तुकारामाचे अभंग २५४३ 


बरवें जाळं आलों या ठाया । होतं संचित ठायांची पाया । 

'देहमाव पालटली काया । पडली छाया ब्रह्मींची ॥२॥ 

जोडिलं ने सरे हं धन । अविनाश आनंदघन । 

अमूर्तैमृर्ती मधुसूदन । सम चरण देखियेले ॥ ३ ॥ 

जुनाट जुगादिचे नाणे । बहुता काळाचे ठेवणे । 

लोपले होते पारिखेपर्णे । ठावचळण चकविला ॥ ४ ॥ 

आतां या जीवाचियासाठी । न सुटे पडलिया मिठी । 

तुका हणे सिणली जगजेठी । न लवी दिठी दुसऱ्याची ॥ ५ ॥ 
॥ ६९३ ॥ 

मी तंव अनाथ अपराधी । कर्महीन मतिमंदबद्धी । 

तुज म्यां पाठविले नाहीं कधां । वाचे छपानीधी मायबापा ॥ १ ॥ 

॥ घु. ॥ नाही ऐकिले गाइलें गीत । धरिली लाज सांडिले हित । 

नावडे पुराण बैसले संत । केली बहुत परनिदा ॥ ४ ॥ 

केला करविला नाहीं उपकार । नाहीं दया आली पाौडितां पर । 

करू नये तो केला व्यापार । वाहिला भार कटंबाचा ॥ २॥ 

नाहीं केलें तीथाचे भ्रमण । पाळिला पिंड करचरण । 

नाहीं संतसेवा घडलें दान । पूजावलोकन मुर्वीचं ॥ ३ ॥ 

असंगसंग घडले अन्याय । बहुत अधर्म उपाय । 

न कळे हित करावें त॑ । काय नये बोलं आठव तं ॥ ४ ॥ 

आप आपण्या घातकर । शत्रु जाला मी दावेदार । 


९ दे. ठायींच.--२ प. इं न सरे-३ प. समचरणी.-४ पे. पुराणा... एं. आप आप 
णिपां. 


२२९४ श्रीवि्ठल, 


तं तव रंपेचा सागर । उतरीं पार तुका हाणे ॥ ५ ॥ 


॥६९४ ॥ 
आतां पावेन॑ सकळ सुखें । खादलें कदा ते नेखं । 
अवघं सरलं पारिख. । सकळ देख माहियरं ॥ ९१ ॥ 
॥ धरु. ॥ जवळी विठ्ठल रखमाई । बहिणी बेधु बाप आई । 
सकळ गोताची च साई । पारिखं काई ऐसं नेणिजे ॥ ७ ॥ 
जगदाकारीं जाली सत्ता । वारोनि गेळी पराधीनता । 
अवघें आपुळे चि आतां । लाज आणि चिता दुऱ्हावली ॥ २ ॥ 
वावरे इच्छा वसे घरीं । आपुले सत्तेचे माहेरी । 
करवी तैसें आपण करीं । भीड न धरी चुकल्याची ॥ ३ ॥ 
सोसिला होता सासुरवास । बहुतांचा बहुत दिवस । 
बहु कार्म प्रविळा सोस । आतां उदास आपुल्याते ॥ ४ ॥ 
करिती कवतुक लांडे । मज बोलविती कोडे । 
मायबाप उत्तरें गोडे । बोळे बोबडे पढे तुका ॥ ५ ॥ 

॥ ६९५ ॥ 
सर्वसुखाचिया आझा जन्म गेला । क्षण मुक्ती यत्न नाहीं केळा । 
हिंडतां दिशा सीण पावला । मायावेष्टिला जीव माझा ॥ ९ ॥ 
॥ घरु.॥ माझे स्वहित नेणती कोणी । कांहीं न कारेतां मजवांचुनी । 
सज्जन तंव सुखमांडणी । नेणती कोणी आदे अंत ॥ ७ ॥ 
काय सांगी गर्भाची यातना । मज भोगितां नारायणा । 


णा -पप-वता----- 








नातसानास्लतणाणीठी 4२००५५८००० ४0 पपप लट पवन 


९ दे. क. पावन.-२ पे. न देखे.-३ पे माहिंयेरे-४ पे सर्व सुखाची. 


तुकारामांचे अभंग. ऱ्श््ु 


मांस मळ मूत्र जागा । तुज क्षणक्षणा ध्योत असं ॥२ ॥ 

मज चालतां प्रयाणकाळीं । असतां न दिसती जवळी । 

मृत्तिके मृत्तिका कवळी । एकले मेळी संचिताचे ॥ ३ ॥ 

आतां मज ऐसं करी गा देवा | कांहीं घडे तुझी चरणसेवा । 

तुका विनवीतसे केशवा । चालवी दावा संसार ॥ ४ ॥ 
॥६१६॥ 

अगा ए सावळया सगुणा । गुणनिवधिनाम नारायणा । 

आमची परिसा विज्ञापना । सांभाळी दीना आपल्या ॥ १ ॥ 

॥ ध्रु, ॥ बहु या उदराचे कष्ट । आझांसि केलें कमंन्रष्ट । 

तुमची चुकविली वाट । करीं वटवट या निमित्ये ॥७४॥ 

जालो पांगिला जनासी । संसाराची आंदणी दासी । 

न कळे कधी सोडविसी । टढपाशीं बहु बांधलो ॥ २ ॥ 

येथे तों नये आठव कांहीं | विसावा तो क्षण एक नाही । 

पडिला आणिके प्रवाही । हित तों काहीं दिसे चि ना॥३॥ 

जीवित्व वेचिलं वियोग । हिंडतां प्रवास वाउगं । 

कांही व्याधे पीडा रोग । केल्या भोगं तडातोडी ॥ ४ ॥ 

माझा मीं च जालों शत्रु । कैचा पुत्र दारा कैचा मित्रु । 

कासया घातला पसरु । अहो जगद्रुरु तुका हसणे ॥ ५ ॥ 
॥६१९७॥ 

आतां मज धरवावी शाह्ठे । येथुनी परतवावी बद्धि । 

ध्यांवे सोडवुनि कुपानिधि। सांपडलों संधीं काळचक्री ॥ ९ ॥ 


डाळी 


९ पे. व्यातसे.-९ दे. क. त. वेचलो.-* पं. तडातडा तोडी.-* पे. हा शब्द नाह. 
१५ 


२२९६ श्रीविहळ 


॥ ध्रु.॥ करिसील॑ तारे नव्हे काई । राईचा डोंगर पर्वत राई । 

आपुले करुणेची खाई । करी बी आई मजवरी ॥ ४७ ॥ 

मागील काळ अज्ञानपणें । सरला स्वभावें त्या गुणे । 

नेणं आयुष्य जोळे उणें । एढील पेणें अंतरले ॥ २ ॥ 

आतां मज वाटतसे भय । दिवसेदिवस चालत जाय । 

येथ म्या येडानि केळे काय । नाहीं तुज्ञे पाय आठविळे ॥ ३ ॥ 

करूनि अपराध क्षमा । होतील केले पुरूषोत्तमा । 

आपुले नामीं घ्यावा प्रेमा । सोडवी भ्रमोपासुनिया ॥ ४ ॥ 

त्ट्दय वसो तुमच्या गुणीं) ठाव हा पा यांवे चरशीं | 

करू हौ रस सेवन वाणी । फिटे तों धणी तुका हणे ॥ ५ ॥ 
॥६१₹८॥ 

जेणं हा जीव दिला दान । तयाचे करीन चिंतन । 

जगजीवन नारायण । गाईन गुण तयाचे ॥ १ ॥ 

॥ धु. ॥ जो या उमा भीवेरेच्या तिरीं । कट वरूनियां करीं । 

पाउळं सम चि साजिरी । अंतरीं धरोने रांहेन ॥ ७ ॥ 

जो या असुरांचा काळ । भक्तजनप्रतिपाळ । 

खेळे हीं लाघव सकळ । तयाच्या भाळ पायांवरी ॥ २॥ 

जो या गोपाळांच्या मेळी । खेळु खेळे वनमाळी । 

रसातळा नेला बळी । राहे पाताळी स्वामी माझा ॥ ३ ॥ 

नो हा लावण्यपुतळा । जयाचें अंगी सकळ कळा | 


नन> 





९ पं. होते.-२ पे भवभ्रमापासुनि.-२ दे. त. कहा रस्त सेवन.-8 क. भीमरेच्या 
हा शब्द नाही. 


तुकासम्सर्चे अभंग, २ २८४३ 


जयाचे गळां वैजयंतीमाळा । तया वेळोवेळां दंडवत ॥ ४ ॥ 

जयाचें नाम पाप नासी । लक्ष्मी ऐसी जयाची दासी । 

ता' हा तेजःपुंज रासी । स्वभावें त्यासि तुका शरण ॥ ५ ॥ 
॥ ६९९ ॥ 

काय मी उद्डघार पांविन । काय रुपा करील नारायण | 

ऐस तुत्ली सांगा संतजन । करा समाधान चित्त माझं ॥ १ ॥ 

॥ भु. ॥ काय हे खंडईल कर्म । पारुषतीलळ धमोधमं । 

कासयानं तें कळे वम । ह्मणउनी श्रम वाटतसे ॥ ७ ॥ 

काय हो स्थिर रांहळ बद्डी । कांदीं अरिष्ट न॑ येळ मधी । 

धारेली जाईल ते शुद्दी । शोवट कधीं तो मज न कळे॥ २॥ 

काय ऐसें पुण्य होईल गांठीं | घालीन पार्यी देवाचे मिठी । 

मज तो कुरबाळील जगजेठी । दाटइन कंठीं सद्रादित ॥ ३ ॥ 

काय 'हे' निवतील डोळे । सुख तं देखोनि सोहळे । 

संचित कीस तें न कळे । होतील डोहळे वासनेसी ॥ ४ ॥ 

'ऐसी चिंता करीं सदा सर्वकाळ । रात्रिदिवस हे चि तळमळ । 

तुका ह्मणे नाहीं आपुळें बळ । जेणे फळ पावे निश्वयसी ॥ ५ ॥ 
॥६२०॥ 

तांचे अनाथाचा दाता । दुःख मोह नासावय़ा चिंता । 

ठारण आलों तुज आतां । तारी छयावंता मायबापा ॥ ९ ॥ 

९ त पं. न येलकी मधी -४ त. प॑. धारळें जाईल ते सिद्धी.-% दे. त. रुाळील.--६ त. 

ते. * दे. क. “इ चि” इ शब्द नाहींत. 


शथ्ट श्रीचिहळ, 


संतसंगति देई चरणसेवा । जेण तुझा विसर न पडावा । 
हा च भाव माझिया जीवा । पुरवी देवा मनोरथ ॥ २ ॥ 
मर्भ भाव प्रेम देई कौर्ती । गुण नाम वर्गोबया स्तुती । 
विध्नां सोडवनि हातीं । विनंती माझी परिसावी हे ॥३॥ 
आणीक कांहीं नाहीं मागणे । सुखसंरपात्तराज्यचाड धन । 
सांकडे न पढे तुज जेणें । दुजे भक्तीविण मायबापा ॥ ४ ॥ 
जोडोनियां कर पार्यी ठेवीं माथा । तुका विनवी पंढरिनाथा | 
रंगी बोडवावी रंगकथा | पुरवी व्यथा मायबापा ॥ «८ ॥ 

॥ ६२९ ॥ 
ह देवी दैवते । कोण तीं पुजी भुतेकेतं । 


€त क 


991) 


री 
आपल्या पोटा जीं रडते । मागती शिते अवदान ॥ १ ॥ 


|| धर. ॥ आपुळे इच्छे आणिकां पीडी । काय तें देईल बराडी | 

कळा ही आली तयाची जोडी । अल्प रोकडी बद्धि अंधरा ॥ ७॥ 
दासीचा पाहुनरउखतें । धणी देईल आपुल्या हात । 
करुणाभाषणउचिते । है ती रित सतत शक्तिहीन ॥ २ ॥ 

काय ते थिछरीचे पाणी । ओठ न भिजे न फिटे धणी | 

सोण तरी आदी आवसानीं । क्षोभे परश्वरणीं दिळं फळ ॥ ३ ॥ 


विलेपनें ब॒जाविती तोंड । भारे खोळ वाहाती उदंड | 








९ त. जेणें तुझा विसर न व्हावा. पं. क. जेणे हा तुझा विसर न पडावा.-२९ पं. मज 
भाव देई परमप्रीति.-$३ त. घने.-४ पं. ठेविता.-% पे. देवा मनारेथ.-६ त. सेंदरी हंदरी 
%_ ७ रके ७ 


देवी दैवते. पे. सेंदरी हेदरो देवते. -७ पे. अधीरा.-८ त. पे. पाहुणर उखीते.-९ क. मा. 
रखोळ.-* प. हा ऱब्द नाही. 


तुकारामाचे अंभंग. २ रर 


करविती आपणयां दंड । ऐसियास भांड हागे देव तो ॥ ४ ॥ 
तेसा नव्हे नारायण । जगव्यापक जनादंन । 
तुका ह्मण त्याचें करा चिंतन । वंदूं चरण येती सकळे ॥ ५ ॥ 
॥६२२ ॥ 
विषयओढीं भुलले जीव । आतां यांची कोण करील कींब । 
| नुपजे नारायणीं भाव । पावोनि ठाव नरदेह ॥ १९ ॥ 
॥ धु. ॥ कोण सुख धरोनि संसारीं । पडोनि काळाचे आहारी | 
माप या लागलें शरीरीं । जालियावरी सळे ओढिती ॥ ७ ॥ 
बापुडीं होतील सेवटीं । आयृष्यासवे जालिया तुटी । 
' भोगिळे मार्गे पुढे ही कोटी । होईल भेटी जन्मासी ॥२॥ 
जुंतिळी घाणां बांधोनि डोळे । मार्गे जोडी आर तेगेही पोळे । 
चालिली किती तें न कळे । दुःखं हांरंबळे भूकतान ॥ ३ ॥ 
एवढे जयाचे निमित्त । प्रार्ध क्रियमाण संचित । 
तं हें देह मानाने अनित्य । न करिती नित्य नामस्मरग ॥ ४ ॥ 
तुका हणे न वेचतां मोळ । तो हा यासे महाग विठ्ठल | 
वेंचितां फुकाचे चि बोल । केवढे खोळ अभागिया ॥ ५ ॥ 
॥ ६२३ ॥ 
आले हो संसारा तुलली एक करा । मुक्तिमारग हळू चि धरा | 
काळदंड कुभयातना थोरा ।) कां र अधोरा दैंचकसी ना ॥ १ ॥. 
नाहीं त्या यमासि करुणा | बाहेर काढितां कुडी प्राणा । 


अक्ल ४कसटकोीली 00 (ककरण शकील कळक करणचा क जड आळा आवण डरना नतडदचा 








टकके कटकट कटटाक०००००कट-लट लटणाककटया 00४000 चकाकत "कणर करण णाणी णा न००००-क्टणापत 


९ पं. जंतिल.-२ क. दारनळे. पं. आरंबळे.-२ दे. क. देखसी ना. 


ह ह, श्रीविठळल विट त्क 


ओढाळ सांपडे जै धान्या | चोर यातना धरिजेतां ॥ २ ॥ 
नाहीं दिलं पौवेळ कैसा । चालतां पंथ तेणें वळसा । 

नसेल ठाउक ऐकतो कैसा । नेती बेद जैसा धरोनियां ॥ ३ ॥ 
क्षण एक नागींबा पायी | न चळवे तया करितां कांहीं । 
ऑणरढिती कांटवणा सोई । अय्निस्तंभीं बाही कवटाळविती ॥ ४ ।॥ 
देखोनि अंगे कांपती । तये नदीमाजी चालविती | 

लागे ठाव न लगे वुडविती । वरि मारिती यमदंड ॥ ५ ॥ 
' तानभूक न साहावे वेळ । तो राखिती किताएक काळ । 

पिंड पाळूनि कैसा सीतळ । तो तप्तभूमी ज्वाळ लोळविती ॥ ६ ॥ 
झणउनी करा कांहीं सायास । व्हावेळ तर व्हा रे उदास । 
करवेळ तर करा नामघोष । सेवा भक्तिस्स तुका ह्मणे ॥ ७ ॥ 
॥६२४॥ 

न बोलसी तें ही कळले देवा । लाजसी आपुलिया नांबा । 

तुज मी नाहीं घालीत गोवा । भीड केशवा कासयाची ॥ १ ॥ 
उतरी आपुला हा पार । मजशी बोलोनि उत्तर | 

माझा तुज नव्हे अगीकार । मग विचार करीन मी ॥२॥ 
दात्या आणि मागत्यासी । धर्मनीति तरी बोलिली ऐसी । 
यथानशक्ति टाकेळ तैसी । बाधी दोघांसी विन्मुखता | ३ ॥ 
झणोनि करितो मी आस । तुझिया वचनाची वास । 

धीर हा करूनि सायास | न टळें नेमास आपुलिया ॥ ४ ॥ 


९ प. जेसे.-२ दे. क पे. पावइल.-३ त. पंथ --४ दे. क. वोढिता.--७५ दे. त. दात 
4 | आणि मागतयासी. 


तुकारामाचे अभंग, २३१ 


तुझं म्यां घेतल्या वांचून । न वेज एथूनि वचन । 

हा चि माझा नेम सत्य जाण) आहे नाही हण तुका ह्मणे ॥ ५ ॥ 
॥६२५० || 

आतां मी न पड सायासी । संसारदुःखाचिये पारशी । 

ठारण रिधेन संतांसी । ठाव पायांपा्शी मागेन त्यां ॥ १ ॥ 

न कळे संचित होतं काय । कोण्या पुण्ये तुझे लांबले पाय । 

आतां मज न विसंबे माय । मोकळनि धाय विनवीतसं ॥ २ ॥ 

बहुत जाचलों संसार । मोहमायाजाळाच्या विखारे । 

त्रिगुण येतील लहर । तेणे दुःखे थोरे 'आक्रंदलां ॥ ३ ॥ 

' आणीक दुःखे सांगों मी किती । सकळ संसारस्किती । 

न सांहे पाषाण फुटती । भर्य चित्ती कांप मर्लासे॥ ४ ॥ 

आतां मज न साहेबे सर्वथा । संसारगंधीची हे वार्ता । 

जाली वेडा असोनि जाणता | पार्वे अनंता तुका ह्मणे ॥ ५ ॥ 
॥ ६२६ | 

आतां तुज कळेल तें करीं । तारिसी तारे तारी मारी । 

जवळी अथवा दुरी धरी । घालीं संसारीं अथवा नको ॥ ९१ ॥ 

॥ धु. ॥ शरण आलो नेगतपणें । भाव आणि भक्ति कांहीं च नेणें | 

मतिमंद सवेज्ञानें । बहु रंक उणें रंकाहुनी ॥ ७ | 

मन स्किर नाहीं माझिये हातीं । इंद्रिये धांबतां नावरती । 

सकळ खुंटलिया युक्ती । शांति निवत्ति जवळी नाहीं ॥२॥ 


अवल याणा 


९ पे. येथून तवर्जे वचन -९ दे.क. त. लाधती.-९ पै. थोर.-४ पं. भय काप चित्ती 
भरलासे.--* त. हा इाब्द नाही. 





टच ८४/४०८५॥४४॥॥/॥७४४0४४0 नह णकर्ककण/णशाह जराजा 





र्श्र्र्‌ श्रीविद्डछ, 


सकळ निवेदिला भाव । तुझिये पार्यी ठेविलां जीव । 
आतां करीं कळे तो उपाव । तूं चि सर्व ठाव माझा देवा ॥ ३ ॥ 
राहिला धरूनि विश्वास । आधार नेटी तुझी कास | 
आणीक नेगें मी सायास | तुका हणे यास तुझे उचित ॥ ४ ॥ 
॥६२७॥ 
देवा तूं ळपाकरुगासिंधु । होसी मायबाप आमचा बंधु । 
जीवनसिद्वि साधनसिधु । तोडिसी भवबंधु काळपारा ॥ ९ ॥ 
॥ घु. ॥ शरणागता वन्नपजर । अभयदाना तू उदार | 
सकळां देवा तूं अगोचर । होसी अविकार अविनाह ॥ ६४ ॥ 
भागली स्तात करितां फार । तेथें मी काय ते गव्हार | 
जाणावया तुझा हा विचार । नको भंतर देऊ भाता ॥ २ ॥ 
नेणें भाव पारे हमणवीं तुझा । नेणे भक्ति पारे करितो पूजा । 
आपुल्या नामाचिया काजा । तुज केशीराजा लागे घांवणे ॥ १ ॥ 
तुझिया बळें पंढरीनाथा । जालो निभेर तुटली व्यथा । 
घातला भार तुझिया माथां । ने भीं सवथा तुका हणे ॥ ४ ॥ 
॥ ६२८ । 
कोण सुख धरोनि संसारी । राहो सांग मज बा हरी । 
अवघ्या नाशिवंता परी । थि्ता दुरी अंतरसी ॥ ९ ॥ 
प्रथम केला गर्भी वात | काय ते सांगावे सायास । 
दुःख भोगिळें नव ही मास । आलो जन्मास येथवरी ॥ २ ॥ 


क हहिििबखखखअआ 





९ दे देवा-२ पे. मिपे-३ पे. बाहेरी.-४ पं. थिता दुरो तुंही भंतरसी. 


नककी आ रू - ् 
कसमॉर्कि अभंग, र्श्श 
:.$ 





बाळपण गेलें नेणतां । तोरुण्यदशे विषयव्यथा । 
ब पणीं प्रव्तळी चिंता । मरे मागुता जन्म धरीं ॥ ३ ॥ 
क्षण एक तो ही नाहीं विसावा । लक्ष चोऱ्याशी घेतल्या थांबा । 
भोवंडिती पाठी लागल्या हांवा । लागो आमी नांबा माझ्या मीपणा ॥४॥ 
आतां पुरे ऐसी भरोवरी । रंक होऊाने राहेन द्वारी । 
तुझा दास मी दीन कामारी । तुका हणे करी छुपा आतां ॥ ५ ॥ 
॥६२९ ॥ 
सुख या संतसमागमें । नित्य दुनावे तुझिया नामें । 
दहन होती सकळ कर्म । सर्वकाळ प्रेमं डुळंतसो ॥ ९ ॥ 
ह्णोनि नाही कांहीं चिंता । तू चि आमुचा मातापिता । 
बाहिणी बंधु आणि चुलता । आणिकां गोतां सर्वीठायीं ॥ ३ ॥ 
ऐसा हा कळला निर्धार | माझा तुज न पढे विसर । 
अससी देऊनियां धीर । बाह्य अभ्यतर मजजबळा ॥ ३ ॥ 
दुःख तं कैस नये स्वमासी । भुक्तिमुक्ति जाल्या कामारी दासी । 
त्यांचे वर्म तू आल्लांपाशीं । सुखे राहिलासी प्रेमाचिया ॥ ४ ॥:- 
जेथें तझ्या कीर्तनाचा धोष । जळती पापे पळती दोष । 
काय तें उर्णे आहां आनंदास । सेवू ब्रह्मसस तुका ह्मणे ॥ ५ ॥ 
॥ ६२० | 


देवा.तू आमचा ळपाळ । भक्तिप्रंतिपाळ दीनवत्सळ । 
माय तं माउली स्नेहाळ । भार सकळ चालविसी ॥ १ ॥ 





अल्ला 


५ प. दुणांबे -रै क पं. डलतसा.-*३ दे. त.मा माझा तुज न पडे वितर-४ पं. भाकतेपाळ 


२३४ श्रीविठ्ठल, 


तुज लागली सकळ चिंता । राखगे लागे वांकडे जातां । 

पेढती निरविसी संतां । नव्हे विसंबतां धीर तुन ॥ २ ॥ 

आह्मां भय चिंता नाहीं धाक । जन्म मरण कांही एक । 

जाला इहलोकी परळोक । आले सकळेकवैकुंठ ॥ ३ 

न कळे दिवस कीं रांती । अखंड लागलीसे ज्योती । 

आनंदलहरीची गती |] वण कीती तया सखा ॥ ४ ॥ 

तुझिया नामाची भूषणे । तो ये मज लेवविलीं लेणे । 

तुका ह्मणे त॑झियान गुणे | काय ते उणे एक आह्मां ॥ ५ ॥ 
॥ ६३९ ॥ 

न पंवे सन्निध वाटते चिंता । वारे या बहुतांची सत्ता । 

नुगंवे पडत जातो गुंता । कमा बळिवेता सांपडलो ॥ ९ ॥ 

॥ धु. ॥ बहु भार पडियेला शिरीं | मी हे माझे मजवरी । 

उघड्या नागविला चोरी । घरिच्याघरी जाजजाणतां |॥ ६४ ॥ 

तुज मागणे इतुले आतां । मज या निरवावें संतां । 

जाला कंठरफाोट आळवितां । उदास आतांन करावें ॥२॥ 

अति हा निकट समय । मगम्यां करावे ते काय । 

दिवस गेलिया ठाकइल छाय | उरेल हाय रातिकाळीं ॥ ३ ॥ 

होईल संचिताची सत्ता । अंगा 'येईल पराधीनता । 

ठाव तो न दिसे लपतां । बहुंत चिंता प्रव्तळी ॥ ४ ॥ 

ऐसी या संकटाची संधी । धांब घालावी रुपानिधी | 


१ द. त. पुडती त. रावरी.-३ पे. किती.-४ त. प. ताये मज लेवविले लणं.-- 
& पं. तुक्षिया गुणे.-६ क. वारियां; त. वरया; पं. वरीपा.-७ पे. कमे.८- पे, बहु. 


तुकारामांचे अभंग २३५. 


तुका ह्मणे माझी बळबुद्दी । सकळ सिद्धी पायतुझे ॥ ५८ ॥ 
॥ ६३२ ॥ 
आतां धमोधर्मी कांही उचित । माझं विचारावे हित । 
तुज मी ठाउका पतित । शरणागत परि जालो ॥ ९ ॥ 
॥ धु. ॥ येथ राया रंका एकी सरी । नाही भिन्नाभिन्न तुमच्या घरी । 
पावलो पाय भलत्या परी | मग बाहेरी न घालावे ॥ ९२९ ॥ 
ऐसें हं चालत आलें मार्गे । नाहीं मी बोलत वाउगे ॥ 
आपुलिया पडिल्या प्रसंगें । कांति हे जगे वाणिजेते ॥ २ ॥ 
घालोनियां माथां बैसला भार । सांडिला लौकिक वेव्हार । 
आधीं हे विचारिली थयार |] अविनाश पर पद ऐसं ॥ ३ ॥ 
येथ एक वर्म पाहिजे धीर | परि म्यां लेखिळें असार । 
देह हे नाशिवत जाणार । धरिळें सार नाम तुझें 1४ ॥ 
केळी आरागुक सकळां हावी । धरावें धारिले ते चित्ती । 
तुका ह्मणे सांगितले संतीं । देई अंती ठाव मज देवा ॥ ५ ॥ 
॥६३३३॥ 
बरवें झाळे आलो जन्मासी । जोड जोडिली मनुष्य देहा ऐसी । 
महा लाभाची उत्तम रासी । जेगे सुखासी पात्र होइजे ॥ ९ ॥ 
॥ घु.॥ दिली इंद्रिये हात पाय कान । डोळे मुख बोलावया वचन | 
जेणें तूं जोडसी नारायण | नासे जीवपण भवरोग ॥ ७ | 
तिळेतीळ पुण्य सांचा पंडे । तरि हं बहुतां जन्मी जोडे | 





---:>--५---/॥५ पाप 





९ क. वाखाणिजेते. पे. वाखाणिजे-२ त. पं. जण सर्व सुखासी. 


शद श्मावेडर; ' 


नाम तुझ वाचेसी आतुडे । समागम घडे संतांचा ॥२॥ 

'ऐसिंये पावविलां ठार्या । आतां मी काई होऊ उतराई | 

 'थवढा मीब ठेवीन पार्यी । तूं माझे आड पांडुरंगे ॥३ ॥ 

फेडियेला डोळियांचा कवळ । घुतला गुणदोषांचा मळ । 

लावानि स्तनी केलो सोतळ । निजविलीा बाळ निजस्थानी ॥ ४ ॥ 

नाहीं या. आनंदासी जोडा' । सांगतां गोष्टी लागती गोडा । 

आला आकारा आमुच्या चाड़ा | तुका हणे मिडा भक्तीचिया ॥५ ॥ 
| ॥ ६३४॥ 

अल्प भाव अल्प मती । अल्प आयुष्यं नाहीं हाती | 

अपराधाची वोळिलोां मूर्ती । अहो वेदमूर्ती परियेसा ॥ १९ ॥ 

॥ धर. ॥ किती दोषा देऊं परिहार । गुणदोषे मळिळे अंतर | 

आदि वर्तमान भविष्याकार । गेला अंतपार ऐस नाही ॥७॥ 

विविध कर्म चौऱ्याशी फेरा | त्रिविध भोग या उारीरा | 

कर्मकोठार पांजरा । जन्मजरामरणसांटवण ॥ २ | 

जीवा नाहीं कडीचं लाहाते | य भिन्न पेच भूत | 

रचर्ते खचते संचिर्त । असार रिते फळकट ॥ ३ ॥ 

पुत्र पत्नी सहोदर | मायबाप गोताचा पसर | 

मिळतां काघ्ठं लोटतां पूर । आदळीं दर होती खंळाळीं । 

स्णोनि नांसावं अज्ञान । इतुलें करीं कृपादान । 

₹पाळु तृ जनादन । धरूनि चरण तुका विनवी ॥ ५ ॥ 





३१ पे. भक्ताचिया.-२ पं. नाहीं ऐसं.-२ दै. क. ये.-४ प भित्भिन.-५ पं.त. संच. 
वै -६ दे. खलाळी, त. प. सछाळी.-७ क. नत्तावं * पं. हा शब्द नाही. 





त्य 


॥६३५॥ 

ऐसी हे गर्जवू वैखरी । केशव मुकुदे मुरारी । 

राम कृष्ण नामे बरी । हरी हरी दोष सकळ॥ १ || 

॥ घु. ॥ जनादना जगजीवना । विराटस्वरूपा वामना । 

महदादि मधुसूदना । भवबंधना तोडितिया ॥ ७ ॥ 

चक्रपाणी गदाधरा । असुरमदंना वीर्यवीरा । 

सकळमगुटमाणि शूरा । अहो दातारा जगदानिया ॥ २ ॥ 

मदनमर्ती मनमोहना । गोपाळगोपिकारमणा । 

नटनाटथकौडल्य कान्हा । अहो संपन्ना सर्वगुर्ण ॥ ३ ॥ 

गुणवंता आणि निर्गुणा । सवेसाक्षी आणि सर्वजाणा | 

करोनि अकता आपणा । नेदी अमिमाना आतळां । 

कासयानें घडे याची सेवा । काय एक समपारवे या देवा । । 
वश्य तो नव्हे वांचानि भावा | पाय जीवावेगळे न करी तुका ॥ ५'॥ 


॥६३६॥ 
होतो त॑चितीत मानसीं । नवस फळले नवसीं । 
जोडिते नारायणा ऐसी । अविट ज्यासी नाश नाहीं ॥ १ ॥ 
॥ प्र. ॥ धारेले जीवीं न सोडी पाय । आळे या जीवित्वाचे काय । 
कैं हे पाविजेती ठाय । लाविली सोय संचिताने ॥ ४ ॥ 
मज तो पडियेली होती भुली । चित्ताची अपसव्य चाली । 
होती मगजळें गोवी केळी । दृष्टि उघडली बरं जालं ॥ २ ॥ 








' त पॅ. मुकुंदा.-२ पै. बरवे. 


२३८ श्रीविठ्ठल, 


आतां हा सिद्धि पावो भाव | मध्ये चांचेल्ये न. व्हावा जीव । 
"एसी तुझ्लां भाकीतसें काव । रुपाळुवा जगदानिया ॥३॥ 
कळा यते. आपुले बुद्डी । ऐसं तो न घडते कधीं । 

केवैढे आघात ते मर्धा । लज्जा रिद्धी उभी आड ठाके ॥४॥ 
कृपा या केली संतजनीं । माझी अळकारिली बाणी | 

प्राते हे लाविली कीर्तनी । तुका चरणी लोळतसे ॥ ५ ॥ 


॥६२५७॥ 
तुझिया पार नाहीं गुणां । माझी अल्प मति नारायणा । 
भवतारका जी सुजाणा । एक विज्ञापना पार्यापा्शी ॥ ९॥ 
॥ धरु.॥ काय जागावे म्यां दीने । तुझिये भक्तीची लक्षणे । 
घड ते तोंड धाऊ नेणें । परि चिंतनें काळ सारी ॥ ७ ॥ 
न लवी आणीक कांहीं पिसं । माझिया मना वांयां जाय ऐसं । 
चाळवी आपुल्या प्रकारे । हाती सरिसे वरोनियां॥ २ ॥ 
तुज सर्मापैली काया । जीवें भावें पंढरीराया । 
सांभाळी समविषम डाया ।) करी छाया रुपेची ॥ ३ ॥ 
चतुर तरीं चतुरां राव । जाणता तरीं जीवांचा जीव । 
न्यून तो कोग एक ठाव । आरुष भाव परि माझा ॥ ४ ॥ 
होते ते माझे भांडवबळ । पायांपे निवेदिले बोल । 
आदरा ऐसे पाविजे मोल । तुका हणे साच फोल तूं नागसी ॥ ५ । 
९ प. चांचल्प.-२ दे. त. क. येते.--२ पे. येवढे -४ त दी -« पं. पुऊं-६ 
सुज हे समर्पिली काया.-७ दे. क. पं. रावो. 


॥६२८॥ 
कां हो माझा मानियेला भार । ऐसा दिसतसे फार | 
अनंत पावविलीं उद्घार । नव्हे चि थार मज शेवटीं ॥ १ ॥ 
पाप बळिवंत गाढे । तुज ही राहो सकते पढे । 
मागील कांहीं राहिलं ओढे । नवल कोड देखियेळे ॥२॥ 
काय मानिती संतजन । तुमचे हीनत्ववचन । 
कीं वृद्ध जाला नारायण | न चळे पण आधील तो ॥ ३ ॥ 
आतां न करावी चोरी । बहुत न धरावे दुरी | 
पडदा काय घरच्यावरी । धरिले दुरी तेव्हां धरिळ ॥ ४ ॥ 
नको चाळवू अनंता । कासया होतोसि नेणता | 
काय तूं नाहीं धर्रीत सत्ता । तुका ह्मणे आतां होई प्रगट ॥ ५ ॥ 
॥ ६३९ ॥ 
मज ते हांसतीळ संत । जींहीं देखिलेतो मृर्तिमंत । 
हझणोनि उद्देगळे चित्त । आहा चभक्तणऐे्सा दिसं ॥ १ ॥ 
॥ घु. ॥ ध्यानीं म्या वणोवेति कैसे । पुढे एकीं स्तृति केली असे । 
'तेथाने जीव निघत नसे । ऐसिये आसे लागलास ॥ ७ ॥ | 
कासया पाडिला जी धडा । उगा चि वेडा आणि वाकडा | 
आह्मां लेकरांसे पीडा । एक मागे जोडा दुसर्‍याचा ॥ २ ॥ 
सांगा कोणाचा अन्याय । ऐस मी धरीतर्स पाय । 
तूं तेव सम चि सकळां माय । काय अन्याय एक माझा ॥ ३ ॥ 


क ब्ग्श 





पानानाणापट टा णॉीण | ण नशीशी शी ीशीतिणी पका णे णीय ण 


९ दे: त. दिसे.--२ त. पे. केवढे.- ३ त. आहां. क. अहा.-४ दे. क. आझ. 





४2१४१ .श्रॉचिहळ. 


नये हा जर्री कारणा | तरी कां व्यालिति नारायणा | 

वचन द्यावे मी वचना । मज अज्ञाना समजावी ॥ ४ ॥ 

बहुत दिवस केला बोभाट । पाहातां श्रमळो ते वाट । 

तुका ह्मणे विस्तारळ॑ं ताट | काय वीट आला नेणो स्वामी ॥ ५८ ॥ 
| ॥६४०॥ 

बरं जाळ आजिवरी । नाहीं पडिली सत्याचे आहारी | 

वांचोन आलों एथवरी । उरले ते हरी तुत्यां समपण | १ ॥ 

॥ घु. ॥ दिला या काळें अवकाश | नाहीं पाबळे आयुष्य नाह । 

कायी कारण उरले शोष | गेळें ते भस जावो परते ॥ ७५ ॥ 

बुडणे खाटे पावतां थडी । स्वमी जाळी ओढा ओढी । 

नासली जाग॒तीची घडी | साच जोडी शेवटी गोड घास ॥ २ ॥ 

तुझासि पावविली हाक । तेणे निरसला धाक | 

तुमचे भाते € कवतुक । जे शरणागत लोक रक्षावे॥ ३ ॥ 

रवीच्या नावे निशींचा नाश । उदय होतां चि प्रकाशा । 

आढां कचा आलां दोष | तूं जगदीश कैवारी ॥ ४ ॥ 

आतां जळो देह सुख दंभ मान । न करीं याचे साधन । 

तं जगेदादि नारायण | आलां शरण तुका हणे ॥ ५ ॥ 

॥६४१९॥ 
आतां माझा नेषो परता भाव । विसावोनि पायी ठेविला जीव । 
सकळां लाभांचा हा ठाव । ऐसा वाब जाला चित्ताठायी ॥ ९ ॥ 





५ त. आज्या केंचा.-२ क. पै. जगदीशा -३ क. दे. नेणो. 


तुकारामा अभग, ५४१ 


॥ ध्रु. ॥ भांडवल गांठी तरि विश्वास । जालो तों जाला निश्वथ दास । 

न पाहें मागील ते वास । पुढती सोस सेवेचा ची ॥ ४ ॥ 

आहि ते निवेदिळं सर्व । मी ह मोझे मोडियला गवे । 

अकोळीं काळ अवघे पर्वे । जाला भरवसा छपेलाभाचा ॥ २.॥ 

'बव्हारी वेव्हारा अनंत । नाही यावांचनी जाणत । 

तरी हें समाधान चित्त । लाभहानी नाही येत अंतरा | ३ ॥ 

करूनि नातळों संसारा । अंग भिन्न राखिला पसारा | 

कळवळा तो जीवनीं खरा । बीजाचा थारा दुरी आघात ॥ ४ ॥ 

बहु मतापासूनि निराळा । होऊाने राहिलो सोवळा । 

बैसढया रूपाचा कळवळा । तुका हणे डोळां लेइलो ते ॥ ५ ॥ 
॥ ६४२९ ॥ 

तुळसीमाळा घालुनी कंठीं । उभा विटेवरी जगजेठी । 

अवलोकेशाने पंंडलीका दृष्टी । असे भीमातटीं पंढरीराय ॥ ९ ॥ 


४०... 800. र ह कच 


भक्तिमुक्ति जयाच्या कामारी । रिद्विसिद्ि वोळगती द्वारी । 
सुदर्शन घरटी करी । काळ कांपे दुरी धारक तया ॥ २ ॥ 
जगज्जननी असे वाम भागी । भीमकी शोभली अधीगाी । 
जैसी विद्युछता झमके मेघीं । दरुषणे भंगी महा दोब ॥ ३ ॥ 
सुखसागर परमानंदु । गोपीगोपाळां गोधनां उंदु । 

पल्चिश्वापदां जयाचा वेधु । बाहे गोविदु पांवा छंद ॥ ४ ।॥ 
मुखमंडित चतुर्भुजा । मॅनमोहन गरूडध्वजा । 

तुका ह्मणे स्वामी माझा । पावे भक्तिकाज़ा लवलाहीं ॥ ८ ॥ 





९ प. क. माझा -९ पे. अकाळ.-३ त, वहुत.-४ पं. क. वेसला.-५ त. क. पं. गोपा 
गापाळा गोधना छंदु.-६ दे. त, मनमोहना. * पे. “ मी हें ” हे दोन इाब्द नाहींव, 
१६ 


श.8२ क्रीविहल. 


॥६४३॥ 
डातींचें न संडावं देवें । शरगज आलो जीवं भावें । 
आपुले ऐसं हणावे । कारेती जीवे निबळोण ॥ ९ ॥ 
॥ घु. बैसता संतांचे पंगेती । कळो आलें कमळापती । 
आपुली कोणी च नव्हती । निश्चय चिती दढ जाला ॥ ४७ ॥ 
येती तुझिया भजना आड | दाविती प्रपंचाचे कोड । 
कनिष्ठी रुचि ठेऊने गोड । देखत नाड कळतसे ॥ २ ॥ 
मरती मेली नेणां किती । तो चि लाभ तयांचे संगती । 
झणोनि येता काकुलती । धीर तों चित्ती दढ द्यावा ॥ ३ ॥ 
अुख निदोत हे जन । न करीं तयांशीं वचन । 
आदिपिता तृ नारायण । जोडी चरण तुमचे त॑ ॥४॥ 
आपलं आपण ने करू हित । करू ह प्रमाण संचित । 
तरी मी नष्ट चि पतित । तुका हणे मज संत हांसती॥ ५ ॥ 
॥६४४॥ 
बरवें जाले लागलां कारगीं । तुमचे राहिला चरणीं । 
फेडीन संतसंगती धणी । गर्जइल गणी वेखरोी ॥ १ ॥ 
॥ भु. ॥ न वेचे शरीर सेवेसी । काया वाचा आगि मनेसीं । 
जाली संताची अदगी दासी । केला याविर्शी निर्बार ॥ ७ ॥ 
जीवनी राखिला जिव्हाळा । जाला मी मजसी निराळा । 
_ १ पे. क संगती-२ वे. क. कनिष्ठ -३ पे. क. ते. * जोडी चरण तमचे ते' असा 
पाठ असत, तर हत्छोंच्यापेक्षां चांगला अथे होता. पण ' जोडो ! यावर अनुस्वार कोणत्याच- 


ध्रवीत नाही, ब 'ते' असे हे त. व क. या पुस्तकांत आढळते. क्॒‌च्या प्रतींतील वे 
बरचा अनुस्वार मागून खेडला आहे.-४ दे. वेचे.-७ पे राहिला*दे. क. ह्या शब्द नाही. 


तुकायमा्ची धिमंग ऱ्क्क 


पंचभतांचा पुतळा । सहज लीळा' बततसे ॥ २ ॥ 

जयाचं जया होईल ठावे । लाहो या सावियेला भावें । 

रेसं होतं राखियळे जीव । येथूनि देवं मोवहुनी ॥ ३ ॥ 

आस निरसली ये खेपे । अवघे पंथ जाले सोपे । 

तुमचे दीनबंधु र्ये । दुसरें कापे सत्ताधाके ॥ ४ ॥ 

अंकिळे पणे आनंदरूप । आतळो नये पुण्यपाप । 

सारूने ठेविले संकल्प । तुका ह्मणे आपे आप एकाएकीं ॥ ५ ॥ 
॥ ६४५ ॥ 

अवघ्या दशा येणे साधती । मख्य उपासना सगुणभक्ती । 

प्रगटे त्हदयींची मूर्ती । भावशुद्धि जाणोनियां ॥ १९ ॥ 

॥ धु. ॥ बीज आणि फळ हरीचे नाम । सकळ पुण्य सकळ धमे । 

सकळां कळांचे हं वर्म । निवारी श्रम सकळ ही ॥ ७ ॥ 

नेथें कीर्तन हे नामधोष । करिती निलेज्ज हरीचे दास । 

सकळ बोथंबले रस । तुटती पाश भवबवाचे ॥२॥ 

येती अगा वसती लक्षणे । अतर देवें धरिळं ठाणं । 

भापण चि येती तर्यांचे गुण । जाणें येणं खुंटे वस्तीचे ॥ ३॥ 

न लगे सांडाबा आश्रम । उपजले कुळीचे धर्म । 

आणीक न करावे श्रम । एक पुरे नाम विठोबाचे ॥ ४ ॥ 

वेद्पुरुष नारायण । योगियांचे ब्रज्म शून्य । 

मुक्ता आत्मा परिपूर्ण | तुका ह्मणे सगुण भोळ्या आल्या ॥ ८ ॥ 


९ त. राखियळे होते.-२ क. भोवहाने.-* दे. के. त. तयाचा, 


र्ड * एश्‍्ीर्विठ्ळ, 


॥६४६.. 
श्रीअनता मधुसूदना । पद्मनाभा नारायणा । 
जगव्यापका जनादना । आनंदघना अविनाशा ॥ १ ॥ 
॥ धु. ॥ सकेळंदेवा आदिंदेवा । कपाळुवा जी केशवा । 
मेहा महारनुभवा । सदाशिवा सहजख्या ॥ ४७॥ 
चक्रधरा विश्वंभरा । गरुडध्वजा करुणाकरा । 
सहसत्पादा सहखकरा । क्षीरसागरा रोषरायना ॥ २ ॥ 
कमलनयना कमलापती । कामिनीमोहना मदनमूर्ती | 
भवतारका धरित्या क्षिती । वामनमूर्ती त्रिविक्रमा ॥ ३ ॥ 
अगा ये सगुणा निर्गुणा । जगज्जनित्या जगज्जीवना । 
वसुदेवदेवकीनंदना । बाळरांगणा बाळरुष्णा ॥ ४ ॥ 
तुका आला लोटांगणी । मज ठाव द्यावा जी चरी । 
'हे चि करीतसं विनवणी | भवबबधनीं सोडवावे ॥ ५ ॥ 

॥६४७ ॥। 
आतां यग बळें पढरीनाथ |] जवळी राहिला तिष्ठत । 
पाहातां न कळे जयाचा अंत | तो चि त्ददयांत घाळ आतां ॥ १ ॥ 
विसरोन आपुला देहपणभाव । नामे चि भलविला पंढरीराव । 
न विचारी यांती कुळ नांव । लागावया पाव संतांचे ॥२॥ 
बरें वर्म आळे आमुचिया हातां । हिंडावे धंंडावे न लगतां । 
होय अविनाश सहाकारी दाता । चतुर्मज संता परि धार्क ॥ ३ ॥ 


न कागोशाणशणणणा 0 टचळला 


९ क. सकळ देवाधिदेवा.-२ पं. मह! नंदा महानुभावा.-३े क. पै. महानुभावा.-४ क 
यातु कळ ठाव. 


तुकातमर्येपशमंग बेक 


होय आवडी साने थोर । खूप सुंदर मनोहर । 

भक्तिप्रिय लोभापर । करी आदर याचकपणं ॥ ४ ॥ 

तं वम आलें आमुच्या हाता । ह्णोनि शरण निघालो संतां | 

तुका हणे पेढरीनाथा । न सोडी आतां जीवे भावे ॥ ५ ॥ 
॥६४८ ॥ 

माझा तेब खुंटला उपाव । जेणें तुझे आतुडती पाव । 

करूं भक्ति तारे नाहीं भाव | नाहीं हाती जीव कवणेविशीं ॥ ९ ॥ 

धर्म करूं तारे नाहीं चित्त । दान देऊं तरि नाही वित्त । 

नेणे पुर्जा त्राझण अतीत । नाहीं भतदया पोटा हाती ॥ २ ॥ 

नेणें गुरुदास्य संतसेवन । जप तप अनुष्ठान | 

नव्हे वैराग्य वनसेवन । नव्हे दमन इंद्रियांसी ।॥ ३ ॥ 

तीर्थ करूं तरि मन नये सवें । व्रत करू तरि विधि नेणें स्वमावे । 

देव जारे आहे हणा मजसवे । तरि आपपरावैन वचे ॥ ४ ॥ 

हझणोनि जालो शरणागत । तुझा दास मी अंकित | 

यास कांही न लगे संचित । जालो निश्चित तुका हल ॥ ५॥ 
६४९ ॥ 


तरि म्यां आळवावे कोगा । कोण हे. पुरवीळ वासना । 
तुजवांचूनि नारायगा । लावीं स्तना ठपावंते ॥ १ ॥ 

॥ धरु; ॥ आपल्य न विचारी सिण । न धरीं अगसरगे भिन्न । 
अंगीकारिले राखे दीन । देई जीवदान आवडीचे ॥७॥ 
इटे. त. निश्चित. *पे. हा दाब्द नाही. 


शह श्रीविहळः' 


माझिया मनासिहे आस । नित्य सेवावा 'ब्रह्मसस । 

अखंड चरणींचा वास | पर्षीं आस याचकाची | २ ॥ 

माझिया संचिताचा ठेवा । तेणें हे वाट दाबिलीदेवा ।॥ 

एवढ्या आदराचा हेवा । मागें सेवादान आवेडीने ॥ ३ ॥ 

आळवीन करुणावचनीं । आणीक गोड न लगे मनीं । 

निद्रा जागती आणि स्वरमी । धरिले ध्यानीं मनीं रूप ॥ ४ ॥ 

आतां भेट न भेटतां आहे । किंवा नाहीं ऐसं विचारूंने पाह । 

लागला झरा अखंड आहे । तुका ह्मणे साहे केलें अंतरी ॥ ५ ॥ 
॥६५०॥ 

हुं चि भवरोगाचें औषध । जन्म जरा तुटे व्याध | 

आणीक कांहीं नव्हे बाव । करील बध षडवर्गा ॥ ९ ॥ 

॥ धु. ॥ सांवळे रूप ल्या डोळां । सा ची अठरांचा गोळा । 

पदर लागी नेदी खळा । नाममंत्रमाळा विष्ग्सहख ॥ ७ ॥ 

भाजना न द्यावे अन । जेणें च्के अनुपान । 

तरीं च घेतल्याचा गुण । होईल जाण सत्य भाव ॥ २ || 

नये निधी आपालिया घरा । बाहेर लागों नये वारा । 

बहु बोलणे ते सारा । संग दुसरा वर्जावा ॥ ३ 

पास ते एक द्यावें वरी । नवनीताची होईल परी । 

होईल गुसळिले तं निवारी । सार भातर्री नाहीं तया ॥ ४ ॥ 

न्हाय अनुतापीं पांघरे दिशा । स्वेद निघो दे अवधी आशा | 





९ पै. आवडीच.-२ पे. साह्य.-३ प. होइल. 


॥६५१९॥ 

मागुता हा चि जन्म पावसी । भोगिले सुखदुःख जाणसी । 

हं तों न घडे रे सायासीं । कां रे अंध होसी जाणोनियां॥ ९ ॥ 

लक्ष चौऱ्याशी न चुके फेरा । गर्भवासी यातना थोरा । 

येउडॉनि पडसी संदेहपुरा । बोळसा थोरा मायाजाळी ॥ २॥ 

पश॒ काय पापपुण्य जागती । उत्तम मध्यम भोग भोगिती । 

काहीं एक उपजतां मरती । बेहिरीं अंध होती पांगुळ मुकी ॥३॥ 

नरदेह निधान लागलें हातीं । उत्तम सार उत्तम गती । 

होइन देव चि हणती ते होती । तरि कां चित्ती न धरावे ॥ ४ ॥ 

क्षण एक मन स्थिर करूनी । सावेध होई डोळे उघडोनी | 

पाहे वेद बोलिले पुराणीं | तुका विनवणी करीतसे ॥ ५॥ 
1६५२ ॥ 

दास्य करी दासांचे | उभें न साहे तयांचे । 

वाढिलें ठायाचे | भाण टाकोनिर्या धांवे ॥ १ ॥ 

॥ परु. ॥ ऐसा कृपेचा सागर । विटे उभा कटीं कर | 

सर्वस्वे उदार | भक्तांलागीं प्रगटे ॥ ७ | 

त्हदयीं श्रीवत्सळांछन । मिरवी भक्तांचे भषण | 

नाहीं तयाचा सीण । सुख धरिले लातेचें ॥ २ ॥ 

सत्यभामा दान करी । उजुर नाहीं अंगीकारी । 

सेवकाच्या शिरी । धर्रान चाले पादुका ॥ ३ ॥ 





१ क. पे. बाहेर.- २ दे. साव.-*२ त. पाह वेदी बोलिले. क. पाह वेद बालेळें.-४ दे. 
भानें पं. भाणे. क. भाने.-% त. प॑. भक्ताचं. 


र्श्ट श्रीविठ्ठल, 


राखे दारंवंटा बळीचा । सायी जाला अर्जनाचा । 

दास सेवकांचा । होय साचा अकित ॥ ४ ॥ 

भिडा नो बोलव पुंडलिकाशीं । उभा मर्यादा पाठीशी । 

तुका ह्मणे ऐसी । कां र न भजा माउली ॥ ५॥ 

॥६५३ ॥ 

हारे तसे हरीचे दास । नाहीं तयां भय मोह चिंता आस । 

होडान राहाती उदास । बळकट कांस भक्तीची ॥ ९॥ 

॥ घु. ॥ धरूनि पाय त्यजिळं जन | न लगे मान मृत्तिकाधन | 

कठीं नाम अमताचें पान । न लगे आन ऐसं जालें ॥ ७ ॥ 

वाव तरी उदंड च पोटीं | धीर सिंधु ऐसे जगजेठी | 

कामक्रोधा न सुटे मिठी । गिऱ्हे तरी वेठीं राबविती ॥ २ ॥ 

बळें तरि नागॅवती काळा । लींन तरि सकळांच्या तळा । 

उदार देहासी सकळा | जाणोनि कळा सवे नेणते ॥ 3 ॥ 

संसार तो तयांचा दास । मोक्ष ते पाहातसे वास । 

रोद्वीसेद्रि देशावटा त्रास | न शिवति यास वेष्णवजन ॥ ४ ॥ 

जन्ममत्युस्वमांसारिखं | आप त्यां न दिसे पारख । 

तुका हणे अखंडित सुखे । वाणी बंदे मुखे प्रमामताची ॥ ५ ॥ 
॥६५४॥ 

बहुत जाचलों संसारीं । वस गर्भी मातेच्या उदरीं । 

लक्ष चीऱ्याशी योनिद्वारी । जालों भिकारी याचक ॥ १ ॥ 

रि ९ षे. दारवेट >रे दे त. क. ग्थी-३ पं त.न ४ दे. त. तजिले.-८. दे. त. वॅठी 


वरी गिऱई राबवीवी म दे क. नांगववी-७ प॑ तो-८ दे क्‌, देशटा.-- 
१ दे. प्रेमा अमताची. | | 


॥ धरु. ॥ जिणे पराधीन आणिकां. हातीं । दृढ पाशी बांधळां संचिती । 

प्रारध क्रियमाण सांगाती । भोवंडिती सत्ता आपल्या ॥ ४ | 

न भेरे पोट नाही विसांवा । नाहीं नेम एक ठाव गांवा । 

नाहीं सत्ता न फिरे ऐसी देवा । लोही जीवा खापरी तडफडी ॥ २॥ 

काळ बहुत गेळे ऐसिया रीती । आणीक पुढे नेणां किती । 

खंडणा नाहीं पनरावत्ती । मज कल्पांती तर्री वेगळे ॥ ३ ॥ 

ऐसें दुःख कोण हरील माझें । कोणा भार घालू आपुलें ओझे । 

भवरसिधुतारक नाम तुझे । धांवसि काजे आडलिया ॥ ४ ॥ 

आतां धांब घालीं नारायणा | मजकारणें रंका दीना | 

गुण न विचारी अवगुणा | तुका करुणा भाकीतसे ॥ ५ ॥ 
॥६५५ । 

जंव हं सकळ सिद्ध आहे | हात चालावया पाये । 

तंव तूं आपुलें स्वहित पाहे । तीथयात्रे जाये चुका नको॥ १ ॥ 

जंव काळ असे दुरी ठेला | तव तू हारेगुण गाय आइक बहिला । 

मनीं भाव धरूनि भला | न वरचे त्याला चुकों नको॥ २ ॥ 

जोडोनि धन न धेलीं माती । ब्रह्मवंदं पूजन यंती । 

सत्य आचरणं दया भूती । करी सांगाती चुका नको॥ ३ ॥ 

दशा यौवन बागली अर्गी । पांगिला नव्हें विषयसंगीं | 

काम' क्रोध लोभ मोह त्यागीं । राह संतसंगीं चुको नको ॥ ४ ॥ 

मग तेथें न चले कांही । सत्ता संपदा राहेल ठार्यीच्या ठायी । 


१ दे. क. लाहे.-२ पे. पढे ही.-२ पे. घाली.--४ दे त. इति. क. पिवि.-% त.पबोन, 





५५% श्रीपिहरलः 


श्‌ 


पढं संचित जाईल ग्वाही । तुका हणे ते ही यमआज्ञा ॥ ८ ॥ 
॥६५६ !| 

ऐक पांडुरगा एक मात । कांही बोलणे आहे एकांत । 

आह्मां जरी तारील संचित । तरी उचित काय तुक्ष ॥ ९ ॥ 

॥ धरु. ॥ उसने फेडितां धम तो कोण | काय तया मानवेळ जन । 

काय गा मिरवूनि भूषण । वांयां थोरपण जनांमध्ये ॥ ७ ॥ 

अन्न जरी न मिळे तयासी देणें | आगांतुक पात्र उचित दान । 

उपकार तरी धनमत्रीपणें । जरी देणेघेगे नाही. आशा ॥ २९ ॥ 

शूर तो तयासी बोलिजे जागा । पाठीशी घाळूनि राखे दीना । 

पार पण्य नाहीं त्या भषगा । ऐक नारायणा वचन हे ॥ ३ ॥ 

आतां पुढें बोलणें तें काई । मज तारिसी तरी च सही । 

वचन आपुले सिद्धी नेई । तुका हणे तई मज कळसी ॥ ४ ॥ 
॥६५८७ ।! 

चांगळ नाम गोमटे रूप । निवती डोळे हरती ताप । 

विठठल विठ्ठल हा जप । प्रगट स्वल्प अति सार ॥ १ ॥ 

॥ धर. ॥ शस्त्र हे निवीणींचा बाण । निकट समय अवसान । 

कोठे योजेळ दश दान । खंडी नारायण दुःख चिंतनं ॥ ७ ॥ 

सकळ श्रेष्ठांचे मत | पांबे सिडी पाववी अनंत । 

हणोनि व्हावें हारणागत | आहे उचित एवढ चि॥२॥ 

हझणोनि रुसला संसारा । सर्प विखोर हा पांढरा । 

_ ९त. ह.-२ वै. हा बिलार. 





तकाशमाचे' अभंग. कत 


तुजशी अंतर रे दातारा । या चि दांवेदारानिमित्त ॥ ३ ॥ 

येगं मज भोगविल्या खाणी । नसतां छद लाविला मनीं । 
माजला मी माझे भ्रमणीं | जाली बोडणी विटंबना ॥ ४ ॥ 
पावलां केलियाचा दंड । खाणी भोगिवेल्या उदड । 

आतां केला पाहिजे खंड । तुका दंडबत घाली देवा ॥ ५ ॥ 


॥६५८ ॥ 
चांगला तरी पर्णकाम । गोड तरी याचे चि नाम । 
दयाळ तर्री अवघा धम । भला तरी दासा श्रम होऊ नेदी ॥ ९ ॥ 
॥ घर. ॥ उदार तरी लट्ष्मीयेसी । जझार तरी कळिकाळासी । 
चतुर तरी गुणांची च रासी । जाणता तयासी तो एक ॥ ६ ॥ 
जुनाट तरी बहु काळा । न कळे जयाची लोळा । 
नेणता गोवळीं गोवळा । लाघबी अबळाभुलवणा ॥ २ ॥ 
गांढ्या तरी भावाचा अकित । बराडी तरी उच्छिष्टाची प्रीत । 
ओंगळ तरीं कुब्जेशी रत । भ्याड अनत बहु पापा ॥ ३ ॥ 
खेळतो येणं चि खेळावा । नट तो येगं चि अवगावा । 
लपोनि जीवीं न कळे जीवा । धरितां देवा नातुडेसी ॥ ४ ॥ 
उच तरी बहुत चि उच । नीच तरी बहुत चि नीच । 
तुका ह्मणे बोलिला साच । नाहीं अहाच पूजा केली ॥ ५ ॥ 
॥ ६५९ ॥ 
कायं आह्ली भक्ति करण कैसी । काय एक वाहावे तुझांसी । 





९ पं. निमित्य.-२ त. पे. भोगिल्या.-२ दे. त. दयाळ.--४ त. लक्षुमीयेसी.-", दे. त. 
पै, आावशावा.-६ पं. त. नातुडसी.--७ त. पे. आहाच. 





९८% 


अवघा भरोनि उरलासी । वाणीं खाणीं रसी ख्पीं गंबीं॥ ९॥ 

कर्से करू इंद्रियां बंधन | पुण्यपापाचे खंडण ] 

काय व्रत करू आचरण | काय तुजविण उरळे ते ॥२॥ 

काय डोळे झांकुनियां पाहूं । मंत्रजप काय घ्याऊ | 

कवणे ठायी धरूनि भाव । काय ते वाव तुजविण ॥ ३ ॥ 

काय हिंडों कवण दिशा । कवणे ठार्यीं पाय ठेवूं कैसा । 

काय तूं नव्हेसि न कळे तैसो । काय मी कैसा पाहों आतां ॥ ४ ॥ 

तुझिया नामाची सकळ | पूजा अचेन मंत्र माळ । 

धूप दीप नैवेद्य फळ तांबूल । घेऊं पुष्यांजुळ तुका हणे ॥५८ ॥ 
॥ ३६६० ॥ 

शारीर दुःखाचे कोठार । शरीर रोगाचे भांडार । 

डरीर दुर्गवीची थार । नाहीं अपवित्र दारोरा ऐस ॥ १ ॥ 

॥ प. ॥ शरीर उत्तम चांगळें । शरीर सुखाचे घोसुळे | 

शरोरं साध्य होय केले । शरीरे सावळे परब्रह्म ॥ ७ ॥ 

शरोर विटाळाचें आळे । मायामाहपाराजाळें । 

पतन शारीराच्या मुळे । शरीर काळें व्यापिळे ॥ २ । 


. हरीर सकळ हें शुद्ध । शरीर निधींचा ही निव | 
शरीरें तुट भवबेंध | वसे मध्ये भोगी देव शरीरा ॥ ३ ॥ 
शारीर अविद्येचा बांधा | रारीर अवगुणाचा रांधा । 


शरीरीं वसे बहुत बाधा । नाहीं गुण सुदा एक रारीरीं ॥ ४ ॥ 


अटल 0 कत्या कलाच कलतकन ० त---१--४५------॥-०-/--८---- ५८ --- 1-८ “0 ता ५0५2-४४ शत (ळात म ळर... हक्क रया आवळा “जळा णणाणाणारिपणा 





* दे. क. रूपगंधी.-२ पं. ऐसा- ३ दे. क. भळे.-४ त. पं. ही.-« पं. सुधा. 





त्‌ ज्र 


शरीरा सुख नेदावा भोग । न दयार्व "दुःखे न कर्स त्याग | 
नव्हे वोखटे ना चांग । तुका ह्गे वेगे करीं हरिभजनी ॥५ ॥ 
॥६६९॥ 

इतुळे करी भलत्या परी । परद्रव्य परनारी | 

सांडुनि अभिलाष अंतरीं । वत्ते वेव्हारीं सुखरूप ॥ १ ॥ 

न करीं दंभाचा सायास । शांती राहे बहुवस । 

जिव्हे सेवी सुगंधरस | न करीं आळस रामनामी ॥ २ 

जनमित्र होई सकळांचा । अशुभ न बोलावी वाचा । 

संग न धरावा दुर्जनाचा । करी संतांचा सायास ॥ ३ ॥ 

करिसी देवाविण आस । अवघी होईल निरास | 

तृष्णा वाढविसी बहुवस । कर्थी सुखास न पवसी ॥ ४ ॥ 

धर्रूने विश्वास करीं धीर | करितां देव हा चि निथार । 

तयाचा वाहे योगक्षेमभार । नाहीं अंतर तुका हणे ॥ ८ ॥. 
॥६६२ ॥ 

संसारासेधु हा दुस्तर । नुळघवे उळघितां पार । 

बहुत वाहाविळं दूर | न लगे चि तीर पैळ थडी ॥ ९ ॥ 

॥ घु. ॥ किती जन्म जाला फेरा । गणित नाहीं जी दातारा । 

पडिली आवती भोअरा । बहुता थोरा बोळॉसिया ॥ ७ ॥ 

वाढलो परी नेगती बुद्धी । नाहीं परतली धारेली शुद्धि । 

मग म्यां विचारावे कधीं । ऐसी संधी सांडुनियां॥ २ ॥ 





९त. न द्यावा-२ दे क. प. सुख.-* त. वंग इरी भजनी.-४ त. परी.-% पं पा- 
बसी.--६ पे भंतपार.-७ क. वोळखिया. 





शवे 


अनेक खाणीं भाहार निद्रा ) भयमेथुनाचा चि भारा । 
बाळत्व तारूण्य जरा । प्रधान परा भोग तेथे ॥ ३ ॥ 

ऐसीं उलंघाने आलों स्थळें । बहु भोवंडेलो काळे । 

आतां हं उगवार्वे जाळें । उंजेडा बळें दिवसाच्या ॥ ४ ॥ 
सोंडीन या संसाराची वाट । बहु येणें भोगविले कष्ट । 

दाबी सत्या ऐसं नष्ट । तुका ह्मणे भ्रष्ट जाला देवद्रोही॥ ५ ॥ 


॥६६३ ॥ 


विठ्ठळ भीमातीरवासा । विठठळ पंढरीनिवासी । 

विठ्ठल पुंडालिकापासीं । कृपादानाविसी उदार ॥ १ ॥ 

॥ धरु. ॥ विठ्ठल स्मरणा कौवळा । विठठल गीरबीं आगळा । 
आधार त्रह्मांडा सकळा । विठ्ठल लीळावितग्रही ॥ ७ ॥ 

डभा चि परी न मनी सीण । नाहीं उद्दरितां भिन । 

समर्थांचे घरी एक अन्न । आतभता क्षणोक्षणा सांभाळी ॥२॥ 
ृचीचे प्रकार । आणिताती आदरें । 

कोठें ही न पडे अंतर | थोरो थोर धाकट्या धाकटा ॥ ३ ॥ 
करितां बळ धरितां नये । जझोबतां डोळे मनें च होय । 
आपुल्या उद्देशाची सोय । जाणे त्ददयनिवासी ॥ ४ ॥ 
पान्हा तरी आल्या अतर तेथे । तो नाही भरिल रित । 
करितो सेवन आईतं । तुका हणे चित्त चित्त मेळवूनी ॥५॥ 


९ पे. उजेडाचे वळे. क. उजेडावें बळे.--२ पं सांडनेयां-३ पे. त. उद्धरिता.--४ पं. 
एक श्ि.--« पे. थोरात ही थोर-६ पं. आतं. 





२१%. 


॥ ६६४ ॥ 


ताप हं हरण श्रीमुख । हरी भवरोगा ऐसं दुःख । 
अवलोकितां उपजे सुख । उभे सन्मुख दृ्ीपुढ ॥ ९॥ 
॥ धु.॥ न पुरे डोळियांची धणी । सखोल कर्षेची च खाणी । 
स्तवितां न पुरे वेदवाणी । तो हा समचरगी छपानिवी ॥ ७ ॥ 
रामरृष्णव्यान वामननारसिंहीं । उग्र आणि सौम्य कांहीं च नाहीं । 
सांपडे भरलीये वाही । भाव शुद्ध पाही याचे भातुक ॥२॥ 
गुणगंभीर चतुर सुजाण । शूर धीर उदार नारायण | 
व्यापक तरी त्रिभुवन । मनमोहन लावण्य हं॥३॥ 
ठाण हे साजिरे सुंदर । अविनाश अविकार | 
अनंत आणि अपार | तो हा कँटीं कर धेरिताहे ॥ ४ ॥ 
नयाची वाणी सुमनमाळा । परमामतजिव्हाळा । 
अनंता अंगीं अनत कळा । तुका जवळा चरणसेवक ॥ ५ ॥ 
॥६६५ ॥ 

काऱ्हाोबा नाट अभंग '७. 
अगा ये वैकुंठनायका । अगा ये त्रेलोक्यतारका । 
अगा जनार्दना जगव्यापका । अगा पाळका भक्तांचिया ॥ १ ॥ 
॥ धु. ॥ अगा ये वसुदेवदेवकीनंदना । अगा ये गोपिकारमणा | 


अगा 'बळिबध वामना | अगा निघाना गुणनिधी ॥ ४५ ॥ 
अगा ये द्रौपदीबांधवा । अगा ये सखया पांडवा । 








-0५-नयव्याळ, 


१९ त. पे. अपरांपर.--२ त. वरिताही.-* दे. चरण सेवे. $ प. हा शब्द नाई. 





अगा जीवाचिये जीवा | अगा माधवा मधुसूदना ॥ २ ॥ 

अगा महेश्वरा महाराजा | अगा श्रीहरी गरूडध्वजा | 

अगा सुंदरा सहखभुजा । पार मी तुझा काय वर्ग ॥.३॥ 

अगा अंबक्रःषेपरंपरा । निरालुंबा निविकारा । 

अगा गोवर्धन धरणीधरा । अगा माहेरा दीनाचिया ॥ ४ ॥ 

अगा धमराया धर्मशीळा । छपासिधु कपाळा । 

अगा प्रेमांचिया कछलाळा । सकळकळाप्रवीणा- || ५ ॥ 

अगा चतुरा सुजाणा 4 मधुरागेरा सुलक्षणा । 

अगा उदारा असुरमदना । राखे हरणा तुकयाबंधु ॥ ६ ॥ 
॥६६६॥ 

उभा देखिला भौमातीरी । कर मिरवले कटावरी । 

पाउले तरी सम चि साजिरी । नाम तरी अनंत अतिगोड ॥ ९॥ 

डांखचक्रांकित भूषणे । जडितमेखळा चिद्रत्नं । 

पीतांबर उटी शोभे गेरिपणे । लोपली तेणे रवितेजे ॥ २ ॥ 

श्रवणी कुंडले देती ढाळ | दशांगुळीं मुद्रिका माळ । 

देतओळी हिरे झळाळ । मुख निर्मळ सुखरासी ॥ ३ ॥। 

कडी कडदारा बांकी वेळा | बाही बांहुबंटे पदक गळां । 

मृगनाभी रेखिला टिळा । लवती डोळां विद्यछता ॥ ४ ॥ 

सुंदरपणाची साम्यता । काय वर्ण ते पांवे आतां | 

तुकयाबंधु ह्षणे रे अच्युता । धन्य ते मातापिता प्रसवली ॥ ५८ ॥ 


१ दे. निलारंम, त. निळारंभ.-२ त. बाहीवटे.-.३ षे. माळा. 


तुकाराभाचे अभग. २९७७ 


॥६६७ ॥ 
एक मागणे त्ट्षीकेशी । चित्त द्यावें सांगती वचनासी । 
मज अंतर तुझ्या चरणासी । न पडे ऐसी कृपा करीं ॥ १ ॥ 
॥ धु. ॥ नको दुजी बाहरे आणीक । रिद्टिसिद्ठी परलोक । 
तूं स्वामी मी सेवक । खंडणा नको करू ऐसी ॥ ४ ॥ 
मना येइल तो जन्म देई । भलते कुळी भल्ते ठायीं । 
ते मी सांकडे घालीत नाहीं । त्ददयींहुनी तू न वजे ॥ २ ॥ 
इतुले करी भलत्या परी । भलत्या भावे तुजे द्वारीं । 
राहेन दास होऊनि कामार्री ! वदो वैखरी नित्य नाम ॥ ३ ॥ 
नको विचारूं दुसरें आतां । हरण आलों जी पंढरीनाथा । 
तुकयाबधु ह्मणे रे अच्युता । आहेसि तं दाता दानरशार ॥ ४ ॥ 
॥६६८ ॥ 
कई देखतां होईन डोळी । सकळां भूतीं मार्त सांवळी । 
जीवा नांव भूमंडळीं । जळी स्थळी काष्ठी पाषाणी ॥ १ ॥ 
॥ धु. ॥ ऐसा रूपा करील नारायण । जीव जगाचा होईन । 
भ्रमसागरीं बडईन । होईल स्नान अनतापी ॥ ७ ॥ 
ऐसा कई येईन देवास । दृश्य नासोनि जाईल आस । 
सदा संतचरणीं देहाचा वास । सेवीन शोष धणीवरी ॥ २ ॥ 
कई नवसा येतील अंकुर | सुखा नाहींसा होईल पार । 
अमृत तै पथ्वीजळ सागर । वाहाती पूर आनंदाचे ॥ ३ ॥ 


पन्ना पणपपपथाणण 0१५" णा पण?0?0?कीशी0१ीणणाणणणणीीीणीणी0ी?0ी?0ी शश णण?णीणीणी कटणणणणणणणाषणण णा णण?णीणी?0ी??१प?णीपी?”0 ८ प्पणाणणाण णशा णा णणणणप८प?ण”१२?१णी १?” 0? णल स, 
*&२ककब््2शणत 0 ४ 00000ँरणिणणीा 


९ पे. तुवा न कजा. 


२५ट श्रीविठ्ठळ, 


प्रसन्न दया क्षमा शांति । कई नवावैधा होईल भाक्ति । 
भोगीन वैराग्यसंपत्ति | मनोरथ कळती तई पुरले ॥ ४ ॥ 
तुकयाबंधु हणे सांग । नव्हे तुजविण निरसेना पांग । 
हझणोनने घातले साष्टांग । पांडुरंगा वरी चरणा ॥ ५ ॥ 
॥६६९७ ॥ 
तृ बाळिया शिरोमणी । आअहिसि माजी ये त्रिभुवनी । 
रेधालो पाठी तुझी ह्णउनी । आतां करीन मा असेल ते ॥ ९ ॥ 
॥ धर, ॥ तू देवा प्रतापदिनकर । सुरा असुरांचा सर | 
महावीरां वीर धनधर । मी तों पामर कायतेथे ॥ ४ ॥ 
कृपासिंधु दीनवत्सल । फोडिली देवाची बदशाळ । 
संहारूनि राक्षसदळ । शरणागत राजीं स्थापिला ॥ २ ॥ 
उेपक्रम करावा बहुत । तरी तू जाणसी धर्मनीत । 
उचित काय तें अनुचित । राखे शरणागत आलो आतां ॥ ३ ॥ 
किती म्यां काय विनवावें । शरण आलों जीवे भावें । 
तुकयाबंधु झगे करावे । क्षेम अवघे येणे काळे ॥ ४ ॥ 
॥ ६७० 

देवा मी चांडाळ चांडाळ । हगतां लागताहे वेळ । 
नसे पाहातां भूमंडळ । ऐसा अमंगळ खळ दुसरा ॥ ९॥ 

जन्मा उपजल्ियापासुनी । असत्य कर्म ते अजुनी । 
सत्य आचरण नेणें स्वभीं । निखळ खाणी अवगुणांची ॥२ ॥ 


0. रिया ाळळयाकाडानवळावमळयाडमज्यामममडाशाया याणा प्नटागााण-. साप पऱनप--यसपऱल 


न्न 





- लापणिपीपपणपिण शीणशशीण0 चण धा ककयाणपका का 


१ ८ चरणावरोी -९ दे. त. क. उपकर्म. 


तुकारामाचे अभंग. २७२९ 


भक्ति दया अथवा कथा । कानीं न साहवे वाता । 
अखंड विषयांची वेथा । अधम परता अधमाहुनी ॥ ३ ॥ 
काम क्रोब दभ अहंकार | गर्वे ताठा मद मत्सर । 
यांचं तरी माहेरघर । परउपकारचैरी तेसा ॥ ४ ॥ 
निदा द्वेष घात विश्वास । करितां नाहीं केला आळस । 
करू नये 'ते केळे संतउपहःस ।! अभक्ष ते ही भक्षिळं ॥५ ॥ 
पाळिळ नाही पितवचन । सदा परद्वारी परधनीं ध्यान | 
बोलों नये घडलं ऐसं अन्योन्यविण | दासीगमन आदिकरूनी ॥६॥ 
कायामन वाचाइंद्रेयांशी । सकळ प्रापांची च राशी । 
तुकयाबंधु हणे ऐसियासी । आलो वत्ट्षीकेशी तुज शरण ॥ ७ ॥ 

॥ ६७१ ॥ 
काय काय करिती या मना । परी नाइके नारायणा | 
करू नये त्याची करी विवंचना । पत॑ना नेऊ आदरिलं ॥ ९ ॥ 
भळेतिया सर्वे धांवे सैराट | वाट आडवाट देरे दरकुट । 
न विचारी कुडे कांही कपट | घात बळकट मांडियेला ॥२॥ 
न पुरती भ्रमणा दाही दिशा । सप्त ही पाताळ आकाशा | 
घाली उडी बळें चि देखोनि फांसा । केलो या देशा पाहुणा ॥ ३॥ 
चेतवनि इंद्रिये सकळ । आशा तृष्गा कल्पना काम क्रोध काळ । | 
दुराविली शुद्ध बाहरे केली राळ । ऐसं चांडाळ अनिवार हं ॥ ४ ॥ 
आतां' काय ऐसे करावें यासी । बहु जाचिलों केलां कासाविसी । 
_ ९ क. ते केले-२ दे. त. क. अभक भक्ष ते ही भलिले.--३ दे. अनोबिन, त. भणोवि- 
न.--४ क. पं, नेऊं पतना.-% दे. त. भलतिये सर्वा. क भक्तियेसवा. 


२६५ श्रीविठ्ठल, 


तुकयाबंधु हणे त्दर्षीकेशी । धांव मज ऐसी परी जाली ॥ ५ ॥ 
नाटाचे अभंग समाप्त ७३. 

॥ ६७२९ | 
अँखंडक्षीराव्धी भरित आलें । अध्यात्मविद्येचे भांडार उघडिले । 
सू्यकोटीस तेज फांकलें । ध्यानीं प्रगटले भक्तांचिया ॥ ९ ॥ 
अनादि ब्रत्मज्ञानाचें गुज । श्रवगीं अवचित पडिले सहज । 
परमनिर्वाणाचें बीज । गुंडाळिळे निजसवेभारग्ये ॥ २ ॥ 
मत्र महामत्र मंगळनिधी । सत्संगदशन प्रगटले आधीं | 
वैराग्यविवेकाची बद्डी । नामामतंसिद्धी साविलळे तं ॥३ ॥ 
क्षमादयाशांतीचें [ंनजसुख । सचित्सुख बोळला पुंडलीक । 
अनंतसुखाचा हारिख । उगवला देख पंढरीये ॥ ४ ॥ 
नेणें भवभक्तीची निरपेक्षता । नेणे भूतदयेची ममता । 
तुका हणे पंढरीनाथा । संग साधुसंतां देई आतां ॥ ८ ॥ 

॥ ६७३ ॥ 
क्षीराव्धवासा शेषशायना । लीळाविदग्रहा गोपिकारमणा | 
सगुणस्वरूप भक्तभूषणा । गुणनिधाना गुप्तर्पा ॥ ९ ॥ 
अनंत अबतार धारेतिया ॥ अखंडस्वरूपा करुगाल्या । 
अमरपाळका देवराया | हरी भवभया भक्तांचिया ॥ २ ॥ 
सवंव्यापका सर्वातीता । गर्जेद्ररक्षका वैकुठनाथा | 
भोळ्या भक्तांसि सौख्यदाता । तुजविण सर्वथा असे चि ना॥३॥ 
चित्तवाळका चैतन्यघना । भक्तकैवारी असरमर्दैना ॥ 
क त. ६०२६०२६०७६०० हे वार अमंग जाखी आहेत. 1 


तुकारामाचे अभंग. २६९१ 


भक्तअभिमानी नारायणा | जगज्जीवना पांडुरंगा ॥ ४ ॥ 
ब्रह्मादिकांचा निजर्जानता । सकळकारण अकता | 
अण्रेगुव्याप्यभरिता । पावन पतिता तुका ह्मणे ॥५॥ 
॥ ६७४ ॥ 
अखंडकमा कर्मप्रकाशका । मजसाटीं कां रे जालासि मुका । 
धमो धर्मप्रतिपाळका । सर्वेचाळका सवांतीता ॥ १ ॥ 
न देखसी वर्णाश्रममर्यादा । त्याचा सवस्वे करिसी कामबंदा | 
कधीं न लाजसी तू गोविंदा । कां रे मुकुंदा बोळ आतां ॥ २ ॥ 
मत्स्यकूमादिअवतारांसाठा । श्रमळे असतील जगजेठी । 
करितां घडमोड सृष्टी । जालासि कष्टी काय जागे ॥ ३ ॥ 
किती म्यां विनवांवे श्रीपती । पन्हा पुन्हा यावे काकलती । 
पुरे आतां तुझी संगती । करूणामूती काय जाळे ॥ ४ ॥ 
काय म्यां तुजसी करावे आतां । कां रे कोपलासी पंढरीनाथा । 
सकळ दुःख निवारिता । पावन पतिता तुका ह्मणे ॥ ५ ॥ 
॥६७५ || 
वासुदेवा दिनानाथा । कमललोचना श्रीअच्युता । 
निजभक्तांसि सीख्यदाता । तुजावेग सर्वथा असे चिना ॥ १९॥ 
विठ्ठला अनंता विश्वपती । विराट्स्वरूपा वामनमूर्ती । 
ब्रह्मादिकर्ता वैकुंठपती । अगम्यस्थिती वेदशास्त्रा ॥ २ ॥ 
अद्वैतअखंडभरिता । विश्ववाहु अपरिमिता । 


र्र श्रीविठ्ठळ, 


विश्वचक्ष विश्वदेवता । आदिपिता त्रझयाचा ॥ ३ ॥ 

भक्ताधीना भवभयभंगा । परमपुरुषा पांडुरंगा | 

अनादि अखिलअंतरंगा । संगा असंगा वेगळा ची ॥ ४ ॥ 
है विराट्स्वरूप भोळिया भक्तांसी । सर्वथा न कळे त्दषीकेशी । 
सगुण रूप धरूनि त्यांसी । लावी भजनासी तुका हग ॥ ८ ॥ 


॥ ६७६ | 
काय खांबे आतां कोणीकडे जावं | 
गांवांत राहावे कोण्या बळे ॥ २ | 
॥ घु. ॥ कापला पाटील गांवचे हे ळोक । 
आतां घाळी भीक कोण मज ॥ ७ | 
आतां येणं चवी सांडिळा ह्मणती । 
निवाडा करिती दिवाणांत ॥ २ ॥ 
भल्या लोकीं यास सांगितली मात । 
केला माझा घात दुवेळाचा ॥ ३ ॥ 
तुका हणे याचा संग नव्हे भला | 
शोधीत विठ्ठला जाऊं आतां ॥ ४ ॥ 


॥६७७ || 
संत मांगे पाणी नेदी एक चूळ । 
दासीस आंघोळ ठेवी पाणी ॥ १ ॥ 


हि शशाआआ्म्दयवबय मयात ममाणयाचामम हग सडक का कााणममाजवममवााण माया 





* ले येथे “नाट अभंग समाप्त” असे आहे 


तुकारामॉर्चे *झर्भग. न्छ्श 


॥ घु. ॥ संतासी देखोनी होय पाठमोरा । 

दासीचिया पोरा चुबन देतो ॥ 9 ॥ 

संतासी देखोनि करितो ढवाळ्या । 

भावे धुतो चोळ्या दासीचिया ॥ २ ॥ 

तुका हणे त्याच्या तोंडावरी थुंका | 

जातो यमलोका भोगावया ॥ ३ ।॥। 

॥ ६७८ ॥ 
एक प्रेमगुज ऐके जगजेठी । आठवली गाष्टी सांगतसे ॥ ९ ॥ 
॥ धु. ॥ एक मृग दोन्ही पाडसांसाहित । आनंदे चरत होती वनी ॥ ७॥ 
अवचिता तेथे पारवी पावला । घेऊनियां आला श्वाने दोन्ही ॥ २ ॥ 
एकीकडे त्याणे चिरिल्या वाघुरा । ठेविले श्वानपुत्रा एकोकडे ॥ ३ ॥ 
एकीकडे तेणे बोणवा लाविला । आपण राहिला एकीकडे ॥ ४ ॥ 
चहंकडोनियां मर्ग वेढियेळी । स्मरीो ते लागली नाम तुझे ॥ ५ ॥ 
रामा कृष्णा हरी गोविदा केशवा । देवाचिया देवा पाबे आतां ॥ ६ ॥ 
कोण रक्षी आतां ऐसिये संकटीं । बापा जगजेठी तुजावेण ॥ ७ || 
ऑइकोनि तुती तयांची वचनें । कछृपाअंतःकरणे कळवळिलां॥ ८ ॥ॉ 
आज्ञा तये काळीं केली पर्जन्यासी । वेगीं पावकासी विझवावबें ॥९ ॥ 
स्स एक तेथे उठवुनी पळविळें । तया पाठीं गेलीं श्वाने दोन्ही ॥९०॥ 
मर्गे चेमकानी सत्वर चालली । गोविंद रक्षिळी ह्णोनियां ॥ १९ १॥ 
ऐसा" तूं ळृपाळु दयाळु आहेसी । आपुल्या भक्तांसी जीवलग ॥ ९१२॥. 
१ प. आहा..२ प. रेकोनिया इ वे. उठोनि चालिले.--४ पै. गळे खान दान्दी.- ! 

पै. सवकोनी.-६ पै. दासासी. 


२६४ श्राबेझल. 


रेसी तुझी कोर्ती जीवीं आवडती । रखुमाईच्या पती तुका ह्मणे॥१३॥ 
॥ ६७५९ ॥ 

आशाबद्ध वक्ता । धाक श्रोतयाच्या चित्ता ॥ १ ॥ 

॥ घु. ॥ वांयां गेळें ते भजन । उभयतां लोमी मन ॥ ४७ ॥ 

बहिमख एके ठायी । तेस जाळ तया दोहीं ॥ २ ॥ 

माप तसा गाणा । तुका ह्मणे रिती दोन्ही ॥ ३ ॥ 
॥ ६८० ॥ 

विठ्ठला रे तू उदाराचा राव । विठ्ठला तृ जीव या जगाचा ॥ ९ ॥ 

॥श्रु)विठ्ठळा रे" तूं उदाराची रासी । विळा तुजपाशी सकळसिद्डी ॥४॥ 


विठ्ठला रे तुझे नाम बहु गोड । विठ्ठला रें कोड पुरविसी ॥ २॥ 


भ्च्जे 


क्क क 1 रच हर | 


विठ्ठला रे तुझे श्रीमख चांगलं । विठ्ठला लागलें ध्यान मनीं ॥ ३ | 


"डो 
क 


विठ्ठला रे वाचे बोला बहुरस । विठ्ठला रे सोस घेतला जीवे ॥ ४ ॥ 
विठ्ठला रे शोक करीतसे तुका । विठ्ठला तूं य कां झडकरी ॥ ५ ॥ 
॥ ६८१ ॥ 
बाहेर पडिलो आपल्या कतंव्ये । संसारासि जीवे वेटाळिलो ॥ १ ॥ 
४ प्र, ॥ एकामध्ये एक नाही मिळो येत | ताक नवनीत निवडील ॥ ७॥ 
नालीं दोनी नामें एका चि मथनीं | दुसरिया गुणी वेगळालीं ॥२॥ 
तुका हणे दाखविल्या मुक्ताफळीं । शिंपॅले चि स्वस्थळीं खुंटल्या ॥ ३॥ 
॥ ६८२ ॥ 
बरवा बरवा बरवा रे देवा तृ । जीवाहूनि आवडसी जीवारे देवा तू ॥ ९॥ 
१ पै. भय.-२ पं. विठ्ठला रे ते कोड पुरविसी.- पै. येगा-४ त बाहेरी.-५ पॅ. | एका 
मधीं.-६ त. दिपल्या.-७ पै बरवा बरवा दैवा तृ । जीवाहूनि आवडासी देवा त.-* पै. 
हा शब्द नाही. 





- दुदव 


॥ धु.॥ पाहातां वदन संतुष्ट लोचने । 
जाले आइकतां गुण श्रर्वेण रे देवा ॥ ४ ॥ 
अष्ट अंगें तन त्रिविध ताप गेला सीग । 
वणितां लक्षण रे देवा ॥ २ ॥ 
मन जाल उन्मन अनपॅम ग्रहण । 
तकयाबध ह्मणे माहमा नेणे रे ॥ ३ ॥ 
॥ ६८२ | 

सोइरियासि करी पाहुंणेरू बरा । 
काढितो ठोंबरा संतांठागीं ॥ ९ ॥ 
॥ धु. ॥ गाइसे देखोनि बदबदा मारी । 
घोड्याची चाकरी गोड लागे ॥ ४७ ॥ 
-पानफुल वेश्येसी नेतसे उदंड । देखा नेदी खांड त्राह्मणासी ॥२॥ 
बाइलेच्या गोता आवडेन पोसी । माता पितियासी दवाडेतो ॥ ३ ॥ 
तुका हमगे थंका त्याच्या तोंडावरी । जातो यमपुरी भोगावया ॥ ४॥ 

॥ ६८४ ॥ | 
सोलीव जें सुख अतिसुखाहुनी । उभे “हे अंगणीं वेष्णवांच्या॥ ९॥ 
॥ धु. । वृंदावन सडे चौक रंग माळा । नाचे तो सोहोळा देखोनियां ॥ ७ ॥ 
भषणमंडित सदा सर्वकाळ । मद्रा आणि माळ तळसी कठी ॥२॥ 
नामओघ म्खी अमताचे सार | मस्तक पवित्र सहित रजे ॥ ३ ॥ 
तका झणे मोक्ष भक्तांचिया मना । नये हा वासना त्याची करी ॥ ४ ॥ 


९ पै. वचन.-रे दे. पै. अष्टे-& पै. अनुपम्य गहन-.४ पै. पाहुणेर.-« पॅ. फुले पा- 
ने.-६ पॅ. देवीो.-७ प. ते. पे. हा ₹व्द नाई 


श्‌ ७] नह श्रीविहर, 


॥६८५॥ 
तीर्थ केलीं कोटीवरी । नाहीं देखिली पंढर्री ॥ १ ॥ 
॥ धु.॥ जळो त्याचें ज्याळेंपण । न देखे चि समचरण ॥ ७ ॥ 
योग याग अनत केळे । नाहीं समचरण देखिले ॥ २ || 
तुका ह्मणे विठ्ठलपार्यी । अनंत तीर्थ घडिलीं पाहीं ॥ ३ 
॥ ६८६ ॥ 
कोणतं कारण राहिलें यामुळें । जे म्यां तुज बळें कषवांबं ॥ १ ॥ 
॥ धु. ॥ नाहीं जात जीव नाहीं होत हानी ।सहज तें मनी आठवलं ॥ ७॥ 
नाही कांही चिता मरतो उपवासी । अथवा त्या हैसी गाडे व्हाव्या ॥२॥ 
हं तों तुज कळों येतसे अंतरीं । लॉखणीक वरी साच भाव ॥ ३ ॥ 
तुका ह्मणे देवा नासिवंतासाटीं । पायांसवें तुटी करिती तुझ्या ॥ ४ ॥ 
॥६८७ | 
रामा अयोध्येच्या राया । दिनानाथा रे सखया ॥ १ ॥ 
॥ घु. ॥ पाप ताप विघ्न हरी । दिनानाथा सुख करी ॥ ७ ॥ 
मिलंटीचिया रे उच्छिष्टा | स्वीकारिसी रे तूं भ्रशा ॥ २ ॥ 
मी तों सलगीर्चे मूल । तुका हणे तू सखोळ ॥ ३ ॥ 
॥६८८ ॥ 
ऑमिषाचिये आसि गळ गिळी मासा | फुटोनियां घसा मरण पावे ॥९॥ 
मरणाचे वळे करी तळमळ | आठवी रपाळ तये वेळीं ॥ २ ॥ 
अंतकाळी ज्याच्या नाम आल मखा |तुका ह्मणे सखा पार नाही ॥ ३ ॥ 


०७००५४४७०७“ 000 ततला... 


९ पै. जालेपण.--२ त. करष्टावेल.-२ पै. लापणीक.-४ त. प. भिलटिचिया-"र्प 
स्वाकरिसी तूं रे भ्रष्टा.-६ दे. क. अंविसाचिया. त. आविसाचिये.-७ दे. त. क. असे.-८ 
चं बळी. 


"0000 शण कोण १ नमयरमाा->>--:-२-:--->>->>>>>>:->>-< 


तुकारामांचे अभंग. २६ 


॥६८९॥ 
तुजवरी ज्याचं मन । दर्छोन दे त्याचे ॥ ९ ॥ 
॥ धरु. ॥ कैसा जाती शुद्ध भाव । हात पावना वृत्ती ७ ॥ 
अवघियांचा करूनि मेळा । तुज डोळां रोखिळे ॥२ ॥ 
तुका हणे तुज आड । लपोनि कोड दावी देवा ॥ ३ ॥ 
॥६९५० ॥ 


विश्वव्यापी माया । तिणे झाकळिळे छाया ॥ १ ॥ 
॥ घर. ॥ सत्य गेळें भोळ्यावारी । अविंद्यची चाली थोरी ॥ ७ ॥ 
भापुळें चि मन । करवी आपणां बबन ॥ २ | 
तुका ह्मणे देवा । तुझी कोडी ही उगवा ॥ ३ ॥ 
॥ ६९१९ || 
पोटीं जन्मती रोग । तरि कां हणावे आप्तवर्गे ॥ १ ॥ 
॥ धरु, ॥ रानी वसती औषधी । तारि कां ह्मणाव्पा निपराधी ॥ २ ॥ 
तैस शरीराचे नातं । तुका ह्मणे सर्व आग्रे ॥ ३ ॥ 
॥ ६९२ ॥ 
नव्हे ठाब्द एक देशी । सांडी गवशी कोणाला ॥ १९ ॥ 
॥ धु. जाली माझी वैखरी । विश्वभरी व्यापक ॥ ४७ ॥ 
मोकालिळे जावें बाणें । भाता जेणें वाईलं ॥ २ ॥ 
आतां येर्थे कैचा तुका । बोळे सिका स्वामीचा ॥ ३ ॥ 


५ दे. त, दरुषण.--२क. अवघे. 


२६्ट श्रीविह्ठल, 


॥ ६९७३ । 
गायनाचे रंगी । शक्ति अद्भुत हे अंगीं ॥ १ ॥ 
॥ घु, ॥ हं तों देणें तुमचे देवा । घ्यावी अखंडित सेवा ॥ ७ ॥ 
अंगीं प्रेमाचं भरतं । नाहीं उतार चढते ॥ २ ॥ 
तुका हणे वाणी । नांम अमताची खाणी ॥ ३ ॥ 

॥६९४॥ 
माप होगे मी मविते । भरी धणी ठेवी र्तिं॥ ९॥ 
॥ ध्रु. ॥ देवा अभिमान नको । माझेठायी देऊं संका ॥ ७ ॥ 
देशीं चाळे सिका । स्ति कोण लेखी रंका | २ ॥ 
हाती सूत्रदोरो । तुका ह्मणे त्याची थोरी ॥ ३ ॥ 

॥६९८ ॥ 
कोण सांगायास । गेलें होत देशोदेशा ॥ १ ॥ 
॥ प्रु.॥ नेळे वाऱ्या हातीं माप । समर्थ तो माझा बाव ॥ ७ ॥ 
कोणाची हे सत्ता । जाली बाचा बदविता ॥ २ | 
तुका ह्मणे या निश्चये । माझें निरसळे भय ॥ ३ ॥ 

॥६९७६ | 
सकळिकांच्या पार्या माझी विनवणी । मस्तक चरणीं ठेवीतसं ॥ १॥ 
॥ घु. ॥ अहो श्रोते वक्ते सकळ ही जन । बरें पारखुन बांधा गांठी ॥ ७॥ 
फोडिले भांडार धन्याचा हा माल । मी तंव हामाळ भारवाही ॥ ३ ॥ 
तुका हणे चाली जाली चहू देशीं । उतरला कसीं खरा माल ॥ ४ ॥ 


“रपशणी0”0" ण ण 0 ण >>> पणा पना पन्ना“ -----*>>>-- न्स *काणा तातडी कककलण ल सदनी क रज ब री 


९ त. भात.--२ ५. परम अमताची खाणो |. त. नामामताची खाणी ।--२ प. शका 
* त. हा शब्द नाही 


तुकासमाचे अभंग, २.६. 


॥ ६९७ 
कोण त्याचा पार पावला घुंडितां । 
पुढे विचारितां विश्वभरा ॥ ९ ॥ 
॥ घर, ॥ अणरेणु सूक्ष्मस्थूळा पार नाही. । 
श्रुती नेती त्या ही खंटळ्या ॥ ४७॥ 
फळांत कीटक येवढे आकारा । 
ऐसी तरुवरास अनेक किती ॥ २ | 
दाविळें अनन अजुनासे पोटीं । 
आणीक त्या सृष्टि ळष्णलोक ॥ ३ ॥ 
तुका हणे लागा संतांचिये कासे । 
ठाव घेतां कैसे वांचा जीवें ॥ ४ ॥ 
॥ ६९८ ॥ 
जं जे काहीं करितों देवा । तं ते सेवा समपं ॥ ९ ॥ 
॥ धु. ॥ भेद नाहीं सर्वात्मना । नारायगा तुज मज ॥ ६ ॥ 
आही दुर्जे नेणों कोणा | हे चि मना मन साक्ष ॥ २९ ॥ 
तुका ह्मणे जगनाथा । हं अन्यथा नव्हे की॥३॥ 
॥ ६३९९ || 
स्तृति करू तरी नव्हे चि या बेदा । 
' तेर्थे माझा धंदा कोणीकडे ॥ १ ॥ 
॥ धु. ॥ परी हे वैखरी गोडावली सुखं । 


२9 शि श्रीविहल, 


रसना रस मर्ख इच्छीतसे ॥ ७ ॥ 

रूप वणोवया कोठे परे मती । 

रोमीं होती जाती ब्रह्मांड हा ॥२॥ 

तुका ह्मणे तूं ऐसा एक साचा । 

ऐसी तंब बाचा जाली नाही ॥ ३ ॥ 

॥ ७०० ॥ 

तज वर्णी ऐसा तुज विण नाही । 

दजा कोणी तीही त्रिभिवनी ॥ ९ ॥ 

॥ घु. ॥ सहखमुख शोष सिणला बापुडा । 

चिरलिया धडा जिव्हा त्याच्या ॥ ७ ॥ 

अव्यक्ता अलक्षा अपारा अनंता । 

निर्गणा सत्चिदा नारायणा ॥ २ ॥ 

रूप नाम घेसी आपल्या स्वइच्छा । 

होसी भाव तैसा त्याकारणं ॥ ३ ॥ 

तुका ह्मणे जरी दाविसी आपणा । 

तरि च नारायणा कळों येसी ॥ 9 ॥ 

॥ ७०९ || 

पूर आला आनंदाचा । लाटा उसळती प्रेमाच्या ॥ ९ ॥ 
॥ ध्रु. ॥ बांधू विठठलसांगडी । पोहुनि जाऊ पैल थडी | 
अवंघे जन गडी । घाला उडी भाई नो ॥४॥ 





ौ. तमसान्यटा कदस चायला पालर-ययाकानयाडा याकाळ. चयळाया वॉच ८. णमोनटचयाहोनाचय आ. कक प जटा पचा टाल चर खवळे” 71 ोडिकणर “फच पाममयकनयमीाियुळुलवुकायेण ओखब्जजाआबसस्यखख. य 


१९ त. सचता, 





१७१, 


हे तो नाहीं सर्वकाळ । अमुप अमतांचे जळ ॥ ९ ॥ 
तुका हणे थोरा पुण्यें । ओघ आला पृथ येणे ॥ ३ ॥ 
॥ ७०२ || 
आणीक दुसरें मज नाहीं आतां । नेमिले या चित्तापासुनियां॥ ९ ॥ 
॥ धु.॥ पांडुरंग मनी पांडुरंग ध्यानी । जाग्रती स्वभीं पांडुरंग ॥ ७ ॥ 
पडिळे वळण इंद्रियां सकळां | भाव ता निराळा नाहीं दुजा ॥ ९ ॥ 
तुका हणे नेत्री केळे ओळखण । साजिरे ते ध्यान विटेवरी ॥३॥ 
॥ ७०२३ ॥ 
मी तों सवेभावे अनविकारी । होइल कैसी परी नेणो देवा ॥ ९ ॥ 
॥ घु. ॥ पुराणींचे अर्थ आणितां मर्नास । होय कासावीस जीव माझा 
| ॥ ६॥ 
इंद्रियांची आह्यो पांगिलों अंकिते । त्यांचे रंगी चित्त रंगळेसे ॥२॥ 
एकार्चे ही मज न घडे दमन । अवधी नेमून केसी राखा ॥ ३ ॥ 
तुका ह्मणे मज तारीं पढरीराया । नाहीं तरी वांयां गेलो दास ॥ ४ ॥ 
॥9७०४ || 
लक्षनियां योगी पाहाती आभास । ते दिसे आह्यमांस द्टीपुढ ॥ ९॥ 
॥ घु.॥ कर दोनी कटी राहिलासे उभा | सांवळी हे प्रभा अंगकांती ॥ ७ ॥ 
व्यापूनि वेगळे राहिलेंसे दुरी । सकळां अंतरी निविकार ॥ २ ॥ 
रूप नाहीं रेखा नाम ही जयासी । आपुह्या मानसीं शिव घ्याय ॥३॥ 
अंत नाहीं पार वर्णा नाहीं थार | कुळ याति शिर हस्त पाद ॥ ४ ॥ 


आटा“ -"“-“*<. 





*५॥४॥॥0" ण ती ४णणे ण णक टाप >> 2020-00 टी0टटप------“ “५४५४५७ “शा ८५४७७८ 000 





िबन्निि्न्क्क््ब्ब््बय्ब 


९ क. अमतजळ.-२ क. न मिळे.-३ त हे.-१९ त मानसी. -« त. कासावीसी.- 
६ पॅ. इंद्रियाचे भाझी पांगिला भकित,.-७ त. पांगिली -८ डे. क. त. आपुळ. 


२७" श्रीविठ्ठल, 


अचेत चेतळें भक्तीचिया सुखें । आपुल्या कौतुके तुका सगे ॥ ५ ॥ 

॥ ७०५ ॥ 
कैस करू ध्यान कैसा पाहों तुज । वर्म दावी मज याचकासी ॥ ९ ॥ 
॥ भर. ॥ कैसी भक्ति करूंसांग तुझी सेवा | कोण्या भावे देवा आतुडसी ॥ ७॥ 
कैसी कीर्ती बांग कैसा लक्षा आगं । जाणूं हा कवणु कैसा तुज ॥२॥ 
कैसा गाऊं गाती कैसा घ्याऊ चित्ती । कैसी स्थिती मती दावी मज ॥ ३ ॥ 
तुका लगे जैस दास केळे देवा । तैसे हे अनुभवा आणीं मन ॥ ४ ॥ 

]॥७८६॥ 
निगमाचें वन | नक शोधं करूं. सोण ॥ ९ ॥ 
॥ धरु.॥ या 'रे गोळियांचे घरीं । वांबळ ते दावे वरी ॥ ७ ॥ 
पीडलेती भ्रमें । वाट न कळतांवर्मे ॥२॥ 
तुका हणे भार । माया टाका अहंकार ॥ ३ ॥ 

॥ ७०१७ || 
मन वोळी मना । बुद्धि बद्धी क्षण क्षणां ॥ १ ॥ 
॥ पध. ॥ मी च मज राखण जालों । ज्याणे तेथे चि धारेलो ॥ ७ ॥ 
जं जे जेथे उठो । तं ते तया हाते कटी॥२॥ 
मांजिली खांजॅनी । तुका साक्ष उरला दोन्ही ॥ ३ ॥ 

॥ 9७०८ ॥ 
ब्रह्म न लिपे त्या मेळे । कर्माअकर्मा वेगळे ॥ १ ॥ 
॥ प्र.॥ तो चि एक तया जाणे । पावे अनुभावेळे खुणे ॥ ७ ॥ 
शोच अशीचाचे संधी । तन आळा तना चिं मर्धा ॥ २ ॥ 
पापपुण्यां नाहीं ठाव । तुका हणे सहज भाव ॥ ३ ॥ 


९ क. वान.-२ दे. कवण--३ दे. किती, त. कोर्वी.-४ पं. त. कुटी.-% पं. भाजि 
छी.-६ क. खाजनी, त. खाजणी.-* पं. द्दा शब्द नाहीं. 


धु 
ज़ 


तु काराभा्ये' 'अमंग, २ज्ह 


॥७९॥ 
काय दरा करील वन । समाधान नाहीं जब ॥ १ ॥ 
॥ परु. ॥ तरी काय तेथें असती थोडीं । काय जोडी तयांसी ॥७॥ 
रिधतां धांवा पॅवामध्ये । जोडे सिद्धि ते ठायी ॥२॥ 
काय भस्म करील राख । अंतर पोक नाहीं तां ॥३॥ 
वणोआश्रमाचे धर्म | जाती श्रम जाल्या ॥ ४ ॥ 
तुका ह्मणे सोंग पाश । निरसे आस तें हित ॥५॥ 


॥ ७१० ॥ 
त ही नव्हे ज॑ करितां कांही । ध्याता ध्यायी ते ही नव्हे ॥ १ ॥ 
॥ घ. ॥ ते ही नव्हे जे जागवी जना । वाटे मना तं ही नव्हे ॥७॥ 


त्रास मानिजे कांटाळा । अडाभ वाचाळा तें ही नव्हे ॥२॥ 
तं ही नव्हे जें भावते भोवे । नागवे भांबे ते ही नव्ह ॥३॥ 
तुका हझणे एक चि आहे ।! सहा्ज पाहें सहन ॥ ४ ॥ 


॥७१९१ ॥ 
बोले बोलतां वाटे सोपं । करणी करितां टीर कांपे ॥ ९ ॥ 


॥ धु. ॥ नव्हे वैराग्य सोपार । मज बोलतां न वाटे खरे ॥७॥ 
विष खावे प्रासोत्रासीं | धन्ये तो चि एक सोसा ॥ २ ॥ 
तुका ह्मणे करूनि दावी । त्याचे पाय माझे जीवीं ॥ ३ ॥ 
॥ ७१२९ ॥ 
होईन भिकारी । पंढरीचा वारकरी ॥ १ ॥ 


दे. पै. त. रिगततां-२ दे. त. क. पाख.-३ दे. तेनव्हे.--४ प. 'त॑ ही' याच्या 
बद्दल ' नाहीं.'--“ त. पं. बोळ बोलतां सोपे.-६ दे. त. न कटे 
९” 


॥ भु. ॥ हा चि माझा नेम धर्म । अवघे विठोबाचें नाम ॥ ६७ ॥ 
'हे चि माझी उपासना । लागेन संतांच्या चरगा ॥ २॥ 
तुका हणे देवा । करीन ते भोळी सेवा ॥ ३ ॥ 
॥७१२३॥ 
सांटविला हरी । जींहीं त्टदयमदिरी ॥ ९ ॥ 
॥ धु. ॥ त्यांची सरली वेरझार । जाळा सफळ व्यापार ॥ ४ ॥ 
हरी आला हाता । मग कैंची भय चिंता ॥ २॥ 
तुका झ्णे हरी । कांहीं उरो नेदी उरी ॥ ३ ॥ 
॥ ७९४ ॥ 
मोक्ष तुमचा देवा । तुली दुलंभ तो ठेवा ॥ १ ॥ 
प्र ्रु.॥ मज भक्तीची आवडी । नाहीं अंतरी ते गोडी ॥६४॥ 
आपल्या प्रकारा । करा जतन दातारा | २९ ॥ 
तुका ह्मणे भेटी । परे एक चि शेवटी ॥ ३ ॥ 
॥७१९०७ ॥ 
नामपाठ मुक्ताफळांच्या ओवणी । हे सुख सगुणी अभिनव ॥ १ ॥ 
॥ ध्रु.॥ तरी आली जालो उदास निर्गुणा|भक्तांचिया मना मोक्ष नये॥ ७॥ 
द्यावं घ्यावं ऐसा येथें उर भाव । काय ठाया ठाव पुसोनियां ॥ २ ॥ 
तुका झणे आतां अभयदान करा । ह्मणा विश्वंभरा दिल ऐसें ॥३॥ ! 
॥ ७१६ ॥ 
मवसिधूर्चे काय कोडें । दावी वाट चाले पुढे ॥ ९१ ॥ 


९ दे. क. लागन.-२ क. त. सकळ.-२ दे. त. क. ऐसे. 


२७. 





॥ ध्रु. ॥ तारू भला पांडुरंग 1 पार्य मिजो नेदी अंग ॥ ७ ॥ 
मार्गे उतरिळे बहुत । पैल तिरी साधुसंत ॥ २ ॥ 
तुका हणे लाग वेगे । जाऊं तयाचिया मार्गे ॥ ३ ॥ 

॥ ७९७ ॥ 
नाहीं साजत हा मोठा | मन अळकार खोटा ॥ १ ॥ 
॥ धर. ॥ असे तुमचा रजंरेण | संतां पायींची वाहाण ॥ ६४ ॥ 
नाहीं स्वरूपी ओळखी । भक्तिभाव करीं देखी ॥ २ ॥ 
नाहीं शन्याकारीं । क्षण ओळखी अक्षरी ॥ ३ ॥ 
नाहीं विवेक या ठायीं | आत्मा अनात्मा ते काई ॥ ४ ॥ 
कांही नव्हे तुका । पांयां पडेन ह ऐका ॥ ५ | 

॥ ७९८ ॥ 
सत्य साच खर । नाम विठोबाचे बर॑॥ १ ॥ 
॥ भर. ॥ जेणें तुटती बंधने | उभयलोकीं कीर्ति जेणं ॥ ७ ॥ 
भाव ज्याचे गांठी । त्यासी लाभ उठाउठी ॥ २ ॥ 
तुका हणे भोळा । जिंकू जाणे कळिकाळा ॥ ३ ॥ 


॥ *९९ | 
सत्य तो आवडे । विकल्पाने भाव उडे ॥ १ ॥ 
॥ धु. ॥ आहल्ली तुमच्या कृपादानं । जाणां शुद्ध मंद सोने ॥ ७ । 
आला. भोग अंगा । न लवूं उसीर त्या त्यागा ॥२॥ 
तुका हणे देवा । अंजन ते तुझी सेवा ॥ ३ ॥ 


नयन 





९ त, पं.पडणे. दे. पडने. *दे. त. दा शब्द नाई. :- पे. इ' ह्या इब्द नाही. 


द्च्टू श्रीघिहत्व, 


॥ ७९० ॥ 
करावें चिंतन । त॑ चि बरं न भेटून ॥ ९ ॥ 
॥ ध्रु. ॥ बरवा अंगी रांहे भाव । तंग तो चि जाणा देव ॥ ७ ॥ 
दैशनाची उरी । अवस्था चि अंग धरी ॥ २ ॥ 
तुका ह्मणे मन । तेथे सकळ कारण ॥ ३ ॥ 

॥७२९१ ॥ 
जं जे जेथ पावे । तें तं समपावे सवे | १९ ॥ 
॥ धरु. ॥ सहज पजा या चि नांवे । गळित अभिमाने व्हावे ॥७ ॥ 
अवर्घे भोगितां गोसावी । आदीं आवसानीं जीवी ॥ २ ॥ 
तुका ह्मण सिण । न धरितां नव्हे भिन्न ॥३ ॥ 

॥ ७२२ ॥ 
नसे तरी मैनीं नसो । परी वाचे तरी वसो ॥ १९ ॥ 
॥ धर. ॥ देह पडो या चिंतनें । विठठलनामसंकीर्तने ॥७॥ 
दंभस्छिती भलत्या भावें | मज हरिजन ह्मणावं ॥ २॥ 
तुका हणे काळें तरी । मज सांभाळील हर्री ॥ ३ ॥ 
॥ ७२३ ॥ 

नये जरी कांही । तरी भलते चि वाही ॥ १९१ ॥ 
॥ ध्रु. ॥ झणविल्या दास । कोणी न धरी वेठीस ॥ ७ ॥ 
समर्धांच्या नांवें । मलतैसं विकार्ब ॥ २ ॥ 
सुका हणे सत्ता । वरी असते बहुतां ॥ ३ ॥ 


क्ला ण  पणण टण. क्लास क प. अ. 


९ पै. तोंगे.-२ दे. क. दशोणाची.-$ द. क. मनो.--४ दे. बिडुलनामें. 





"हशी ॥॥॥॥ 00५000 /८८५५-५-८-५--><-३.----८--०--- 0-4 कतल >> 


तकारांगाचे अभंग, २ 





॥७२४ ॥ 
न संडवे अन्न । मज न सेववे वन ॥ २ ॥ 
॥ प्र. ॥ झणउनी नारायगा । कोंब भाकितो करुणा ॥ ७ ॥ 
नाहीं अधिकार | कांही घोकाया अक्षर ॥ २॥ 
तुका ह्मणे थोडे । आयुष्य अवघे चि कोडं ॥ ३ ॥ 

॥ ७२५ ॥ 
एकांचीं उत्तरं । गोंड अमृत मधुरे ॥ १९ ॥ 
॥ ध्रु. ॥ ऐशा देवाच्या विभुती । मिज्ञ प्राख्याची गती ॥ ७ || 
एकांचीं वचर्ने । कडु अत्यंत तीक्षणें ॥ २॥ 
प्रकाराचे तीन । तुका होगे केले जन ॥ ३ ॥ 

॥ ७२६ ॥ 
वेचनं ही नाड । न बोले तं मके खोड ॥ ९ ॥ 
॥ घु. ॥ दोही वेगेळें त॑ हित | बोली अबोलणी नीत ॥ ७ ॥ 
अंधार प्रकाशी । जाय दिवस पावे निशी ॥ २ ॥ 
बीज पाथेबींच्या पोटीं । तुका हणे दावी दृष्टी ॥३॥ 

॥ ७२६ ॥ 
विचारा बांचून । न पवीजे समाधान ॥ १ ॥ 
॥ परु. ॥ देह त्रिगुणांचा बांधा । माजी नाहीं गुण सुदा ॥ ४ ॥ 
'देवाचिये चाडे । देवा द्यावे जे जे घडे ॥२॥ 
तुका ह्मणे होते । बहु गोमटे उचित ॥ ३ ॥ 








१ क. प. वचन.--२ क. वेगळ. 


"७ | ट्‌ री श्रीविळ, 


» हि, 


॥ ७२८ ॥. 
तुटे भवरोग । संचितक्रियमाणभोग ॥ १ ॥ 
॥ धर. ॥ ऐस विठोबाचें नाम । उच्चारितां खडे जन्म ॥ ७ ॥ 
वसा न सके पाप । पळे त्रिविध तो ताप ॥२ ॥ 
तुका हणे माया । होय दासी लागे पायां ॥ ३ ॥ 
॥ ७२९ | 
मुसावळें अंग । रंगीं मेळावेला रंग ॥ ९ ॥ 
॥ घर. ॥ एकीं एक दढ जाळे | मुळा आपुल्या आळे ॥ ७ ॥ 
सागरीं थंबडा । पडिल्या निवडे कोण्या वाटा ॥ २ ॥ 
तका ह्मणे नवे | नव्हे जाणावे हे देवे | ३ ॥ 
1७३०॥ 
अनतांपे दोष । जाय न लगतां निमिष ॥ १ ॥ 
॥ धु. ॥ पारे तो राहे बिसावळा | आदीं अवसानीं भला ॥ ७ ॥ 
हे चि प्रायश्चित्त । अनुतापीं न्हाय चित्त ॥२॥ 
तुका झणे पापा । शिवी नये अनुतापा ॥ ३ ॥ 


॥ ७३१ | 
चहूं आश्रमांचे धर्म । न राखतां जोडे कम ॥ ९ ॥ 
॥ धु. ॥ तैसी नव्हे भोळी सेवा । एक भाव चि कारणदेवा ॥ ७ ॥ 
तप इंद्रियां आघात । शण एका वाताहात ॥ २ ॥ 
मत्र चळे थोडा । तरि धड चि होय वेडा ॥ ३ ॥ 


म्यलयान्काणा टम कका टळे 


१ क. क्षणे एक. पे. क्षणा एका.--२ दे. क. धडे चि 





व्रतें करितां सांग । तरी एक चुकता मंग ॥ ४ ॥ 
धर्म सत्व चि कारण । नाहीं तरी केला सिण ॥ ५ ॥ 
भतदयोसि आघात । उंचेनीच वाताहात ॥ ६ ॥ 
तका झणे दुजे । विधिनिषधाचे ओझं ॥७॥ 

॥ ७३२९ | 
सोडिला संसार |) माया तयावरि फार | १९ ॥ 
॥ धरु. ॥ धांवत चाले मार्ग मार्ग । सुखदुःख साहे अंगे ॥ ७ ॥ 
यानं घ्यावे नाम | तीसीकरणें त्याचें काम ॥२॥ 
तुका हणे भोळी । विठठळरुपेची कोवळी ॥ ३ ॥ 

॥ ७३३ । 
वैसां खेळ जेवू । तेथें नाम तुझें गाऊं ॥ ९॥ 
॥ धु. रामकुष्णनाममाळा । घालू ओवुनियां गळां ॥ ४ ॥ 
विश्वास हा धरू । नाम बळकट करू ॥ २ ॥ | 
तुका ह्मणे आतां । आह्मां जीवन शरणागतां | ३ ॥ 

॥७३१३४॥ 
पाठीं पोटीं देव । कैचा हरिदासां भेव ॥ ९ ॥ 
॥ धु. ॥ करा आनंद कीर्तन । नका आरंकितमन ॥ ७ ॥ 
एथे कोठे काळ । करील देवापाशी बळ ॥ २ ॥ 
तुका हणे धनी । सेपुंरता काय वाणी ॥ ३ ॥ 





रन्््ल््“““शााणा0 0? 0000000000 सनत... ...ुूू..6(/.धवपीकाीकयळव--८>2-०४५॥॥४000000000 यर पणाचाडााकााेकी कळावे 


९ क. उंच निच.-९ क. तंपुरतां. दे.. सपुरतां. 


२८७ श्रीविठ्ठल, 


1७३०५ ॥ 

मनोमय पूजा | हे चि पढीयें केशीराजा ॥ ९॥ 
॥ धु. ॥ घेता कल्पनेचा भोग । न मानेती बाह्य रंग ॥ ७ ॥ 
अंतरीचे जाणे । आदिव्तमान खुणे ॥२॥ 
तुका ह्मणे कर्डे । काठे सरे त्याच्या पढे ॥३॥ 

॥ ७३६ ॥ 
जाणे भक्तीचा जिव्हाळा । तो चि देवाचा पुतळा ॥ ९॥ 
॥ धु. ॥ आणीक नये माझ्या मना । हो का पंडित शाहाणा ॥ ६४ ॥ 
नामरूपी जडले चित्त | त्याचा दास मी अकित ॥ १ ॥ 
तुका हणे नवविध । भाक्ति जागे तो चि शुद्र ॥३॥ 

॥ ७३७ ॥ 

याजसार्टी वनांतरा । जातो सांडुनियां घरा ॥ १ ॥ 
॥ धर. ॥ माझें दिठावेल प्रेम । बदि होईल निष्काम ॥ ४ ॥ 
अंद्वेताची वाणी । नाहीं ऐकत मी कार्नी ॥२॥ 
तुका ह्मणे अहब्रम्म । आड येऊ नेदी भ्रम ॥ ३ ॥ 

॥७३८॥ 
खुंडतां आवरी । मज भवाचे सागरी ॥ १ ॥ 
॥ धु.॥ नको मानं भार । पाहो दोषांचे डोंगर ॥ ४ ॥ 
आहे ते सांभाळीं । तुझी कैसी ब्रीदावळी ॥२॥ 
तुका हणे दोषी । मी तां पातकांची राशी ॥ ३ ॥ 


४४ णी एभा कालत 00 कशा टिक 0४ ७४९४000 (00नकशत टक 0000ततनीणन तलना शी 





९ पं. पंढरीये.- २ पं. देवाचा.-* त. पाहोन. 


तुकारामाचेश अमेभ ३. 


॥ ७३३९७ ॥ 
अक्षई त॑ झाळं । आतां न मोडे रचले ॥ १ ॥ 
॥ घु.॥ पाया पडिला खोले ठायी । तेथ पढे चाली नाहीं ॥४ ॥ 
होते विखुरळे । ताळा जम झडती आळे ॥२॥ 
तुका ह्मणे बोली । पुढे काटित चि जाली ॥ ३ ॥ 
॥ ७४० ॥ 
तुझे थोर थोर । भक्त करिती विचार ॥ १ ॥ 
॥ परु. ॥ जपतपादि साधने । मज चिंतवेना मनें ॥ ७ ॥ 
करुणावचने । म्यां भाकावी तुह्या दीन ॥२॥ 
तुका हणे घेई । माझें थोडें फार ठायीं ॥ ३ ॥ 
॥ ७४१ ।। 
लावुनि काहाळा । सुखे करितो सोहळा ॥ १ ॥ 
॥ परु. ॥ सादवीत गेळो जना । भय नाहीं सत्य जाणां ॥ 
गात नाचत विनोद । टाळघागऱर्‍्यांच्या- छदे ॥२ ॥ 
तुका ह्मणे भेव । नार्ही पढ येतो देब ॥ ३ ॥ 
॥ ७४२९ ॥ 
मुक्त कासया हणावे । बंधन ते नाहीं ठावें ॥ ९ ॥ 
॥ धरु. ॥ सुखे करितो कीर्तन । भय विसरले मन ॥ ७ ॥ 
देखिजेना नास । घाल कोणावरी कास ॥ २ ॥ 
तुका ल्णे साहे । देव आहे तैसा आहे ॥३ ॥ 


अक णा णा 





य िऑॅऑऑऑनतशंऑऑॉह्शनशा॒॒बाा॒जाबबळा अओजजशाााबबाबआव॒माबयाय क्ट क्क गळा पाचा चण टणक ण चण ण???” 25??? चटणी णाचा वरन ययायमागकाकामायाजयामावाममाजाडामााजयानाडमममममा मान यथा हिया 


१ दै. त. सोहोळा. 


२८२९ ब्रीविठ्ल. 


॥ ७४३ ॥।' 
ओनाम्याच्या काळं । खडे मांडंविळे बाळे ॥ ९१ ॥ 
॥ ध्रु.॥ तं चि पुढे पुढे काई । मग लागलिया सोई ॥ ७ ॥ 
रज्जु सर्प होता । तोंवरी चि न कळतां ॥२॥ 
तुका ह्मणे सांचे । भय नाहीं बागुलाचे ॥३ ॥ 

॥ ७४४ ॥ 
आतां पुढं धरीं । माझे आठव वेखरी ॥ ९ ॥ 
॥ धु.॥ नको बडबड्‌ं भांडे । कांहीं वाउगे ते रांडे ॥७॥ 
विठ्ठल विठ्ठल । ऐसे सांडुनियां बोल ॥ २ ॥ 
तुका झणे आण । तुज स्वामीची हे जाण ॥ ३ ॥ 

॥ ७४५ ॥ 
काय नव्हे करितां तुज । आतां राख माझी लाज ॥ १ ॥ 
'॥ ध्रु. ॥ मी तों अपराधाची राशी । शिखा अगुष्ट तोपाशी ॥ ७ ॥ 
ञाहे त्राहे त्राहे । मज रुपादृष्टी पाहें॥२॥ 
तुका झणे देवा । सत्य घ्याबी आतां सेवा ॥ ३॥ 

॥ ७४६ ॥ 
वेदीन मी भूत । आतां अवघी चि समस्ते ॥ १ ॥ 
॥ धु. ॥ तुमची करीन भावना । पदोपर्दी नारायणा ॥ ४ ॥ 
गाळुनियां भेद । प्रमाण तो ऐसा वेद ॥ २ ॥ 
तुका ह्मणे मग । नव्हे दुजयाचा संग ॥ ३ ॥ 





कयणाणाणणणपथणीयीणा 
 नणाणाणा ->--> >> न्या 


४५ वदना धा “यशात ७ 0-0 ह हशी» 


९ पं. वेळे.--२९ त. माडेयेले. पं. मांडवले.-- * त. पॅ. हा ठाब्द नाहं. 





कारामाचे अमंग. र्व 


॥ ७४७. 
पजा पज्यमान । कथे उभे हरिजन ॥ १ ॥ | 
॥ ध. ॥ ज्याची कीर्ती वाखाणिती । तेथयं ओतली ते मती ॥ ७ ॥ 
देहाचा विसर । केला आनंदें संचार ॥ २ ॥ 
गेला अभिमान । लाज बोळविला मान ॥ ३ ॥ 
शोक माह चिंता | याची नेणती ते वाता ॥ ४ ॥ 
तुका झगे सखे । विठोबा च ते सारिखे ॥ ५ ॥ 

॥ ७४८ ॥ 
भाव तेसं फळ । न चले देवापाशी बळ ॥ १ ॥ 
॥ धु. ॥ धांवे जातीपाशीं जाती । खुण येस्येरां चिती ॥ ७॥ 
हिरा हिरकणी । काढी आंर्तानि अहिरणी॥ २ ॥ 
तका हणे केलं । मंन शाद्व हे चांगळ ॥ ३ ॥ 

॥ ७४९ ॥ 
वरि बोला रस | कथी ज्ञान माजी फोस ॥ १ ॥ 
॥ धर. ॥ ऐसे लटिके जे ठक [तयां इह ना पर लोक ॥ ७ ॥ 
परिस एक सांगे | अंगा धुळी हे न लगे॥२॥ 
तुका हणे हाडं । कुतऱ्या लाविले झगडे ॥ ३ ॥ 

॥ ७५'० | 

हे चि तुझी पूजा | आतां करीन केशीराजा ॥ ९ ॥ 
॥ धर, ॥ अवघी तुझा पदं । नमस्कारीन अभेद ॥ ४ ॥ 
वि ९ त. दे. पं. आहेरणी.-२ त. पै. भळे.-९ त. मन शद्ध जीही केळे. पे. मन शुड 
तींहीं केले.--४ दे. त. येहे.-५ क. दे. अवघी तझींच ईं पदे 





२०४ श्रीविठ्ठल, 


न वर्तितदिशा । जाय तेथें चि सरिसा ॥ २ ॥ 
नव्हे एकदेशी । तुका हणे गुणदोर्षी ॥ ३ ॥ 

॥७५१९ ॥ 
आपलें तो कांही । येथे सांगिजेसे नाही ॥ १९ ॥ 
॥ घु. ॥ परि हे वाणी वायचळ । छंद करविते बरळ ॥ ६ ॥ 
पंचभूतांचा हा मेळा । देह सत्यत्वबे निराळा ॥ २ ॥ 
तुका ह्मणे भुली । इच्या उफराट्या चाली ॥ ३ ॥ 

॥.७५२ ॥ 
विठठळ नावाडा फुकाचा । आळविल्या साटी वाचा ॥ ९:॥ 
॥ पु. ॥ कटी कर जैसे तैसे । उभा राहिला न बैसे ॥ ६४ ॥ 
न पाहे सिदोरी । जोती कुळ न विचारी ॥२ ॥ 
तुका ह्मणे भेटी | हाक देतां उठाउठी ॥ ३ ॥ 

॥ ७५३ ॥ 
कृपावंत किती । दीन बहु आवडती ॥ ९॥ 
॥ घर. ॥ त्यांचा भार वाहे माथां । करी योगक्षेमांचता ॥ ७ ॥ 
भुलां नेदी वाट । करीं धर्राून दाबी नीट ॥२॥ 
तुका ह्मणे जीव । अनुसरतां एका भावे ॥ ३ ॥ 

॥1 ७५४ ॥ 

नेणती वेद श्रुति कोणी । आहां भाविकां वांचुनी ॥ ९ ॥ 
॥ धु. ॥ रूप आवडे आह्मांशी । तैसी जोडी त्हषीकेशी ॥ ७ ॥ 


हि गज्लजबजयययव.॒व""ममळमात महि शाआआ..आअळ्ळळळळा ळळ्ळ्ळळळळळळक्ळळ््कका्कककककगककळककळ्ळ््ा््का्ा्ा्काळा्ाावााााडाडाडामडाडाडााय शिका 
बनाम शिबबथवमॅशेशशशशश॒शा॒ाा॒ुालबाबाजाआजजआ्नखसखआज्जजज्ख््खम्ममगयसग्ययजआज्याबजजजआज्वयववयययब्य वा 


५ पै. इची उफराटी चाली.-२ पे. पाती.-* पे. दीन.--४ पै. एक्या. 


तुकारामाचे अमंग. २८६ 


आल्ली भावे बळिवत । तुज घाल त्ददयांत ॥ २ ॥ 
तुका हणे तुज धाक । देतां पावसील हाक ॥ ३ ॥ 

॥ ७५५ ॥ 
मन गंतळे ळुल्यां | जाय घांवोनित्या ठाया ॥ ९॥ 
॥ धर. ॥ मार्ग परतावी तो बळी । शूर एक भूमंडळीं ॥ ७ ॥ 
येऊनियां घाली घाला | नेणीं काय होई' तुला ॥ २॥ 
तुका ह्मणे येणे । बहु नाडिळे शाहाणे ॥ ३ ॥ 

॥ ७५६ ॥ 
घई माझे वांचे । गोड नाम विठोबांचें | १ ॥ 
॥ घु. ॥ तुझी घ्या रे डोळे सुख । पाहा विठोबाचे मुख ॥ ७ ॥ 
तुझी ऐका रे कान । माझ्या विठोबाचे गुण ॥ २ ॥ 
मना तेथें धांव घेई । राहे विठोबाचे पायी ॥३॥ 
तुका ह्मणे जीवा | नको सोडु या केशवा ॥ ४ ॥ 

॥३७०५७ ॥ 
धणी न परे गुण गातां । रूप दृष्टी न्याहाळितां ॥ १ ॥ 
॥ धु. ॥ बरवा बरवा पांडुरंग । कांति सांवळी सुरग ॥ ७ ॥ 
सर्वमंगळाचें सार । मुख सिद्डीचें भांडार ॥ २॥ 
तुका झणे सुखा । अंतपार नाहीं लेखा ॥ ३ ॥ 

॥ ७५८ ॥ 
जारे मी! नव्हतो पतित । तरि तू पावन केंचायेय ॥ १ ॥ 
९ दे. त. परती. पे. परतवी.--२ त. पे. दोईल.-$ ' घेईचेई ' असे लोकांच्या हणण्यांव 
आहे; पण वर्स कोणत्याही प्रतींत आढळत नाही. 


२८६ श्रीविठ्ठळं 


॥ पु. ॥ हणोने माझे नाम आधीं । मग तू पावन रृपानिधी ॥७॥ 
लोहो महिमान परिसा । नाहीं तरीं दगड जैसा ॥ २॥ 
तुका ह्मणे याचकभावें । कल्पतरु मान पावे॥ ३ ॥ 

॥ ७५९ ॥ 
एक भाव चिर्तती । तरीं न लगे कांहीं युक्ती ॥ १ ॥ 
॥ धू. ॥ कळो आळे जीवे । मज माझियाचे भावें ॥ ७ ॥ 
आठव चि परे । सुख अवघे मोहोरे ॥२॥ 
तुका झणे भन । पूजा इच्छी नारायण ॥ ३ ॥ 

॥ ७६० ॥ 
मज संतांचा आधार । त॑ एकले निर्विकार ॥ १ ॥ 
॥ धु. ॥ पाहा विचारूनि देवा | नको आह्ांसवे दावा ॥ ७ ॥ 
तुज बोळ न बोलव । आल्या भांडायाची सवे ॥ २ ॥ 
तुका हणे तरी । ऐक्यभाव उरे उरी ॥ ३ ॥ 

॥ ७६९ ॥ 

तुज मागणे तें देवा । आह्मां तुझी चरणसेवा ॥ ९ ॥ 
॥ घु. ॥ आन नेघो देसी तरी । रिद्धि सिद्धि मक्त चारी ॥४॥ 
संतसंगति सर्वकाळ । थोर भ्रमाचा सुकाळ ॥ २॥ 
तुका हणे नाम ।तेणे परे माझं काम ॥ ३ ॥ 


%क- साट लचा टत 





अटीटाापलकानटपायलल्लळ कट प ममेळप 


९ पं. दगडा ऐसा.-२ पे. नाम.-३ त. मोहरे -४ पे. एका भार्वेन उरे उरी | त. 
ऐक भाव उरे उती. 


तुकाराभाचे अभंग. र्ट्फं 
॥ ७६२ ॥ 
तुझा शरणागत । जन्मोजन्मांचा अकित ॥ १ ॥ 
॥ घु.॥ आणीक नेणें कांह हेवा । तुजबांचूनि केशवा ॥ ७ ॥ 
हं चि माझं गाणं । तुज्ञं नामसकीतंन ॥ २ ॥ 
तुझ्या नामाची भूषणे । तुका हणे ल्याला लेणे ॥ ३ ॥ 
॥ ७६३ ॥ 
उतरलो पार । सत्य झाला हा निघधार ॥ १ ॥ 
॥ धरु. ॥ तुझें नाम धरिळे कठी । केली संसारासी तुटी ॥६४॥ 
आतां नव्हे बाधा । कोणेविशी कांही कदा ॥ ९ ॥ 
तुका ह्मणे कांहीं । आतां उरले ऐसे नाहीं ॥ ३ ॥ 
॥ ७६४ ॥ 
क्रियामतिहींन । एक मी गा तुज्ञे दीन ॥ ९ ॥ 
॥ धरु, ॥ देवा करावा सांभाळ | वारी माझी तळमळ ॥ ७ ॥ 
नको माझे ठायीं । गुगदोष घालू कांही ॥२॥ 
अपराधाच्या कोटी । तुका ह्मणे घाली पोटीं ॥३ ॥ 
॥७६५ ॥ 
नाहीं निमळ जीवन |। काय करील साबण ॥ ९ ॥ 
॥ धरु. ॥ तेसी चित्तशुद्धि नाही । तेथं बोथ करील काई ॥ ४ ॥ 
वृक्ष न्‌ धरी पुष्पफळ । काय करील वसंतकाळ ॥ २ ॥ 
वांजे न होती लेकरं । काय कराबें भ्रतारं ॥ ३ ॥ 


आभ्यापणीणाशीण : ए"प्श्शिणिशी । पणाण स्ट 


९ पै आणीक कांहीं नेगे देवा .-९ पे.- घाला.-३ दे. वृक्षा, प.-घाला-शदे.वुक्ता |. 





बेड श्रीविष्ठळ, 


क्क 


नपुसका पुरुषासी । काय करील बाइल त्यासी ॥ ४ ॥ 
प्राण गेलिया शर्रीर । काय करील वेव्हार ॥ ५ ॥ 
तुका झणे जीवनंविण । पीक नव्हे नव्हे जाण ॥ ६ ॥ 
॥७६६॥ 
नंवां नवसांचीं । जाला तुझासी वाणीची ॥ १ ॥ 
॥ धर. ॥ कोण तुझें नाम घेतं । देवा पिंडदान देते ॥ ७ ॥ 
कोण होतें मार्ग पुढे । दुर्ज बोलाया रोकडे ॥ २ ॥ 
तुका हणे पांडुरंगा । कोणा घेतासि बो संगा ॥ ३ ॥ 
॥ ७ द ७ || 
एका बीजा केला नास । मग भोगले कणीस ॥ १ ॥ 
॥ धरु. ॥ कळे सकळां हा भाव । लाहानथोरांवरी जीव ॥ ७ ॥ 
लाभ नाहीं फुकासाठीं । केल्याविण जीवासाटी ॥२ ॥ 
तुका ह्मणे रणीं । जीव देतां लाभ दुणी ॥ ३ ॥ 
॥ ३६८ ॥ 
ऑयुष्य गेळें वांयांविण । थोर झाली नागबण ॥ १ ॥ 
॥ घर. ॥ आतां धांवे बांवे तरी । काय पाहातोसि हरी ॥ ७ ॥ 
माझे तुझे या चि गती । दिवस गेले तोंडीं माती ॥२९॥ 
मन वाव घेऊं नेदी । बडवूं पाहे भवनदी ॥ ३ ॥ 
पडिला विषयाचा घाला । तेगे नागविळ मला ॥ ४ ॥ 
शरण आलो आतां धांवे । तुका हणे मज पारवे ॥ ५ ॥ 


कट. हटत हटककटताक पटी आळ ननवड ------->-<५०-०-. टन ----:--->  ----“ 4. ७-५. ००००-५०-४० ८४५८१०८ 


९ पं. कोण.-२ दे. भोगेल.-$ क. ऐसें. त. माविष्य, दे. ऐश. 





कारामाचे , कका ५) 


चट 





॥५७६९ती. 
सोसोनि विपत्ती । जोडी दिली तुझे हावी ॥९॥ 
॥ धु. ॥ त्याचा हा चि उपकार । अंती आहाशी वेव्हार ॥ ७ ॥ 
नामरूपा केला ठाव । तुज कोण हणते देव ॥ २ ॥ 
तुका हणे हरी । तुज ठाव दिला घरी ॥ ३ ॥ 
॥ ७७० || 
आपुळें मागतां । काय नाही आह्मां सत्ता ॥ ९ ॥ 
॥ धर. ॥ पारे या लीकिकाकारणे । उर्री 'होवेलें बोलणे ॥ ७ ॥ 
ये चि आतां घडी । करूं बैसां त ची फडी॥२॥ | 
तुका ह्मणे करितां तुला । ठाव नाहीसे विठळा ॥ ३ ॥ 
| ॥ ७७१९ ॥ 
असो आतां किती । तुज यावे काकुलती॥ ९ ॥ 
॥ धु. ॥ माझं प्रारध हे गाढे । तूं बापुडे तयापुढ ॥ ६६ ॥ 
सोडवीन आतां । ब्रीद तुझी पंढरीनाथा ॥ २ ॥ 
तुका हणे बळी । तो गांढ्याचे कान पिळी ॥ ३ ॥ 
कि ॥७७२ |॥ 
काय नव्हे केलें । एका चितितां विठठळं ॥ ९ ॥ 
॥ धृ. ॥ सर्वसाथनांचें सार | भवसिंधु उतरी पार ॥ ७ ॥ 
योगयागतप । केलीं तयानं अमुपे ॥ २॥ 
. तुका हणे जपा | मंत्र तीअक्षरी सोपा ॥ ३ ॥ 








२ दे. क. त. ठेविली.-२ क. फडी.-२ त. जरिअलरी. दे. क. तीं भक्षरी. 


॥ ७५७३ ॥ 
हो कां दुराचारी । वाचे नाम जो उद्वारी ॥ १ ॥ 
॥ प्र. ॥ त्याचा दास मी अकित | कायावाचामनेंसहित ॥ ४७ ।। 
नसो माव चित्तीं । हरिचे गुण गातां गीती ॥२॥ 
वरी अनाचार । वाचे हरिनामउ्बार ॥ ३ ॥ 
हो कां भलते कुळ । शुचि अथवा चांडाळ ॥ ४ ॥ 
ह्मणवी हरिचा दास । तुका ह्मणे धन्य त्यास ॥ ५८ ॥ 
॥७७४ ॥ 
हांकेसारेसी उडी । घालनियां स्तंम फोडी ॥ ९ ॥ 
॥ धु. ॥ ऐसी रुपावंत कोण । माझे विठाईवांचून ॥ ७ ॥ 
करितां आठव । धांबोनियां घाली कव ॥ २ ॥ 
तुका ह्मणे गोती गातां । नामें द्यावी सायुज्यता ॥ ३ ॥ 
॥1७७५७ | 
लोह चंबकाच्या बळें । उभे राहिळे निराळे ॥ ९१ ॥ 
॥ धरु. ॥ तैसा तू चि आलांठायीं । खेळतोसा अंतर्बाही ॥ ७ ॥ 
भक्ष अग्नीचा तो दोरा । त्यासि वांचवी माहरा ॥ २ ॥ 
तुका ह्मणे अधीलपणें । नेली लांकडे चंदन ॥ ३ ॥ 
॥ ७७६ ॥ 
डोई वाढवूनि केश । भते आणिती अंगास ॥ १ ॥ 
॥ भु. ॥ तरी ते नव्हति संतजन । तेथे नाहीं आत्मखुण ॥ ७ ॥ 
मेळवानि नरनारी । शकुन सांगती नानापरी ॥२॥ 


१ प्र. करो. * त. हा इढद नाही. 





: तुका ह्मणे मैंद । नाहीं त्यापासी गोविंद ॥ ३ ॥ 
॥७७७॥ 
गाढवोचे घोडे । आल्ली करू द्टीपुर्ढे ॥ ९ ॥ 
॥ धु. ॥ चघळी वाहाणा । माघारिया बांडा सुना ॥ ४७ ॥ 
सौगेसंपादणी । तरि करू शुद्ध वाणी॥२॥ 
तुका ह्मणे खळ । करू समयी निमळ ॥ ३ ॥ 
॥ ७9७८ ॥ 
बाईल मेली मुक्त जाली । देवें माया सोडविली ॥ १ ॥ 
॥ ध्रु. ॥ विठो तुझें माझं राज्य । नाही दुसऱ्याचे काज ॥ ७ ॥ 
पोर मेळे बरं जाळे । देवें मायाविरहित केळे ॥ २ ॥ 
माता मेळी मज देखतां ! तुका हणे हरली चिंता | ३ ॥ 
॥ ७७५७९ ॥ 
योग तप या चि नांवे । गळित व्हावें अभिमाने ॥ १ ॥ 
॥ धर, ॥ करणे ते हे चि करा । सत्ये बरा व्यापार ॥ ७ ॥ 
तारे खंडे येरझार । निघे भार देहाचा ॥ २ ॥ 
तुका हणे मानामान । हे बंधन नसावे ॥ ३ ॥ 
*॥9७८०॥ 
करी संध्यास्नान । वारी खाठनियां अन ॥ १ ॥ 
॥ धु. ॥ तया नाहीं लाभहानी । आदा वैचाचिये मानीं॥ ७ ॥ 
मजुराचे' धन । विळा दोर चि जतन ॥ २ ।॥ 


खाय; स्स ा 





यण ाच्यवयान्याव्य वि वाशाशिाायाािििबाबाशाशाआआआाआाााााााााअशब बाबाशकारशाशाबाशाशाबाब॒ब॒ब॒॒॒ब॒र॒ब॒ब॒ब॒ब॒श॒जआजबबबजजज्त बं ठ€ट"टहबंड कक वि कळया 


१५ त. गाढवाचं घोडं.--२ दे. त. सोगतंपादनी.--* पं. मना. 


२९२ श्रीविष्ठळ, 


तुका हणे नाहीं । अधीरासी देव कांही ॥ ३ ॥ 

॥ ऊ८१९ ॥ 
वाखर घेउनि आले । त्यासी तरवारेनं हाळे ॥ ९ ॥ 
॥ धर. ॥ नव्हे आपुलें उचित । करुनि टाकावे फजित ॥ ६४ ॥ 
अंगुळिया मोडी । त्यासी काय सिळे घोडी ॥ २ ॥ 
नपुसकासाठीं । तुका ह्मणे न लगे जेठी ॥ ३ ॥ 

॥ ८२ ॥ 
वणोश्रम करिसी चोख । तरि तूं पावसी उत्त लोक ॥ १ ॥ 
॥ धु, ॥ तुजला ते नाहीं ठावें । जेणे अंगे चि ब्रह्म व्हावे ॥ ७ ॥ 
जरि तं जालासी पेडित । करिसी शब्दाचे पांडित्य | २ ॥ 
गासी तान मान बंध | हाव भाव गीत छंद ॥ ३ ॥ 
जाणसील तं स्वतंत्र । आगमोक्त पूजायंत्र ॥ ४ ॥ 
सा्घैनाच्या ओढी । डोळियांच्या मोडामोडी ॥ «५ ॥ 
तुका हणे देहीं । संत जाहाले विदेही ॥ ६ ॥ 

॥ ७८३ ॥ 
प्रेमसूत्र दोरी । नेतो तिकडे जाती हरी ॥ ९ ॥ 
॥ घु. ॥ मनेसहित वाचा काया । अवघे दिले पंढरीराया ॥ ४७ ॥ 
सत्ता सकळ तया हातीं । माझी कींव काकुलती ॥ २ ॥ 
तुका ह्मणे ठेवी तैसं । आह्ली राही त्याचे इच्छे ॥ ३ ॥ 


९ दे. त. तरवारेगे.-२ पं. त. परि ते तुज नाही ठावे | जणं अंगे ब्रह्म व्हावे ॥- 
$ पै. साधनाच्या भोढाभोढी.-४ पै. संत जाले ते बिदेही, 


तुकारामाचे अभंग, २ ३; 


॥ ७८४ ॥ 
पाववील ठाया । पांडुरंग चितिलिया ॥ १ ॥ 
॥ घरु.॥ त्यासी चिंतिलिया मनीं । चित्ता करी गवसणी ॥ ७ ॥ 
पावावया फळ । अंगीं असावे हे बळ ॥ २९ ॥ 
तुका हणे तई । सिद्धि वोळगती पार्यी ॥३॥ 
॥ ७८५ ॥ 
धन्य भावशीळ । ज्याचें त्ददय निर्मळ ॥ १ ॥ 
॥ धु. ॥ पूजी प्रातिमेचे देव । संत ह्मणती तेथे भाव ॥ ४७ ॥ 
विधिनिषेध नेणती । एक निष्ठा धरुनी चि्ची ॥२॥ 
'तुका ह्मणे तैसं देवा । होणें लागे त्यांच्या मावा ॥ ३ ॥ 
॥७८६॥ 
आधीं च आळशी । बरी गुरूचा उपदेशी ॥ १ ॥ 
॥ ध्रु. ॥ मग त्या कैंची आडकाठी । विधिनिषेधाची भेटी ॥ ४ ॥ 
नाचरंवे धर्म । न करवे विधिकम ॥ २ ॥ 
तुका हणे ते गाढव । घेती मेनासबें घांब | ३ ॥ 
॥ ७८७ ॥ 
नाचे टाळी पिटी । प्रम अग धरणीं लोटी ॥ ९ ॥ 
॥ धरु. ॥ माझे सखे ते सज्जन । भोळे भाविक हरिजन ॥ ४ ॥ 
न धरिती लाज | नाहीं जनासवे काज ॥ २ ॥ 
तुका ह्मणे दाटे । कठ नेत्री जळ लोटे ॥ ३ ॥ 


१ त. मानी..--२ पे. मनामागे. 


२%४" श्रीवि्ठल, | 


॥ ७८८ ॥ 
टिळा टोपी माळा देवाचें गवाळें । वागवी वोंगेळें पोटासाटी ॥ ९ ॥ 
॥ धु. ॥ तुळसी खोवी कानीं दर्भ खोवी शेंडी । लटिकी धरी बोडी नासि- 
काची ॥४॥ 
कीर्तनाचे वेळे रडे पडे लोळे । प्रेमंविण डोळे गळताती ॥ २ ॥ 
तुका हणे ऐसे मांवेचे मइंद । त्यांपाशी गोविंद नाहीं नाहीं ॥ ३ ॥ 
॥ ७८९ । 
धन्य देहं गांव पुण्य भूमि ठाव । तेथे नांदे देव पांडुरंग ॥ ९ ॥ 
॥ ध्रु.॥ धन्य क्षेत्रवासी लोक ते दैवाचे । उच्चारिती वाचे नामघोष ॥ ७ ॥ 
कर कटी उभा विश्वाचा जनिता । वामांगी ते माता रखुमांदेवी ॥ २ ॥ 
गरुड पारीं उभा जोडुनियां कर । अश्वत्थ समोर उत्तरामुख | ३ ॥ 
दक्षिणे शंकर लिंग हरेश्वर । शोभे गंगातीर इंद्राणी ॥ ४ ॥ 
लट्वेमीनारायण बछोळाचें बन । तेथ अधिष्ठान सिद्देशर ॥ ५८ ॥ 
विघ़्राज हारी बहिरव बाहेरी । हनमंत शेजारी सहित दोघे ॥ ६ ॥ 
तेथें दास तुका करितो कीर्तन । त्ददर्यी चरण विठोबाचे ॥ ७ ॥ 
शाक्कावर--अभंग १३. 
॥ ७९७० || 
टंवकार्रूने दृष्टि लावुनिया रंग । दावी झगमग डोळ्यांपुढे ॥ १ ॥ 
॥ धु. ॥ हणती शिष्यासी लागली समाधी । लटकी चि उपाधी झकविती 
काग ९४५१५ 
९ दे. त. वोगळ.-२ पै. गळे दाटताती.-९ त. लोक हे देवाचे. दे. क. लोक 
दइवाचे.--४ त. हे.-९५ पॅ. बलाळाचे. 


तुकारामःचे अमग. २९१५४ 


' दीपाचिया ज्योती कोंडियेलं तेज । उपदेश सांजरात्रीमाजी ॥ २ ॥ 
रांगोळिया चौक शंगारूनी वोजा । आवरण पूजा यंत्र करी ॥ ३ ॥ 
पडदा लावोनियां दीप चहु कोनीं । बैसोनि आसनीं मुद्रा दावी || ४ ॥ 
नैवेद्यासी झणे करावे पकान्न । पात्रासी दिव्यान्न परवडी ॥ ५ ॥ 
जाला उपदेहा कवळ घ्या रे मुखीं । आपोशन शोेखीं बडावेळे ॥ ६ ॥ 
पाषांड करोनी मांडिली जीविका । बुडवी माविकां लोकांप्रती ॥ ७॥ 
कायावाचामने सोडवी संकल्प । गुरू गुरू जप प्रतिपादी ॥ ८॥ 
शुद्ध परमार्थ बुडविला तेणें । गुरूत्वभूषणे भोग भोगी ॥ ९ ॥ 
विधीचा ही लोप वडाविला वेद । शास्त्रांचा ही बोध हराविला॥ ९० ॥ 
योगाची धारणा नाहीं प्राणायाम । सांडी यम नेम नित्यादिक ॥ ९९ ॥ 
वैराग्याचा लोप हरिभजनी विक्षेप । वाढविले पाप मतिलंडं ॥ १२ ॥ 
तुका ह्मणे गेळें गुरूत्व गुखाडी । पूर्वजांसी धाडी नकेवासा ॥ ९३ ॥ 

॥ ७९७९ ॥ 
शाक्त गघधडा जये देशी । तेथे राशी पापाच्या ॥ १ ॥ 
॥ धु. ॥ सुळुताचा उदो केला | गोंधळ घाला इंद्रेये ॥ ९ ॥ 
क्रोधरूपं बसे काम । तीर्चे नाम जपतसे॥ २ ॥ 
मद्यभक्षण मांगिणजाती । विटाळ चिचीं सांटविला ॥ ३ ॥ 
स्तवुनियां पूजी रांड । न लजे भांड दाढीसी । ४ ॥ 
तुका झुणे भगवती । नेईल अंतीं आपणापं ॥५ ॥ 


१ दे. श्खी.--२ पं. लगे. 


२७६: 'श्रीविठठल, 


॥ ७९२ ॥ 
राजा प्रजा द्वाड देश । शाक्त वास करिती तो॥ १९॥ 
॥ धु. ॥ अधर्माचे उबड पीक । धर्म रंक त्यागांबी ॥ ७ | 
न पिके भार्म कांपे भारे । मेघ वारे पीतील ॥ २ ॥ 
तुका हणे अवधी दुःखे । येती सुखे वस्तीसी ॥ ३ ॥ 

॥ ७९३ ॥ 
ऐस कलियुगाच्या मुळें । जाळे वमीचे वाटोळे ॥९॥ 
॥ धु. ॥ सांडुनियां रामराम । ब्राह्मण ह्मणती दोमदोम ॥ ६ ॥ 
रीवा नये तीं निळी । वस्त्रे पांघरती काळीं ॥ २ || 
तुका हणे वत्ति | सांडुनि गदा मागत जाती ॥३॥ 

॥ ७९७४ ॥ 
अवघ्या पापे घडला एक । उपासक शक्तींचा ॥ ९॥ 
॥ ध्रु. ॥ त्याचा विटाळ नको अंगा | पांडुरंगा माझेया । ४ ॥ 
काम क्रोध मद्य अंगीं । रंगला रंगीं अवगुणी ॥२॥ 
करितां पाप न धरी शंका । हणे तुका कोणी ही ॥३॥ 

॥ ७९५ ॥ 
वारितां बळें धरितां हातीं । जुलमे जाती नरकामधीं ॥ ९॥ 
॥ धु. ॥ रंडीदासाप्राते कांहीं | उपदेश तो ही चालेना ॥ ७ ॥ 
जन्म केला वाताहात । थोर घात येठायी ॥२॥ 
तुका ह्मणे पंढरीनाथा । तुझी कथा दूषोती ॥ ३ ॥ 


न:-नाभाा क्ट *-५-४-५४----- -------- 


१ प. उबेड.--२ पं. ऐका.-२ पं. ते ठायी. 


न डी बर्षणापाणण ण | णणाप्णपी. 00णणाणा?णाटील २५ का 


तुकारामाचे अभग. २५७. 


| ॥ ७९६ ॥ 

शाक्तांची शूकरी माय | विष्ठा खाय बिदीची ॥ ९ ॥ 
॥ धु. ॥ तिची त्या पडली सवे । मार्ग धावे हणोनि ॥ ७ ॥ 
शाक्तांची गाढवी माय । भुकत जाय वेसदारा॥ २ ॥ 
तुका ह्मणे शिंदळीचे । बोलतां वाचे निद्यते ॥ ३ ॥ 

॥ ७९७ ॥ 
हरिहर सांडुनि देव । बारेती भाव क्षछकी ॥ ९ ॥ 
॥ ध्रु. ॥ ऐका त्यांची विटंबणा । देवेपणा भक्तांची ॥ ७ ॥ 
अंगी कवडे घाली गळां । परडी कळाहींन हाती ॥ २ ॥ 
गळां गांठा हिंडे दारीं । मनुष्य परी कुतरीं ती ॥ ३ ॥ 
माथां सेंदुर दांत खाती । जेंगट हाती सटवीर्चे ॥ ४ ॥ 
पजिती विकट दोंद । पशु सोंड गजाची ॥ ५ ॥ 
ऐशा छंदें चुकली वाटा | भांब खोटा भजन ॥ ६ ॥ 
तुका ह्मणे विष्णुशिवा । वांचुनि देवा भजती ते ॥७॥ 

॥ ७९८ ॥ 
कांद्यासाठी जाले ज्ञान । तेणे जन नाडिलळे ॥ १ ।! 
॥ ध्रु. ॥ काम क्रोध बचबची । भुके पची व्यालीची ॥ ७ ॥ 
पुजेलागीं द्रव्य मागे । काय सांगे शिष्याते ॥ २ ॥ 
तुका हणे कैंचें ब्रह्म । अवघा भ्रम विषयांचा ॥ ३ ॥ 


विह्गगकसखय 





«२ लधसॅॅॅशणा 





९ पॅ. लागली.-२ न. देवपणा त्या भक्तांचो.-३. प. पूजिती विकट दोंद वोंड.-४ त. 
भाव खोटा ते भजन.-« त. ते. देहूच्या प्रतोत “तीं ” असा पाठ होता तो चांगला! 
होता, पण तो बदळून “ ते ” असा केला आहे. 


र्र 'श्रीविठळ, 


॥ ७९९ ॥| | 

सांडुनियां पंढरीराव । कवणा हणा देव ॥ ९ | 
॥ धु. ॥ बहु लाज वाटे चित्ता । आणिकांते देव हणतां ॥ ४९ ॥ 
सांडुनियां हिरा |] कोणें वेचाव्या त्या गारा ॥२ ॥ 
तुका ह्मणे हारेहर । ऐसी सांडुनियां धुर ॥ ३ ॥ 

॥८०० | 
बहुत गेलीं वांयां | न भजतां पंढरीराया | ९ ॥ 
॥ धु, ॥ करिती कामिकांची सेवा । लागोन मागोन खात्या देवा 

॥ ७ ॥ 

अवघियांचा धनी । त्यासी गेलीं विसरोनि ॥ २ | 
तुका हणे अंतीं | पडती यमाचिया हाती ॥ ३॥ 

॥८०९॥ 
असो आतां ऐसा धंदा । तुज गोविदा आठवू ॥ १ ॥ 
॥ पर. ॥ रक्षिता तू होसी जरी । तारे काय येरीं करावें ॥ ७ ॥ 
काया वाचा मन पार्यी । राहे ठायीं करूते॥२॥ 
तुका हणे गाइन गीतीं । रूप चित्ती धर्खूनयां ॥ ३ ॥ 

॥ ८०२ ॥ 
नाही आह्ली विष्ण्दास । करीत आस कोणांची ॥ ९ ॥ 
॥ धु. ॥ कां हे नष्ट करिती निदा । नेणो सदा आमुची ॥ ७ ॥ 
असो भलते ठायी मने | समाधानें आपुल्या ॥ २ ॥ | 


काण अ टण ची "का “पा ---> णा च. न -.. ---* कि हखबआ््य हिं य डिड डब बडखखखओ््रगगयअ्अा धं खु डब्बा हि डू हवि डड 


९ पं. ऐसे. 


तुकारामाचे" अंभंग २९ 


तुका हणे करूं देवा । तुझी सेवा धंदा तो॥ ३ ॥ 
॥१९३१॥ 
॥ ८०३ ॥ 
पाखांड्यांनीं पाठी पुरविला दुमाला । तेथें मी विठठळा काय बोली ॥१॥ 
॥ धर. ॥ कांद्याचा खाणार चोजवी कस्तुरी । ओपुळें भिकारी अर्थ नेणे 
॥ ४ 
न कळे ते मज पुसती छळूनी । लागतां चरणीं न सोडिती ॥ २ ॥ 
तुझ्या पांयांविण दुर्जे नेणे कांही । तू चि सवीठायी एक मज ॥ ३ ॥ 
तुका हणे खीळ पडो त्यांच्या तोंडा, । किती बोलो भांडां वादकांशी 
॥४॥ 
॥ ८०४॥ 
कलियुगी कावेत्व करिती पाषांड । कुराळ हे भांड बहु जाळे ॥ १९ ॥ 


कळ ह 


॥ धर. ॥ द्रव्य दारा चित्तीं प्रजांची आवडी । मुखे वडबडी कोरडा चि 
॥४७॥ 

दंभ करी सोंग मानावया जग । मुखें बोले त्याग मनीं नाहीं ॥ २ ॥ 

'वेदाजञे कराने न करिती स्वहित । नव्हती अलिप्त देहाहुनी ॥३ ॥ 

तुका हणे दंड सांहील यमाचे । न करी जो वाचे बोले तैसं ॥ 9 ॥ 

॥८०५ ॥ 

विषयाचं सुख एथं वाटे गोड । पुढें अवघड यमदंड ॥ ९ ॥ 

॥ धरु.॥ मारिती तोडिती झोडिती निघुर | यमाचे किंकर बहुसाल ॥ ७॥ 

अंसिसत्री तरुवरखैरांचे इंगळ । निघतील ज्वाळ तेल्पाकी ॥२॥ , 


हया. ह ििंंस्नुग्ब्णिड डेख] े्कऑआसमंािवकवथनळळळयत 


साहिळे.-६ पं. असिपत्र तरुवर.--७ दे. पं. त. विंमळ 


३ 9.9. 





तप्तभूमीर्वारे लोळेविती पाहीं । अझ्निस्तंम बाही कवळविती ॥ ३ ॥ 
झणऊाने तुका येतो काकुलती । पुरे आतां याती गर्भवास ॥ ४ ॥ 
॥८०६॥ 
अल्प माझी मती । हणोनि येती काकुलती ॥ ९ ॥ 
॥ धु, ॥ आतां दाखवा दाखवा । मज पाउले केशवा ॥ ४ ॥ 
धीर माझ्या मना । नाहीं नाहीं नारायणा ॥ २९ ॥ 
तुका हणे दया । मज करा अभागिया ॥ ३ ॥ 
॥८०७ ॥ 
वाटुली पाहातां सिणले डोळुले । दाविसी पाउले कें वो डोळां॥९॥ 
त्‌ माय माउळी कृपेची साउली । विठ्ठले पाहिली वास तुझी ॥ २ ॥ 
तुका ह्मण माझ्या आसावल्या बाह्या । तुज क्षेम रय्याया पांडुरंगा | ३ ॥ 
॥ ८०८ | 
'देह हा सादर पाहावा निश्चित । स्व सुख एथे नाम आहे ॥ ९१ ॥ 
॥ घु. ॥ ब्रह्म जे देखणं हेत जेव्हां गेलं । शरीर तं जालें ब्रल्रूप ॥ ७ ॥ 
यजन याजन तप व्रैतं करिती । विकल्पें नागवती शुद्ध पुर्ण्या | २ ॥ 
तुका हणे स्व सख एथे आहे । न्नांति दूर पाहे टाकनियां ॥ ३ ॥ 
॥८<०९ ॥ | 
तुझे वशू गुण रेसी नाहीं मती । राहिल्या त्या श्रुती मौन्यपणें ॥ ९ ॥ 
मौन्यपणें बाचा थोंटावल्या चारी । ऐसें तझ्ञं हरी र्व आहे ॥७॥ 
रूप तझे ऐस डोळां न देखवे । जेथें हं झकबे ब्रत्मादिक ॥ २ ॥ 


१ पे. चालविती पायी.-२ दे. त. कइं.-३ दे. असांवल्या.--४ क. दैया. पं. द्योया.- 
-& पं. पाहावया.- ६ क. त. त्रत.--७ पं. पण्ये 





तु 'अभग, 4 न व 


ब्रझ्मोदिक्रां देवो कमांची कचाटी । ह्णोनि आटाटी फारत्यांसी ॥३॥ 
तुका ह्मणे तुझें गुण नाम रूप । आहेसी अमुप वागू काई ॥ ४ ॥ 
॥ ८९० | 

मनवाचातीत तज्ञ हे स्वख्ध । हणोनियां माप भाक्ते केळे ॥ १ ॥ 
॥ धर. ॥ भक्तीचिया मापें मोजितो अनता । इतरानें तत्वता न मोजवे 
॥४॥ 
योग याग तपे देहाचिया योगे । ज्ञानाचिया लागे न सांपडसी ॥ २९ ॥ 
तुका हणे आही भोळ्या भावे सेवा । घ्यावी जी केशवा करितो ऐसी 
न ॥ ३ ॥ 
॥८९९ ॥ 
देवा ऐसा शिष्य देई । ब्रह्मज्ञानी निपुण पाहीं ॥ ९ ॥ 
॥ धर. ॥ जो कां भावाचा आगळा । भक्तिप्रेमाचा प॒तळा ॥ ७ ॥ 
रऐेशा याक्ते ज्याला बागे । तेथे वैराग्याचे ठाणें ॥ २ ॥ 
ऐसा जाला हो शरीरी । तुका लिंबलोण करी ॥ ३ ॥ 
॥ ८१२ ॥। 
जववरी नाहीं देखिली पंढरी । तोंवर वणिसी थोरी वैकुंठींची ॥ १॥ 
॥ धर. ॥ मोक्षसिद्धि तेथे हिंडे दारोदारीं। होऊाने कामारी दीनरूप ॥ ४७१॥ 
बंदावन संडे चौक रंग माळा । अभिनव सोहोळा घरोघरीं ॥ २ ॥ 
नामघोष कथापराणकीरतनीं । ओविया कांडगीं पांडुरग ॥ ३ ॥ 
सवे सुख तेर्थे असे सबेकाळ । ब्र्म ते केवळ नांदतसे ॥ ४ ॥ 
ति ९ दे. क. त. त्र्मादिक.-२ दे. क. पे. देवा.-२ प. कास---४ दे. क. सांपडेती.- 


& दे. शरीरी.-६ दे. त. जंव नाही.-७ पे तैबवरि.-८ त. वार्णतील.-९ दे. त. पै. 
अभिनव. नज 


जै..०-२ श्रीविठ्ठळ, 


तुका हणे जं न साधे सायासें । ते हं प्रत्यक्ष दिसे विटेवारे ॥ ५ ॥ 
॥ ८१३ ॥ 
दुःख वांटे ऐसी ऐका नये गोष्टी । जेणें घडे तुटी तुझ्या पायीं ॥ ९ ॥ 
॥ धरु. ॥ येतो कळवळा देखोनियां घात । कारितो फजित नाइकती ॥४॥ 
काय करू देवा ऐसी नाही शक्ति । दर्डनि पुढती वाटे लावू ॥ २ ॥ 
तुका हणे मज दावू नको ऐसे । दृष्टीपुढे पिसे पांडुरंगा ॥ ३ ॥ 
॥८१४॥ 
शूकरासी विष्ठा माने सावकास । मिष्टानाची त्यास काय गोडी ॥१ ॥ 
॥ धर. ॥ तेवी अभक्तांसी आवडे पाखांड। न लगे त्यां गोड परमार्थ ॥७॥ 
श्वानासी भोजन दिले पंचामत । तरी त्यांचे चित्त हाडावरि॥ २॥ 
तुका हणे सर्पा पाजिलिया क्षीर । वमितां विखार विष जालें ॥३ ॥ 
॥ ८९५ ॥ 
रासभ धुतला महा तीथीमाजी । नव्हे जैसा तेजी शामकर्ण॥ ९ ॥ 
॥ ध्रु.॥ तेवी खळा काय केळा उपदेश । नव्हे चि मानस शुद्ध त्यांचं ॥४॥ 
सपोसी पाजिळे शर्करापीयूष । अंतरीचे विष जाऊं नेणे ॥२॥ 
तुका ह्मणे श्वाना क्षिरोचे भोजन । संवे चि वमन जेवी तया ३ ॥ 
॥ ८१९६ ॥ 
जेवी नवज्वरे तापळें शरीर । लागे तया क्षीर विधातुल्य ॥ १ ॥ 
॥ शु. ॥ तेवीं परमार्थ जीही दुराविला । तयालागी झाळा सन्निपात ॥७॥ 
काँमेनी जयाच्या जाहाली नेत्रासी । देखी तो चंद्रासी पीतवर्ण ॥ २॥ 


९ पै. ऐकोनियां, दे. एकोनिये, क. ऐकोनिये.-२ त. विषतुल्प.--२ दे. “ कामिण. ” 
असं नवीन केलें आहे. 


तुकारासाचे: अभंग. ३-० 


तुका ह्मणे मद्यपानाची आवडी । न रूचे त्या गोडी नवनीतार्ची ॥ ३.॥ 
॥ ८१९७ ॥ 
आतां असों मना अभक्तांची कथा । न होई दुश्विता हरिनामी ॥ १॥ 
॥ धु.॥ नये त्याची कदा गोष्टी करू मात । नजिव्हे प्रायाश्वित्त त्याच्या नांबँ 
॥७%७॥ 
प्रभात न घ्यावे नांव माकडाचे । तेस अभक्तारचे सवकाळ ॥ २ ॥ 
तुका ह्मणे आतां आठवू मंगळ। जेणें सर्व काळ सुखरूप ॥ ३ ॥ 
॥ ८९८ ॥ 
नाम आठवितां सद्रादित कठीं । प्रेम वाढे पोटी ऐस करीं ॥ ९ ॥ 
॥ घु. ॥ रोमांच जीवन आनंदाश्रु नेत्री । अष्टांग ही गात्रीं प्रेम तुझे ॥७ 
सवे ही शरीर वेचो या कीर्तनी । गाऊ निशिदिनी नाम तुझें ॥२॥ 
तुका हणे दुर्जे न करीं कल्पांती । सर्वदा विश्रांति संतां पाई ॥३॥ 
॥ ८९९ | 
जननी हे जाणे बाळकाचे वर्म । सुख दुःख धर्म जे जें कांहीं ॥ ९ ॥ 
॥ धु. ॥ अंधापुढे जेणें दिधला, आधार | त्याचा हा विचार तो चि जाणे 
| ॥४५॥ 
शरणागता जेणे घातले पाठीशी । तो जाणे तेविशीं राखो तया ॥२॥ 
कासे लोग तया न लेंगती सायास । पोहोणारा त्यास पार पावी॥ ३. ॥ 
तुका हणे जीव विठ्ठलाचे हाती । दिला त्याची गति तो चि जाणे॥४॥ 
॥८२० ॥ 
नका वांटूं मन विविनिषेधांसी । स्मरावा मानसीं पांडुरंग ॥ ९॥ 








९ त. आनंदामश्रू.--२ पे. लागती. 


क. श्रीविठ्ठल, 


॥ धु. ॥ खादलिया अन्ना मासी बोलो नये | अवध चि जाये एका घांस 
॥ ७ ॥ 
जोडी होते परी ते बहु काठिण । करितां जतन सांभाळावे ॥२॥ 
तुका ह्मणे येथें न मना ढिषाद । निर्वेविण व्याध तुटी नये ॥ ३ ॥ 
८२९१ ॥ 
नको होऊं देऊं मावी अभावना | या चि नांवे जाणा बहु दोष ॥९॥ 
॥ धु. ॥ मेघवष्टि येथ होते अनिवार । जिव्हांन्या उखर लाभ नाड 
॥ ६४ ॥ 
उत्तमा विभार्ग कनिष्ठाची इच्छा । कल्पतरु तैसा फळे त्यासी ॥२॥ 
तुका ह्मणे जिणे बहु थोडे आहे । आपुल्या पाहे पुढे बरं ॥३ ॥ 
॥ ८२२ | 
त्याग तंव मज न वजतां केला । कांहीं च विठ्ठला मनांतूनि ॥ ९१ ॥ 
॥ घर. ॥ भागलिया. आला उबग सहज । न धारेतां काज जालें मनी 
॥ ४ ॥ 
देह जड जालें क्रणाच्या आभार । केलं संवसार कासावीस ॥ २ ॥ 
तुका झणे गेला आळसकिळस । अकतंव्य दोष निवारले ॥ ३ ॥ 
ड ॥ ८२३ ॥ 
मढे झांकुनियां करिती पेरणी । कृणबियाचे वाणी लवलाहं ॥ ९ ॥ 
॥ पु. ॥ तयापरी करी स्वाहित आपुलें । जयासी फावले नरदेह ॥ ४ ॥ 
ओटीच्या परिस मुठीचें ते वाढे | यापारि कैवाडे स्वहिताचं ॥ २ ॥ 


९ दे. बोळो.-२ त. माना.-३ दे. जिव्हाळ्यां. 


तुकारामाचे अमग. ३्व्व 


नाहीं काळसत्ता आपुलिये हाती । जाणते हे गुंती उगविती ॥ ३ ॥ 
तुका ह्मणे पाह आपुली सूचना । करितो शाहागा मृत्युलोकी ॥ ४ ॥ 
प ॥८२४॥ 
राजा चाले तेथें वैभव सांगात । ह काय लागतें सांगावें त्या ॥ ९१ ॥ 
॥ घु, ॥ कोणी कोणा एथ न मनी जी फका । रुपेविण एका देवाचिया 
॥ ७ ॥। 
शंंगारिलं नाहीं तगांयेत वरि । उमटे लोकारि जेसं तैेसं ॥२॥ 
तुका ह्मणे घरीं वसे नारायण । ळपेची ते खुण साम्या येते ॥ ३ ॥ 
॥ ८२५ ॥ 
वत्स पळे धेनु थांबे पाठीलागीं । प्रीतीचा तो अंगीं आविर्भाव ॥ १ ॥ 
॥ धु. ॥ शिकविले काय येईल कारणा । सूत्र ओढी मना आणिकांच्या 
1 २८ ॥ 
सांडिळे ते नाही घेत मेळवितां । हझणऊाने लाता मार्गे सारी ॥ २ ॥ 
तुका हणे आग्रह करावा न लगे | सांगतसे अंगें अनुभव ॥ ३ ॥ 
॥ ८२६ | 
देवाच्या संबंधे विश्व चि सोयर । सूत्र ओढे दोरे एका एक ॥ ९ ॥ 
॥ भु. | आहाच हं नव्हे विटायासारिखं । जीव जीवनी देखं सामाक्ले ॥७ 
आणिकांचे सुख दुःख उमटे अंतरीं । एयील इतरीं तेणें न्यायं ॥२॥ 
तुका झणे ठसावलें शुद्ध जाती | शाभा चि पुढती विरोषता ॥ ३ ॥ | 


च्यजयाडडा याचया जा खख 





६ त. ती.-२ दे. तैते.२- क. दिसो.४- दे. पॅ. क. त. भायुर्भाव. 


च्च 


३०६ त्रींविकलः 


॥ ८९३. 
अवघा बैंचलां इंद्रियांचे ओढी । जालें तं त॑ घडी निरोफ्लि॥ १ ॥ 
॥ ध्र.॥ असावा जी ठावा सेवेसी विचार | आपुला म्यांभार उतरिला ॥४॥ 
कायावाचामनं तो चि निजध्यास । एथ जाली ओस भक्तिभावे ॥२॥ 
तुका झणे करूं येईल धावशे । तारे नारायण सांभाळावे ॥ ३ ॥ 
॥ ८२८ ॥ 
राहो आतां ह चि ध्यान । डोळां मन लप्टो ॥ १९ ॥ 
॥ धरु. ॥ कोंडकोंडुनि धरीन जीवे । देहभावे आओंवाळीन ॥ ७ ॥ 
होईल येणं कळसा आळे । स्किरावळे अतरी ॥ २ ॥ 
तुका ह्मणे गोजिरिया । विठाबा पायां पडी द्या॥ ३ ॥ 
॥ ८२९ | 
आदि मध्य अंत दाखविला दीव । हा तों आपणापे यत्न बरा ॥ १ ॥ 
॥ धु.॥ दांसत्बे दाविळे धन्याचे भांडार । तोंतो नव्हे सार एयुनेयां ॥ ७॥ 
उपायानं सोस नासला सकळ । सत्त सत्ताबळ अंगा आलें ॥ २ ॥ 
तुका हणे दृष्टिसकळांचे शिरीं । वचन चि करी वेसोनिया ॥ ३ ॥ 
॥ ८३० ॥ 
सोंटविळे,वाण । पैस घातला दुकान ॥ १ ॥ 
॥ भर, ॥ जें ज्या पाहिजे जे काळी । आहे सिद्ध चि जवळी ॥ ६ ॥ 


क आल्य 


निवडिळे साचे । उत्तममध्पमकनिष्ठारचे | २ ॥ 


तुका बैसला दुकानी । दांवी मोळा ऐसी वाणी ॥ ३ ॥ 


१ दे. क. त. दाशत्बे प, दास्यत्व. --२ त. सव्ये.-३ पै. साटविला वान.-४ पं. मोळा 
ऐसी दावि वानि. 





लागलिया मख स्तनां । घाली पान्हा माउली ॥ १ ॥ 
॥ घर. ॥ उभयतां आवडी लाडे । कोडं कोड परतसे ॥ ७ ॥ 
मेळवितां अंगे अग | प्रेमे रंग वाढतो ॥ २ ॥ 
तुका हणे जड भारी । अवघे शिरीं जनं॑नीचे ॥ ३ ॥ 
॥ ८३२ ॥. 
अवगुण तों कोणीं नाहीं प्रातिष्ठिळे । मार्गे होत आले शिष्टाचार ॥ १ ॥ 
॥ घु. ॥ दुबेळाच्या नांवे पिटावा डांगोरा । हा तो नव्हे बरा सत्यवाद 
॥ ४ ॥६ 
मद्य आणि मधु एकरासी नांवें । तारे कां तें खावे आधार त्या॥ ९॥ 
तुका हणे माझा उच्छिष्ट प्रसाद । निवडी भेदाभेद वष्टिन्याये ॥३॥ 
॥८३३॥ 
भूती भगवंत । हा तों जाणतो संकेत ॥ १ ॥ 
॥ पर. ॥ भारा मोकालता बाण | ज्याचा त्यासी कळे गग ॥ ७ ॥ 
करावा उपदेश । निवर्डान तारे दोष ॥ २ ॥ 
तुका हणे वोटे । चुकतां आडराने कांटे ॥३॥ 
॥८३४॥ 
आह्ला ह्‌ कोंतुक जगा द्यावी नीत । करावे फजित चकती ते ॥. १ ॥ 
॥ घु. ॥ कासयाचा बाध एकाच्या निरोपे । काय व्हावें कोपे जंगाचियां 
_ पीव्ळता 
९ त. ' कोशी नाहीं १ यांच्याबद्दल ' नाही कोणी.!' पै. कांही नाही -१२ क. त. तो..« 
३ त. पं. कां ते' याबदल 'तं कां५-2 हे..त. क! कंदुक.-- * पं. हाः शब्दे नाही 








रै, 9 ट्‌ श्रीविठेळ, श 


अविद्येचा येथ कोठ परिश्रम । रामरुष्णनाम ऐसे बाण ॥ २॥ 
तुका ह्मणे येथे खऱ्याचा विकरा । न सरती येरा खोट्या परी ॥ ३ ॥ 


॥ ८३५ ॥ 
दर्पणासी नखटे लाजे । शुद्द खिजे देखोनि ॥ १॥ 
॥ धर. 1 ऐसें अवगुणांच्या बाथ । दिसे सुद विपरीत ॥ ७ ॥ 
अंधळ्यास काय हिरा । गारां चि तो सारिखा ॥ २ ॥ 
तुका हणे भंके सुने । ठाया नेणे ठावतो ॥ ३ ॥ 
॥८३६॥ 
नावडे तारे कां येतील हे भांड । घेउनियां तोड काळे येथे ॥ १ ॥ 
॥ धु. ॥ नासोनियां जाय रस यासंगती । खळाचे पंगती नारायणा 
॥ ४७ ॥ 
तोंडावाटा नर्क काढी भमंगळ । मिष्टान्ना विटाळ करी सुने ॥ २ ॥ 
तका हणे नाही संतांची मर्यादा । निदे तो चि निदा मायझवा ॥ ३ ॥ 
॥ ८३७ ॥ 
लेकरा आईतं पित्याची जतन । दाबी निजधन सर्वे जोडी ॥ १ ॥ 
॥ घु. ॥ त्यापारे आमचा जालासे सांभाळ | देखिला चि काळ नाहीं 
आड ॥ ७ ॥ 
भुकेचे संनिध वसे स्तनपान । उपायाची मिन्न चिंता नाहीं ॥२॥ 
आळवाने तुका उभा पेलथडी । घातली या उडी पांडरगे ॥ ३ ॥ 


९ पं. नकटे,--२ दे. “ सण ” असं मागन, केळे आहे. 





तड "के. 


॥ ८१३८ ॥ 
शुद्ध चर्या ह॑ चि संताचे पूजन । लागत चि धन नाहीं वित्त ॥ १ ॥ 
॥ धु.॥ सगगुणाचे सोई सगुण विश्रांती | आपण चि येती चोजवीत ॥७॥ 
कीतनीं चि बोळे कपेचा बोरस । दुरीपणे वास संनिधता ॥ २ ॥ 
तका हाणे वर्म सांगतो सेवंगं । मन लावा लार्ग स्वहिताच्या ॥ ३ ॥ 


श तके 


॥ ८३७ ॥ 
जीवींचें जाणावे या नांवें आवडी | हंकड ते ओढी अमंगळ ॥ १ ॥ 
॥ घु. ॥ चित्ताच्या संकोचे कांहीं च न घडे । अतिशये वेडे चार ते!्सि 
॥४५॥ 
काळाविग कांहीं नाहीं रुवो येत । करूनि संकेत ठेवियेला ॥ ९ | 
तुका ह्मणे कळे वचनें चांचगी । काय बोळवूनि बेळोवेळां ॥ ३ 
॥ ८४१॥ 
कामातुर चवी सांडी । बरळ तोडी बरळे ॥ १ ॥ 
॥ पु. ॥ रंगले तें अंगीं दावी । विष देववी आसडे ॥ ७ ॥ 
धनसोसे लागे वेड । ते बडबढ राभेना ॥ २९ ॥ 
तुका ह्मणे वेसनं दोन्ही । नकखाणी भोगावया ॥ ३ ॥ 
॥ ८४१ ॥| 
रुष्णांजनं जाळे सोज्ज्वळ लोचन । तेणें दिले वान निवडुनी ॥ १॥ 
॥ घु. ॥ निरोपाच्या मावे करी लडबड | त्याचे त्यानें गोड नारायण 
का 


कलन "णणणणण पणा यशाच फटका पी. 


९ पं. कीतनेची.-२ त. सवंग.--* दे. तो.-४ पं. कृष्णांजन,-% पे. त. वाण.--६ पे. 
कळबडनड. दे. करी.-७ प. त. वणे. * पं ' चि ' इ इाब्द नाडी. 








१.४० 





भाग्यवंतांधरी करितां विश्वार्स | काबू त्यासरिसं होईजेतं ॥२॥ 
मुंका ह्मणे फोट मरे बेसेवोजा । निज ठाव निजा निजस्छानी ॥ ३ ॥ 
| <४२ 
मैंद आला, पंढरीस । हातीं घेउनि प्रेमपाशा ॥ १ ॥ 
॥ धू, ॥ पुढं नाडियळें नग । नेतो लागा नेदी माग ॥ ४६ ॥ 
उभारोनि बाहे । दृष्टादष्टी बेधीताहे ॥ २. ॥ 
चैकुंठीहुनि पेणें । केळे पढरीकारणं | ३ ॥ 
'पृहछ्तिके थारा | देउनि आंगिळें या चोरा ॥ ४ ॥ 
तुका हणे चला । तुह्ली आही धरू त्याला ॥ ५ ॥ 
| ॥ ८४३ ॥ | 
भांडवी माउली कबतके बाळा । आपणा सकळां सालित्वेसी ॥ ९ ॥ 
॥ धु. | माझी माझा ह्मणे एकएका मारी । ह तो नाही दरी उभयता 


चट 


॥९॥ 
तुझें थोडे भाते माझें बहु फार । छंद करकर वाद मिथ्या ॥ २ | 
तुका हणे एके ठायीं आहे वर्म । हे चि होय श्रम निवारिते ॥ ३. ॥ 

-.|॥८४४॥ 
लटकियाची आशा । होतों पडिला वळसा | 
होडानेयां दोषा । पात्र मिथ्या अभिमान ॥ १ ॥ 
॥ घे. ॥ बरवा उघडला दृष्टा | नाहा तरा होता कर्टा । 
आक्रदते सर्टी । मात्र या चेष्टांनी ॥ ७ ॥ 


१% पै. काये-२ दे. क. आणिलें चोरा.-*२ पे. एकमेका.-४ दे. छटिकियाच्या. पै. 
लाटेक्याच्या. 


तुकतझामाचे अभंग. इ 9३. 


मरणाची नाहीं शाद्डी । लोभी प्रवतळी बुद्धी । 


परती तो कधीं । घडे चिना माघारी ॥ २ ॥ 
सांचूनि मरे धन । लावी पोरांसी भांडण । 
नाही नारायण । तुका हणे स्मरीला ॥ ३ ।॥ 
॥८४५ ॥ 
जवळी मुखापाशीं । असतां नेघे अहनिशीं ॥ १ ॥ 
॥ धर. ॥ भवनिर्दाळण नाम | विठठळ विद्दळ नासी काम ॥ ७ ॥ 
सुखाचे शोजार । करू कां नावडे घर ॥ २ ॥ 
तुका हणे ठेवा । कां हा न करी चि बरवा ॥३॥ 
॥|८४६ ॥ 
बरवे देशावर जाळं । काय बोळे बोलावे ॥ १ ॥ 
॥ परु. ॥ लाम लाभ दुणावला । जीव धाला दॅरर्न ॥७4 
भाग्ये जाली संतभेटी । आवडी पोटीं होती ते ॥ २ ॥ 
तुका हश श्रम केला । अवघा आला फळासी ॥ ३ ॥ 
॥ ८४०७. 
सांगतां हं नये सुख । कोती मुख न पुरे ॥ ९ ॥ 
॥ धर. ॥ आवडीने सेवन करूं । जीवींचे वरू जीवी च ॥ ७ ॥ 
उपमा या देतां लाभा । काशा शोभा सारिखी ॥ २ ॥ 
तुका हणे नुचळी डोई । ठेविली पायी संतांचे ॥ ३ ॥ 
१ दे. भाहिगता. प, आहर्णिसी, त, आहोगोती.--२ दे. त. पे. देशा. दे. त. 
दरुषणे, 


३१५९ श्री विर, 


1 ८९४८ ॥ 
आओपुलाला लाहो करूं । केणें भरू हा विल ॥ ९ ॥ 
॥ धु. ॥ भाग्य पावलो या ठाया । आतां काया कुरवंडी ॥ ७ ॥ 
पुढती कोठं घडे ऐसं । बहुतां दिसे फावले ॥ २ ॥ 
तुका हणे जाली जोडी । न्वरग घडी न विसबे ॥३ ॥ 
॥ ८४९० ॥ 
उजळले भाग्य आतां । अबधी चिंता वारळी ॥ १ ॥ 
॥ धर. ॥ संतदशनं हा ळाभ । प्ननाभ जोडला ॥ ६४ ॥ 
संपुष्ट हा त्हदयपेटी । करूनि पोटीं सांट्वू ॥२ ॥ 
तुका ह्मणे होता ठेवा । तो या भावा सांवडला ॥ ३ ॥ 
॥ ८५८० ॥ 
आल्या आपलं नावडे संचित | चॅरफडे चित्त कळवनळ्यानें ॥ १ ॥ 
॥ ध्रु.॥न कळतां जाला खाळंब मारगा| जगीं जालों जगा बहुरूपी ॥४१॥ 
कळों आलं बरे उघडले डोळे । कर्णवार मिळ तरि बरे ॥२ ॥ 
तुका ह्मणे व्हाल ऐकत करुणा । तरि नारायणा उडी घाला ॥ ३ ॥ 


॥८५१ ॥ 
बरगासाटी खादले होश । मिळतां अनन न संडी ॥ १ ॥ 


॥ धु. ॥ फजित तो केला लाहे । ताडण साहे गौरव ॥ ७ ॥ 
ओढाळाची ओंगळ ओढी । उगी खोडी नवजाय ॥ २ ॥ 
तुका फजीत करी बुच्या । विसरे कुच्या खोडी तेणे ॥ ३ ॥ 


क र ल ह क टा य त 
९ पै. आपुला लाहो.-२ दे. त. पुडती.-२ दे. क. विसंभे.-४ पै. दे.-५ त. आह्ां- 
सी आपुलें नावडे स्वहित.-६ दे. त. पॅ. चरफडी -७ प. खोळंवा.-८ पै. बुका. 


तुकारामांचे अभंग, ह्१३ 


॥ ८५२ ॥ 
धांव घाली आई । आतां पाहातेसी काई ॥ १ ॥ 
॥ धु. ॥ बीर नाही माझे पोटीं । जालें वियोग हिंपुटी ॥ ७ ॥ 
करावे सीतळ । बहु जाली हळहळ ॥ २ ॥ 
तुका हणे डोई । कधीं ठेवीन हे पार्यी ॥३ ॥ 
॥८५३॥ 
तु्ता ठावा होता देवा । माझे अंतरींचा हेवा ॥ १ ॥ 
॥ ध्रु. ॥ होती काशाने सुटका । तरि हे वैकुठनायका ॥ ६ ॥ 
नसते सांभाळिळे । जारि तुत्ली आश्वासिळे ॥२॥ 
तुका ह्मणे रुपाळवा । बरवा केला साबाधावा ॥ ३ ॥ 
॥८५४॥ 
देऊं ते उपमा । आवडीने परुषोत्तमा ॥ १ ॥ 
॥ धर. ॥ पाहातां काशा तं सारिखा । तिही लाकांच्या जनका ॥ ७ ॥ 
आझूष हे वाणी । गोड करूनि घेतां कानी ॥ २ ॥ 
आवडीने खेळे । तुका प्रेवावे सोहळे ॥ ३ ॥ 
॥८५५ ॥ 
दर्शनाची आस । आतां न साहे उदास ॥ १ ॥ 
॥ धर. ॥ जीव आला पायांपाशीं । येथे असें कलिवरेसी ॥ ७ ॥ 
कांहीं च नाठवे । ठायी बैसले नठवे॥ २ ॥ 
जीव असतां पाहीं । तुका ठकावला ठायी ॥ ३ ॥ 


वि आआाा॒ााायायय्य्य् वि षहागगग्िबखंख्धषध अेयकवावाविमि॑ पॉ रॅक ब्वा तु हिाा  ॒ा॒ा॒ग॒ब्आ्गम्ापिर्‍ामेशबिसखय््ख्०्खा 





९ दे. दिपुटी.-२ पै. फुकाचे .-९ दे. पै. सोहाळे.-४ पै. नुठांवे. 


कै२१& , श्रीव७हळ, 


॥८५६ ॥ 
भोगावरि आह्लीं घातला पाषाण | मरणा मरण आणियेल ॥ १९ ॥ 
॥ ध्रु.॥ विश्व तूंव्यापक काय मी निराळा । काशासाठीं बळा येऊ आतां ॥४॥ 
काय सारूनियां काढावें बाहेरी । आ्गूनि भीतरी काय ठेव ॥२ ॥ 
केला तरि उरे वाद चि कोरडा | बळें घ्यावी पीडा स्वपनींची ॥ ३ ॥ 
आवघे चि वाण आले तुलां घरा । मजुरी मजुरा रोज कीर्दी ॥४॥ 
तुका ह्मणे कांही नेणे लाभ हानी । असेल तो धनी राखो बाडा ॥ ५ ॥ 

॥| ८५७७ ॥ 
काहो एथे काळ आला आल्या आड | तुहांवा्शी नाड करावया || ९ ॥ 
॥ धु.॥ कां हो विचाराचे पाडले सांकडे । काय ऐस कोडें उपजले 

॥ ४७ | 

कां हो उपजेना द्यावी ऐशी भेटी । काय ठद्वेत पोटीं धरलं देवा ॥२॥ 
पाप फार किंवा जालासी दुबळ । मागिल ते बळ नाही आतां ॥ ३ ॥ 
काय जालें देणे निघालं दिवाळे । की बांधलासि बळे कणंपार्यी |॥४॥ 
तुका हणे कां रे ऐसी केली गोवी । तुझी माझी ठेवी निवडुनियां ॥५॥ 

॥८५८८॥! 
काय देह घालुं करवती कर्मरी । टाकूया भितरी अग्नीमाजी ॥ १ ॥ 
॥ घु. ॥ काय सेवे वन शत उष्ण तान । साहों कीं मोहेन धरुनी जैसा 

1९% ॥ 

काय लावू अंगीं भस्म उधळण । हिंड देशा कोण खुंट चारी ॥२॥ 





*पण्पसापापि 00 "णा णा? पी”0ी”२१0ी१0ा 


१९ त. कोर्ती.-२ पॅ. ने्णे.-* दे. करमरी.-» प. ताहान.-५ पे. मौन. 





: काय त्येजं अन करूनि उपाक्ष । काय करूं नास जीवित्वाचा ॥ ३ ॥ 
'तुका हणे काय करावा उपाव । ऐसा देई भाव पांडुरंगा ॥ ४ ॥ 

॥ ८५९ |] 
दंभ कीर्ति पोट भरे मानी जन | स्वाहित कारग नव्हे कांही ॥९॥ 
॥ घु. ॥ अंतरती तुझे पाय मज दुरी | धारितां हे बोरी जाणिवेची ॥७॥ 
फिंडाड्या पाळणे धांवती विकार । मज दावेदार मजमाजी ॥ र. 
कौसा करू घात आपुला आपण । धर्रान गुमान लोकलाज ॥ ३ ॥ 
तुका ह्मणे मज दावी तो सोहळा । देख पाय डोळां तुज्ञे देवा ॥ ४ ॥ 

॥८६०॥ 
धिग जिणं त्याचा स्वामी होन वर | झरण त वर भल मग ॥ ९ ॥ 
॥ धर. ॥ आइका जी देवा एसी आहे नीत । काय ते डाचेत साभाळांवे 

॥ ७ ॥ 

देशोदेशी धाक जयाच्या उत्तरं । तयाचे कतर पारे भळे ॥२॥ 
तुका म्हणे हे कां सुचळे उत्तर । जाणोनि अंतर ओळखावे ॥ ३ ॥ 

॥ ८६१९ ॥ 
आतां गाऊ तुज ओविया मर्गळी । करूं गदारोळी हरिकथा ॥ १ ॥ 
॥ घु. ॥ होसि निवारिता आमुर्चे सकळ | भय तळमळ पापपुण्य ॥ ७ 
भोगिळे भोग लाव तझे अंगीं । अल्प्तिया जगी होउनि राहो ॥ २.॥ 
तका झणे कहो लाडिकीं लकर | न राही अतर पायांविण ॥ ३ ॥ 


४५५५-०८ --८५४ ४४५ ॥0000)000 टनी 0 -<*४' ण ही 
र -सनरद>-> न--५-2-८-०१ ण 0 प) 
-“-“- कल ----*५-- --:८८--'-.८----८----.-२-.----“- कटा कक ०१०७८ 0 याणा पप)? ९ नट ८७ क 


९ दे. क. त. तर्ज.-२ प. उपाय.-३ दे. त. साह ळा.-४ प. त. जा०.-% द. बर. 
पं. बरें -६ दे. ऐका जी:-७ पं. तुज गाऊं.-८ दे. मंगळी -९ दे. त. पै, अवर. 


३१६. श्रीविडळ; 


॥ ८३२ ॥ | 
सर्व सुखं आजी एवं चि वाळली । संतांची देखिली चरगांबुर्जे ॥ ९ ॥ 
सर्वकाळ होतो आठवीत मनीं । फिटली ते धणी येणें काळे ॥ २ ॥ 
तुका झगे बाचा राहिली कुंटित । पुढे जाळे चित्त समाधान ॥ ३ ॥ 
॥ ८६३ ॥ 
विठळ सोयरा सज्जन सांगाती । विठठल या चिचीं बेसलासे ॥ ९ ॥ 
॥ धु. ॥ विठ्ठळे हे अंग व्यापिळी ते काया । विठ्ठल हे 'छाया माझी मज 
| ॥ ७ ॥ 
बैसला विठ्ठळ जिव्हेचिया माथां । न वेद अन्यथा आन दुर्जे ॥२॥ 
सकळां इंद्रियां मन एक प्रभान । तें ही करी ध्यान विठोबाचे ॥ ३ ॥ 
तुका ह्मणे या विठ्ठलासी आतां । नये विसंबतां माझं मज ॥ ०9 ॥ 
॥८६४॥ 
हाय वारकरी । पाहे पाहें रे पंढरी ॥ १ ॥ 
॥ धरु. ॥ काय करावी साधने । फळ अवघे चि तेणें ॥ ७ ॥ 
अभिमान नरे । कोड अवघे चि परे ॥ २ ॥ 
तुका हणे डोळां । विठो बैसला सांवळा ॥ ३ ॥ 
॥ ८६५ ॥ 
पंढरीसी जाय । तो विसंरे बापमाय ॥ १ ॥ 
॥ घु. ॥ अवघा होय पांडुरंग । राहे धरूनियां अंग ॥ ७ ॥ 
न लगे धन मान । देहभावे उदासीन ॥ २ ॥ 
. १त. ही.-र पं. तुका झणेया हो विठलाती आवा. त. तुका झगे या विठोबासी आरता.- 
% पं. होय होय. दे. होय वारेकरी पाहें पाहें २०.-६ पं. विठु. त. बिठळ, 


तुकारामाते अभंग. ३ १७ 


'तुका ह्मणे मळ । नासी तात्काळ त॑ स्थळ ॥ ३ ॥ 


॥८६६॥ 
बळे बाद्यात्कारे संपादिळं सोंग । नाहीं जाला त्याग अंतरांचा ॥ १ ॥ 
॥ प्रु.॥ ऐस यते नित्य माझ्या अनुभवा । मनासी हा ठावा समाचार ।॥७॥ 
जागृतीचा नाही अनुभव स्वभी । जातो विसरुनि सकळ हे॥२॥ 
प्रपचाबाहॉरे नाही. आळे चित्त । केळे करी नित्य वेवेसाय ॥३॥ 
तुका हणे मज भोरप्या चि परी । जाळं सोंग वरी आंत तैसें ॥४॥ 
॥८६५॥ 
हझणविता दास ते नाहीं करगी । आंत वरी दोन्ही भिन्न भाव ॥ १॥ 
॥ धु.॥ गातो नाचती ते दाखवितो जना । प्रम नारायणा नाहीं अंगीं 
॥४%॥ 
पाविजे तें वर्म न कळे चि कांहीं । बुडालो या डोही दंभाचिया॥ २ ॥ 
भांडवल काळें हातोहावीं नेळं। माप या लागले आयुष्यासी॥ ३ ॥ 
तुका ह्मणे वांयां गेलां ऐसा दिस । होईल या हांस लौंकिकार्चे ॥४ ॥ 
॥८६८.॥ | 
न कळतां काय करावा उपाय । जेणे रांह भाव तुझ्या पार्यी | ९ ॥ 
॥ धु.॥ येऊनियां वास करिसी त्ददयां । ऐसे घडे कई कासयानें॥ ७ ॥ 
साच भावें तुझं चिंतन मानसीं । राहे हं करिसी कै गा देवा॥ २ ॥ 
लटिके हं माझं करूनियां दुरी । साच त अंतरी येउने राहे ॥३॥ 
तुका हणे मज राखावे पतिता । आपुलिया सत्ता पांडुरंगा ॥ ४ ॥ 








१ क. नाही. २ प. वेवताव. 


३२१ श्रीविह्लः 


ही ट६९ 
चिंतिलें ते मनिचं जाणे । पुरवी खुणे अंतरीचे ॥ ९ ॥ 
॥ घधु.॥ रात्री न कळे दिवस न कळे । अंगी खेळे देवत हें॥ ७ ॥ 
नवसियाचे नेव रस | भोमी त्यास मिन्न नाहीं ॥ २ ॥ 
तुका ह्मणे सम चि देणे । समचरण उभा असे॥३॥ 

॥ ८७०१ ॥ 
उेंड्राराचा संदेह नाहीं । याचा कांहीं सेवकां ॥ ९ ॥ 
॥ धरु. ॥ पांडुरंग अभिमानी । जीवदानी कोंवसा ॥ ७ ॥ 
बडतां जळी जळतां अगीं । ते प्रसंगी राखार्वे ॥२॥ 
तुका ह्मणे आह्लांसाटीं । कृपा पोटी वागवी ॥ ३ ॥ 

॥८७१॥ 

काय विरक्ति कळे आह्मां । जाणां एका नामा विठोबाच्या ॥ १ ॥ 
॥ धु.॥ नाचो सुखं वेष्णवमेळीं । टाळघोळीं आनंदे ॥ ७ ॥ 
शांति क्षमा दया मी काय जार । गोविद कीर्तनेवांचनियां॥ २ ॥ 
कौँसया उदास असा देहावरी । अमतसागररी बुडोनियां॥ ३ ॥ 
कासया एकांत सेवू तया वना । आनंद तो जनामाजी असे ॥ ४ ॥ 
तुका झगे आल्या ऐसा भरवसा । विठ्ठल सरसा चालतसे ॥ ५ ॥ 


त्या व्य 


९ पं. पुरवी नवस.-२ दे. त. क. उधाराचा.-३ क. काय विरक्ते वे.-४ क. नाची 
सुख. पे. नाचो प्रमतुखे वेष्गवांचे मेळी । दिडी टाळघोळी आनंदे या ॥ त. नाचो. पे सुख 
बेष्णवमळी । सदो टाळा आरनंदेंती.-५ पं. तुका हणे मज आहे हा भरवसा | * क, 
हें कडवे नोंदी, व पे. “ कासया एकांत ” याच्या मागून आहे. 


तुकारामाचे अभंग, शक्य 


॥ ८७२'॥ 
जेथ वैष्णवांचा वास । धन्य भूमी पुण्य देहा ॥ ९ ॥ 
॥ घर. ॥ दोष नाहीं ओखदासी । दूत सांगे यमापाशीं ॥ ७ ॥ 
गरुडेटकर्‍यांच्या भारे । भूमि गजे जयजयकार ॥ २९ ॥ 
सहज तयां जनां छद । वाचे गोविद गोविंद ॥ ३ ॥ 
तुळसीवनें रंगमाळा । अवघा वैकुंठसोहळा ॥ ४ ॥ 
तुका दशे भेणें । काळ नये तेणे राणे ॥ ५ ॥ 
॥ ८ऊ३ ॥ 
मोझ्या विठाबाचा कैसा प्रेमभाव । आपण चि देव होय गुरु॥ ९ ॥ 
॥ धरु. ॥ पढियें देहभावें पुरवितो वासना । अंतीं तें आपणापाशीं न्याव 
॥७ ॥ 
मारग पुढें उभा रांहे सांभाळीत । आलिया आधात निवारावे ॥२॥ 
योगक्षेम त्यांचें जागे जडभारी । वाट दावी करीं धरूनियां ॥ ३ ॥ 
तुका झगे नाहीं विश्वास ज्या मनीं । पाहावे पुराणी विचारूनी ॥ ४ पॉ 
॥८9७४॥ | 
सकळ धर्म मज विठोबाचें नाम | आणीक तें वर्म नेणें कांही ॥ १ ॥ 
काय जाणां संतां निरविळं देवें । करिती या भावें पा मन ॥ २ ॥ 
तुका हणे माझा कोण अधिकार | तो मज विचार कळी यावा ॥ ३ ॥- 


९ त॑.सागती .-२ पं. गरुड टकियांच्या.-२ दे. त. जेजेकरि.-४ दे. त्यांचे चै. त्यांचा. 
% या व मागील अभेगांच्या मर्थ्ये “ तुका सज्जन तिनस कहिये 1 जीनर्थे प्रेम दुनाये 
दुर्जन तेण मुख काला । थीता प्रेम घटाये ” हा दोहरा दे. क. पात्दोन प्रशीक-भाहे. £ * 





जी श्श्य्‌्‌ 5 क 
ल. हि. 
र री 


॥-८७५.॥ 
उदंड शाहाणे हात तर्कवत । पेरि या नेणवे अंत विठोबाचा ॥ १ ॥ 
उदंडाँ अक्षरां करोत भरोवर्री । परि ते नेणवे थोरी विठोबाची ॥२॥ 
तका हणे नाहीं भोळेपणाविण । जाणीव सण रिते माप ॥ ३ ॥ 
॥ ८७६ ॥ 
आधारावांचुनी । काय सांगंसी काहाणी ॥ ९ ॥ 
॥ घधु.॥ ठावा नाहीं पंढरीराव ॥ तांबरी अवघें चि वाव ॥ ७ ॥ 
मानिताहे कोण । तझे कोरडे ब्रह्मतनतान ॥ २ ॥ 
तुका झणे ठेवा । जाणपण एक सवा ॥ ३ ॥ 
॥ ८ऊ७ ॥ 
. अनाथांची तुलां दया । पंढरीराया येतसे ॥ ९ ॥ 
॥ धु. ॥ ऐसी ऐकोनियां कीर्ति । बहु विश्रांति पावलों ॥ ७ ॥ 
. अनांथांच्या धांवा घरा । नामे करा कुडावा ॥ २॥ 
तुका झ्मणे सवघड हित । ठेवूं चित्त पायां ॥ ३ ॥ 
॥ ट्ट ॥ 
येथे नाहीं उरो आले अवतार । येर ते पामर जीव किती ॥ १ ॥ 
॥ धरु. ॥ विषयांचे झणी व्हाल लोलिंगत । चेवलिया अंत न लगे मज 
1७ ॥ 
वाहोनियां भार कथसील ओझे तं चि माझे थीता त्याग ॥२॥ 
तुका हणे कैसी नाहीं त्याची लाज । संतीं केशीराज साधियेला ॥३॥ 


१९ पं. होती.-२ पं.परी नेणवे व्वि०.-९ पं. उदंड अक्षरे.-४ पं. परी नेणवेचि ०५ क 
त. पै. तो...६ क. सांगशील 


तुकारामाचे अभंग. ह. 


1८७९ ॥ 
हीं च त्यांचीं पंचभूर्त । जीवन भाते भेमाचं ॥ ९ ॥ 
॥ ध.॥ कळवळा धरिला संती । ते निगुती कैवाड ॥ ७ ॥ 
हा च काळ वर्तमान । साधन ही संपत्ती । २ ॥ 
तुका हणे दिवसरातीं । हे चि खाती अन ते॥ ३ ॥ 
॥ ट८० ॥ 
दीप न देखे अधारा ] आतां हे चि करा जतन ॥ १ ॥ 
॥ प्र. ॥ नारायण नारायण । गांठी धन बळकट ॥ ४७ ॥ 
चितामणीपाशीं चिता । तेत्वता ही नयेळ ॥ २॥ 
तुका झगे उमयलोकीं । हे चि निकी सामग्री ॥ ३ ॥ 
॥ टट९॥ 
धन्य काळ संतभेठी । पायी मिठी पडिली तो ॥ १ ॥ 
॥ धर, ॥ संदेहाची सुटली गांठी । जाळे पोटीं शीतळ ॥ ७ ॥ 
भवनदीचा जाला तारा । या उत्तरा प्रसाद ॥ २ ॥ 
तुका हणे मंगळ आतां । कोण दाता याहूनि ॥३ ॥ 
॥८८२९॥ 
दिनरजनी हा चि धंदा । गोविंदाचे पवाडे ॥ १ ॥ 
॥ ध्रु. ॥ संकल्पिला देह देवा । सकळ हेवा तये ठायी ॥ ४ ॥ 
नाही अवसान घडी । सकळ जोडी इंद्रियां॥ २ ॥ 
कीर्ति मुखे गर्जे तुका । करी लोकां सावव ॥ ३ ॥ 


५ पै. सत्वता.-२ दे. त. पै. सामोम्री.--* त. उतारा. 
श्र 


३१२२ श्रीविडल, 


॥८८३॥ 
खरं नानवट निक्षेपीचं जुनें । काढिळें ठेवणें समथीचे ॥९॥ 
॥ ध्रु. ॥ मजुराच्या हाते मापाचा उकळ । मी तो येथे फोळ सत्ता 
त्याची ॥४७॥ 
कुलाळाच्या हातें घेटाच्या उत्पत्ति । पाठवी त्या जाती पाकस्थळा ॥२॥ 
तुका झणे जीवन ते नारायणी । प्रभा जात. कीर्णी प्रकाशाची ॥ ३ ॥ 
॥ ८८४ ॥ 
गंगेचिया अंतोविण का्‌य चाड । आपुले तें कोड तृषेपाशी ॥ ९ ॥ 
॥ पु.॥ विठठल हे मार्त साजिशे सुंदर । घाली निरंतर त्ददयपुटी ॥७॥ 
कारण तें असे नवनीतापाशीं । गबाळ ते सोसी इतर कोग ॥२ ॥ 
बाळाच सोईतं घांस घाळी माता । अट्टाहास चिंता नाहीं तया ॥३ ॥ 
गाऊं नाचो करू आनंदसाहळा । भाव चि आगळा नाहीं हातां ॥ ९॥ 
तुका ह्मणे अवघे जाळे एकमय । परलोकींची काय चाड आतां ॥ ५ ॥ 
॥८८५॥ 
स्रीपत्रादिका राहिला आदर । विषर्यी पडिभर अतिशय ॥ १ ॥ 
॥ धु. ॥ आतां सोडवणे धांबा नारायगा| मज हे वासना अनावर ॥४७॥ 
येउनियां आड ठाके लोकलाज । ते हं दिसे काज अंतरळं ॥ २ ॥ 
तुका ह्मण आह्मां जेयं जेथे गोवा । तेय तुती देवा सांभाळावे ॥ ३ ॥ 
९ दे. त. निक्षुपीर्चे.--२ क. पै. कुळाळाच्या.-* पे. घटाची.-४ क. “प्रभा जावे" 


याच्याबद्दल “ प्रभाते.”--५ पै. अंतेविण.-६ पं. घ.लूं.-७ दे. त. आटाहास.-८ पं. वेगळा 
नाई भाता. त. नाहीं. हांता.-९ दे. त. हावा-« पे. सोडवण्या, 


तु कारास्ूचे अमैग, इर$ 


॥८८६॥ 
पाडेलों भोवेनीं । होतो बहु चिंतवनी ॥ १ ॥ 
॥ धरु. ॥ होतो चुकली मारग । लाहो केळा लाग वेर्ग ॥ ४ ॥ 
इंद्रियांचे संदी । हातो सांपडला बरां ॥ २ ॥ 
तुका ह्मणे बरे जाळे । बिहलसे वाचे आळे ॥ ३ ॥ 
॥ ८८७ ॥ 
बरे जाळे आलीं ज्याचीं त्याच्या घरा । 
चुकला पाऱ्हेरा ओढाळांचा.॥ ९ ॥ 
॥ धर. बहु केळं दुखी त्यांचिया सांभाळें । 
आतां तोंड काळे तेणे लोभ ॥ ६ ॥ 
त्यांचिया अन्याय भोगा माझं अंग । 
सकळ ही लाग द्यावा लागे ॥ २ ॥ 
नाहीं कोठें स्थिर राही दिले क्षण । 
आजिवर्सरी सिण पावलों तो॥ ३ ॥ 
वेगळाल्या खोडी केळी तडातडी । सांगावया घडी नाहीं सुख ॥४॥ 
निरवनि तुका चालिला गोवारे । देवापार्शी भार सांडवूनि ॥ ५ ॥ 
॥८टट॥ 
न करावी आतां पोटासाटीं चिंता । आहेत्या संचिता माप लावूं ॥ ९॥ 
॥ धु. ॥द्टटि तेघालावी परमार्थाठायीं । क्षुछका उपायी सिण जाला ॥४॥ 





र्‍णणणप्पाा0 णा 





"णा 


१ दे. क. भोवणा.-२ दे, क. चिंतवणी,-* पै. बेग.-४ क. पान्हेरा.-« क, भोग. 


३९४ श्रीविठ्ठल 


थ्थ तव नाहीं घेइजेसं सवे । कांहीं नये जीवे वेचा मिथ्या ॥ २ ॥ 
खंडणं चि नव्हे उद्वेग वेरझारीं । बापुडे संसारी सदा असो ॥ ३ ॥ 
शेवटा पाववी नोवेचें बैसणं । भजाबळें कोगें कष्टी व्हावे ॥४॥ 
तुका ह्मणे आतां सकळांचे सार । करावा व्यापार तरी ऐसा ॥५॥ 
॥८८९॥ 
आमच्या हं आळे भागा । जिव्हार या जगाचे ॥ १ ॥ 
॥ धु. ॥ धरूनियां ठेलो जीवे । बळकट भावे एकविध ॥ ७ ॥ 
आणूनियां केला रूपा । उभा सोपा जवळी ॥ २ ॥ 
तुका झणे अंकित केला । खालीं आला वचने ॥ ३ ॥ 
॥८९०॥ 
खर॑ भांडवल सांपडलें गांठी । जेणे नये तुटी उदमासी ॥ ९ ॥ 
॥ धर. ॥ सैवंगाचे केणे सांपडलें घरीं । भरूने वैखरी सांटविळें ॥ ४॥ 
घेतां देतां लाभ होतसे सकळां । संदेवां दुर्बळा भाव तैसा ॥ २ ॥ 
फडा आल्या तो न वजे निरास । जरि कांहीं त्यास न कळतां 1 ३॥ 
तुका ह्मणे आतां जालीसे निश्चिती । आणीक ते चित्ती न घरू दुजे॥ ४॥ 
॥। ८९५१ | 
पदोपदी दिळ॑ अग । जालें सांग कारण ॥ ९ ॥ 
॥ घु. ॥ रुघवूनि ठेलो ठाव | जागा वाव सकळ ॥ ७ ॥ 
पुढती चाली मनालाहो । वाढे देहो संतोष ॥ २ ॥ न 


3 २ ४ 


९ पै. उद्योग.-२ दे. नावेच बेतनं. क. नावच वेसोने.-* दे. क. त. जीव्हार.-४ दे. 
क. पे. संवगाचे -« त. पे. माप कलं.-६ पे. सदेव. त. सदेवां दुबळा लाभ तैसा. 


तुकारामाचे अभंग. ३१९५ 


तुका लणे क्षरभागी .। जालो जगी व्यापक ॥ ३ ॥ 
॥ ८९२ ॥ 
निवडुनि दिळे नवनीत । संचित ते भोगोत ॥ १ ॥ 
॥ भरु. ॥ आतां पुढे भावसार । जीवेना थार पाहावया ॥ ७ ॥ 
पारखियाचे पँडिलें हातीं । चांचपती आवळी ॥ २ ॥ 
तुका खणे सेवन घडे । त्यासी जोडे ळाम हा ॥ ३ ॥ 
॥ ८७३ || 
उचित न कळे इंद्रियाचे ओढी । मुखे बडबडी शिकले तें ॥ ९ ॥ 
॥ घु. ॥ आपण जाऊन न्यावी नरकास । बळें बेताळीस कुळे जग॥ ४॥ 
 अबोलणें बोळे डोळे झांकूनियां । बडबडी वांयां देमासाटी ॥ २॥ 
तुका ह्मणे आह्लो तेथील पारखी । नाचे देखोबेखीं जाणो खरे ॥ ३॥ 
॥८९७४ ॥ 
एक मन तुझ्या अवघ्या भांडवला । वांटितां त॑ तुला येई कैस ॥ १ ॥ 
॥ धु. ॥ हणडानि दढ धरीं पांडुरंग | देहा लावीं संग प्रारधाचा ॥ ४॥ 
आणिका संकल्पा नको गोऊ मन । तरी च कारण साध्य होय ॥२॥ 
तुका ह्मणे ऐसं जाणावे उचित ! तरी सहज स्छित येईल कळों ॥ ३ ॥ 
॥८९५ ॥ 
गावे झणडनि गीत । धरुनि राहे तैसें चित्त ॥ ९ ॥ 





नौ 
 अ्काकटक सटका फटा क्सवक्कणणपट ण पकॅपिपेणिेणणणणाणा पणणपापा पणा णणणणणण?णीी लन ळचवलन्चचिच्च००--- प “-/>८॥ ४५0४ लश ततके फकीकत शीला 00 ताया पचन कता 3 जक आणीकविकटर कण ळीक ला 


९ पं. भवसार.-.२ त. जीव यार.-३ त. पडिलो.-8४ त. हा लाभ.-%५ त. न्यावे 
आणिकांस. पे. न्यावे नरकास.--६ त. पे. येईल. 


३२६ श्रीविठ्ठल. 


॥ धर. ॥ हे चि थोर अवघड आहे । अन्न देखोनि भूक रहे॥४ ॥ 


१ 


ऐकावी ह्मण कथा | राहे तैसं धरूनि चित्ता ॥ २॥ 


ऱ्य 
क 


तुका ह्मगे धणी | नव्ह जेविल्यावांचाने ॥ ३ ॥ 
॥८९६ ॥ 
कळेल हे खुण । तारे दावी नारायण ॥ १ ॥ 
॥ धु. ॥ सत्य संतांपा्शी राहे । येरां भय आड आहे॥ ७ ॥ 
अणचिया ऐसें । असे भरलें प्रकाश ॥ २॥ 
इंद्रियांचे धनी । ते हे जाती समजूनि॥ ३ ॥ 
तर्क कृतक वाटा । नागवण घटापटा ॥ ४ ॥ 
तुका ह्मणे न्यावे । डोळां अंजन बरवें । ५ ॥ 
॥ ८९७ ।| 
जातो न येतिया वाटा । काय निरवितो करंटा ॥ ९॥ पर. ॥ 
कैसा जालासे बेश्रम |] लाज नाहीं नह्मणे राम ॥ ७ ॥ 
पाहे वौरियाकडे । डोळे वासुनियां र्डे ॥ २ ॥ 
बांधुनियां यमा हातीं । दिला नाही त्याची खंती ॥ ३ ॥ 
नाहीं यांपे काम । ऐस जाणे तो अधम ॥ ४ ॥ 
अझुन तरि मुका । कां रे जालासे लोण तुका ॥ ५ ॥ 
॥ ८९८ ॥ 
वांटा घेई लवकारे । मारग अंतरसी दुरी । 
केली भरोवर्री । सार नेती आणीक ॥ १ ॥ 


ुेशकशााशाब्॒॒ााआनिब अळा न्णावन्याकळामामामाववावाया नाप" “त: --ाआण -_- दण" "पणा पपडीच “प नवन 
कवक लकककीटलश0 णा हि दबा चळ "प्या विज बज अत्य िाकाळाामण्मवााळाकाचडाच 


९ पे. ह्मणे.-२ पं. कळेल.-$ दे. त. अनुचिया.-8 पे. दिलें. 





३९७ 


॥ ८९८॥ 

॥ ध्रु. ॥ ऐसीं भांबांवलळीं किती । काय जाणों नेणीं किती । 
समय नेणती । माथां भार वाहीाने ॥ ७ ॥ 
नाहीं सारिलं तोंवरी । घांब घेई वेग करी । 
घेतले पदरीं । फावळे ते आयले ॥२॥ 
फट लडी हणे तुका । एक न साहवि धका । 
तरि च या सुखा । मग कैसा पावसी ॥३ ॥ 

॥ ८९९ ॥ 
चालावा पंथ तो पाविजे त्या ठाया । ऐंकिल्या वांयां वारता त्या ॥ ९॥ 
॥ ध्रु.॥ ऐका जी वोजे पडतसे पार्या | भावाचि तें जायावाट नव्ह ॥४॥ 
व्याली कुमारीचा अनुभव अनुभव | सांगतां तो भाव येत नाहीं ॥२॥ 
तुका ह्मणे यर्थ पाहिजे आरालें । विर्बी निवळले तरि भासे ॥ ३ ॥ 

॥९००॥ 

काय नाहीं लवत झाडं । विसरे वेडं देहमाव ॥ ९॥ | 
॥ धू. ॥ जया न फळे उपदेश । धस ऐसा त्या नांवे ॥७॥ 
काय नाहीं असत जड । दगड तो अबोलणा॥ २ ॥ 
तुका ह्मणे कचर दाणा । तैसा हणा डंग हा ॥ ३ ॥ 

॥ ९०१९ ॥ | 
देखीचा दिमाख शिकोनियां दावी । हिऱ्या ऐसी केवीं गारगाटी ॥१९॥ 
॥ प्र. ॥ मर्यादा ते जाण अरे अभागिया । देवाच्या ऐसिया सकळ मति. 





ल. न---------->“. न >> "पापा पा पणा ->-----------:-----//:-4५५॥ाा ०-ल-लल-*-“--“--“--->. 





९ दे. भांमावला.-२ पं. मिती--* त. पै. आइकिल्या.-४ पै. बिंब.-५ जाणा.६- पै, 


जाणे, 





३२८ श्री बिल. 


काय पडिलसी लटिक्याचे भरी । वोवाळुनि थोरी परती सांडी ॥२॥ 
तुका लगे पुढें दिसतसे घात । करितो फजित हणउनी ॥ ३ ॥ 

॥ ७०२ || 
संसाराचा माथां भार | कांही परन ठेवी ॥ ९ ॥ 
॥ पु.॥ भक्तीची ते जाती ऐसी । सर्वस्वासी मुकावे ॥ ७ ॥ 
भिक्षा आणि वेवसाव । काला करितो गाढव ॥ २ ॥ 
करुनि वस्ती बाजारीं । हणवी कासया निस्पही ॥ ३ ॥ 
प्रसादा आडुनि कवी । केळं तुप पाशी तेवी ॥ ४ ॥ 
तुका झणे होई शूंर । किंबा निसुर मजुर ॥ ५८ ॥ 

॥ ७०३ ।॥| 

तेज्या इशारती | तटा फोक वरी घेवी॥ १ ॥ 
॥ धु. ॥ काय सांगावे त्याहुनी । ऐका रे धरा मनी ॥ ४७॥ 
नव्हे भांडखोर । ओढाने धरूं परर ॥ २ ।॥ 
तुका हणे तोंड । काळे करा खालीं मुंड ॥ ३ ॥ 

॥ ९०४ 
मार्ग संती होतं ज॑ जे सांगितळे । ते येऊं लागलें अनुभवा ॥ ९ ॥ 
॥ धु. ॥ आचारत्रष्ट होती लोक कळी । पुण्य क्षीण बळी जालें पाप! 
वर्णधम कोणी न धरी विटाळ | घालिती गोधळ एके ठायी ॥ २ ॥ 
वेदाचे पाठक सेवितील मद्य | न देखती भेद विषर्यी भांड ॥ ३ ॥ 
तुका झगे किती करावे फजित । ते चि छंद नित्य बहु हाती ॥ ५ ॥ 


 चक्कायतमकाडळ्यक्यातका्यककययकययययनकयययसवककळलयलकयकससयकककककयाका पसस्ककसककयकोणक्कणीणिणणाणनश१?0१0१1॥1 0 १0१10१0 एणार्शिशणिणी िरशिशणणणी शिणिणिपणिणण?णीपी?0णी?0?0?0ि”शीशी?0धणी 0९0000१) ३२१0१0 ४ हीण शशश पतयक पल शाप पणणणी?णी णीकीणीण अ. व ्नटड्ल 


९ पॅ. संसाराच्या.-२ दे भिक्ताणी बेवसाव 1-३ पे. केसा हणवी निस्पृ& ।-४त. पै 
जेवी.--५ दे. सुर.-६ पे. फोकावरी.-७ त. “होती लाक " याच्याबद्दल “ लोक होती.” 


तुकारामाचे अमंग. ३२९ 


॥९७००५ | 
अक्षरांचा श्रम केला । फळा आला तेणेंतो ॥ १॥ 
॥ घर, ॥ अवघियाचा तळ धरी | जीवा उरी नुरउनी ॥ ४७ ॥ 
फेळलं त॑ लवे भारे । पिक खरं आलें तई ॥ २ ॥ 
तुका झणे देवा । पुढे भाव सारावा ॥ ३ ॥ 
॥९०६ ॥ 
उचित जाणावें मुख्य धम आधीं । चित्तशुद्ध बद्डी ठायी स्ऊीर ॥ ९ ॥ 
न घलांवी धांव मनाचिये आढी । वचन आवडी संताचियि ॥२॥ 
अंतरीं या राहे वचनाचा विश्वास । न लगे उपदेश तुका ह्मणे ॥ ३॥ 
॥९७०७ | 
जीवन हे मुक्त नर जाळे पावन । तजा हो दुर्जनसंगतिही॥ ९१ ॥ 
बहुत अन्न विष मोहरीच्या माने । अवघे चि तेणें विष होय ॥२॥ 
तुका ह्मणे जेणें आपुलें स्वहित । तैसी करीं नीत विचारूनि ॥ ३ ॥ 
॥९०८ ॥ 
द्रव्याचा तो आह्मी धारितो विटाळ | तया पाठी काळ लाग करी ॥ ९१ ॥ 
करोनियां हे चि राहिला जीवन । एक नारायण नाम ऐसें ॥ २ ॥ 
तुका हणे हें चि करुनि जतन । आलिया ही दान याचकासी ॥ ३ ॥ 
९ ०९ 
द्रव्याचिया मार्ग काळकाळाचा लाग | झणोनियां संग खोटा त्याचा ॥१॥ 
॥ धर. ॥ निरयाचें मूळ घाळानेयां मार्गे । मांडिली प्रसंग कथा पुढ 
॥४॥ 
- १त. कळी -२ त. मरले.-* पे. बर -४ त. पे. तुका झणे हागे देव 1-५ पै. घालावी.- 
४ पे. त्यजाव. त. तजा हे.-७ त. राहिले. 





२२३५ श्रीविठ्ठक, 


आजिच्या प्रसंग हा चि लाभ घ्यावा | पढील भार देवावरी घाला 
॥२॥ 


प्राळब्य कांहीं न पालेटे सोसे । तृष्णेचे हे पिसे वांयांविण ॥ ३ ॥ 
तुका ह्मणे घेई राहे ऐसे धन । सादर श्रवण करोनिया ॥ ४ । 
1९७९० | 
रंडे अळंकार दैन्याचिये कांती । उतमा विपत्तिसंगे घडे ॥ ९ ॥ 
॥ धु. ॥ एकाविण एक अशोभ्य दातारा । छृुपेच्या सागरा पांडुरंगा 
। ॥ ६४९॥ 
रांधू नेणे तया पुढील आईते । केळे ते सोइते वांयां जाय ॥ २ ॥ 
तुका ह्मणे चितामाणे रोळी गळा | पावे अवकळा हाणडनी ॥ ३ ॥ 
॥९९१९ ॥ 
दुःखांचे डोंगर लागती सोसावे । ऐसें तंब ठांवे सकळांसी ॥ १ ॥ 
॥ घु. ॥ कांही न करिती विचार हिताचा | न करिती वाचा नामधोष 
॥४७॥ 
भोग कळों येतो मागिल ते जन्म | उत्तम मध्यम कनिष्ठ ते ॥ २ ॥ 
तुका ह्मणे येर्थे झांकितीळ डोळे । भोग देतेवेळे येइल कळो ॥ ३ ॥ 
॥९९२॥ 
सदैव तह्लां अवंधे आहे | हातपाय चालाया ॥ ९ ॥ 
॥ धु. ॥ मुखीं वाणी कानीं कीर्ति । डोळे मूर्ती देखाया ॥ ७ ॥ 


क. कुस, 


अंध बहिर ठकली किती । मुकी होती पांगुळे ॥२॥ 


पानाला सापत्न टी ऱ्ना च्याम यायच 


९ दे. याच्यावर “विधवेचे संगती” असा पाठ घातला आहे.-२त. संगे.-*९ दे. अशोभ. 


तुकारामाचे अमंग, ३३१ 


घरास आगि लावुनि जागा | नपळेतो गावांचेना॥३॥ 
तुका हणे जागा हिता | कांही आतां आपुल्या ॥ ४ ॥ 
॥९१३॥ 
ऐसे पुढती मिळतां आतां । नाहीं सत्ता स्वतत्र ॥ १ ॥ 
॥ धर. ॥ झणडाने फावले तें ध्यावे । नाम गावे आवडी ॥ ४७ ॥ 
संचित प्रार्ध गाढे | धांवे पुढें क्रियमाग ॥ २ | 
तुका ह्मणे घुबडा ऐसं । जन्म सरिसे शुकराचे ॥३॥ 
॥ ९९४ | 
सर्वविश्री माझा त्रासळासे जीव । आंतां काण भाव निवडे एक ॥१॥ 
॥ धु. ॥ संसाराची मज न साहे चि वाती । आणीक हणतां माझ 
कोणी ॥ ४७ ॥ 
देहसुख कांहीं बोळिले उपचार । विष ते आदर बंदे वाटे ॥२॥ 
उपाधि दाटणी प्रातिष्ठा गौरव । होय माझा जीव कासावीस ॥ ३ ॥ 
तुका ह्मणे कांही. आणीक न साहे । आवडती पाय वैष्णवांचे ॥४॥ 
॥९१७५ ॥ 
आणीक कांहीं या उत्तराचे काज । नाहीं आतां मज बोलावया ॥ ९॥ 
॥ धु. ॥ भिन्न भेद हे भावनास्वमाब । नव्हे कांही देव एकविध ॥४॥ 
गुण दोष कोणें निवडावे धर्म । काण जागे कर्म अकरम ते ॥ २९ ॥ 
तारे च भळें आतां न करावा संग । दुःखाचा प्रसंग तोडावया ॥३॥ 
तुका ह्मणे गुण गाई या देवाचे । घेई माझे वाचे हे चि घगी ॥ ४ ॥ 
“ ॥ ९९६ ॥ 
आपुल्या विचार करीन जीबाशीं । काय या जनाशी चाड मज ॥ ९१॥ 


विजा हिवा 





हिहव] च ब्रि क्जमसविकिानवळायाडाळामयाच्याजााययाड हह ं््यययामयवयबाआाशााबबा्याय 


९ पे. ते.-९ पै. निवडू -३ पे. बंध.-४ पं. दुःखाचे. 


३३२ श्रीविठ्ठल, 


॥ध्रु.। आपुळें स्वहित जाणती सकळें । निरोधितां बळें दुःख वाटे ।॥४१॥ 
आइको नाइको कथा कोणी तरी । जाऊनियां घरीं निजो सुखं ॥२॥ 
माझी कोग वोज जाला हा शेवट । देखोनियां बाट आणिकां लावृं॥ ३॥ 
तुका झणे भाकू आपुली करूणा । जयाची वासना तया फळे ॥ ४ ॥ 
॥९९१७ ॥ 
धाई अंतरिंच्या सुखं । काय बडबड वाचा मुखे ॥ ९ | 
॥ पु. ॥ विविनिषेध उर फोडी । जंव नाही अनुभवशोडी ॥ ४७ ॥ 
वाढे तळमळ उभयता । नाहीं देखिळं अनुभवितां॥ २॥ 
अपुल्या मते पिसं । परि त॑ आहे जैसंतेसें ॥ ३ ॥ 
साधनाची सिद्धि । मीने करा स्थिर बद्धि॥ ४ ॥ 
तुका ह्मणे वादे । वांयां गेलीं ब्रह्मवृंदें ॥ «८ ॥ 
॥९९ए८ || 
कुशळ गुंतले निषेधा । वादी प्रबतेळे वादा ॥ ९ ॥ 
॥ धे, ॥ कैसी ठकलीं बापुडीं । दंभविषयांचे सांकडीं ॥ ७ ॥ 
भुस उपगाने केलें काय । हारपले दोन्ही ठाय ॥ २ ॥ 
तुका ह्मणे लागे हातां । काय माथिळे घधुसळितां॥ ३ ॥ 
॥ ९७९९७ || 
सतांचीं उाच्छष्टं बोलतो उत्तरं | काय म्यां गव्हारं जाणावे हं॥ १ ॥ 
॥ धरु.॥ विठ्ठलाचे नाम घेतां नये शुद्ध । तेथे मज बोध काय कळे ॥७॥ 
करितो कवतुक बोबडा उत्तरी ॥ झणी मजवरि कोप धरा ॥ २ ॥ 


बड्या आआा्व्म्य 





९ दे. सकळ.-२ त. मोन्य. दे. “ मोन ” असतां ते खोडून “ मन ' केलें आहे.- 
& पै. उफणुनि -8 पं. दे. गसळितां. 





तुकॉरॉंमांचे अमग. शड 
काय माझी याति. ने्णां हा विचार । काय मी त॑ फार बोला नेणे ॥३॥ 
तुका हसणे मज बोलवितो देव । अर्थ गुह्य भाव तो चि जाणे ॥ ४ ॥ 
॥ ९२० || 
चंदनाच्या वास धारितीळ नाके । नावडे कनक न घडे हं ॥ ९ ॥ 
साकेरेंची गोडी सारखी सकळां । थोरां मोट्यां बाळां धाकुठियां ॥२॥ 
तुका हणे माझें चित्त शुद्ध होतें । तारे का निदितें जन मज ॥ ३ ॥ 
॥ ९२१९ ॥ 
तुज ऐसाँ कोण उदाराची रासी । आपुलें चि देसी पद दासा ॥ ९ ॥ 
शद्ध हीन कांहीं न पाहासी कळ । करिसी निमळ बास देही ॥२॥ 
भावे हे कदान्न खासी त्याचे घरी । अभक्तांच्या परा नावडता ॥ ३ ॥ 
न वजासी जेथें दुरी दवडितां । न येसी जो चित्ता योगियांच्या ॥४॥ 
तुका हणे ऐसीं ब्रीद तुझीं खरी । बोलतील चारी वेद मुख ॥ ५ ॥ 
॥ ७२२ | 
तरि कां नेणते होते मार्ग क्रषी । तीही या जनासी दुरावेलळ ॥ ९ ॥ 
वोेळगती जया अष्टे महासिद्ठी । ते या जनबुद्धी नातळती ॥२॥ 
कंदमळं पाळा धातच्या पोषणा । खातील वास राणां तरी केला ॥३॥ 
लावनियां नेत्र उगे चि बैसले । न बोलत ठेले मीन्यमद्रे॥ ४॥ 
तुका ह्मणे ऐस करो माझ्या चित्ता । दुरावी अनंता जन दुरी ॥ ५ ॥ 
॥९२३ ॥ 
कोणाच्या आधार करू मी विचार| कोण देइल धीर माझ्या जीवा॥ १॥ 


९ त. दे. नाके--२ ते हे. सारिखी.-* त. पं. ऐसी.-४ त. दे. अभक्तांची परी नावडवी 
९ दे. अष्टमार्साद्र.--६ पॅ. खाती.-७ त. मोन्यरूप ऱ 


३३४ श्रीविहळ. . 


शास्त्रज्ञ पंडित नव्हें मी वाचक । यातिशुद्ध एक ठाव नाही ॥२॥ . 
कलियुगी बहु कुशळ हे जन । छळितील गुण तुक्ष गातां॥ ३॥ 
मज हा संदेह झाला दोहीं सवा । भजन करू देवा किंवा नको ॥ ४ ॥ 
तुका हणे आतां दुरावितां जन । किंवा हे मरण मले दोन्हो ॥ ५ ॥ 

॥९२४॥ | 
काय उणें जालें तुज समर्थासी । ऐसा मजपाशी काण दोष ॥ ९ ॥ 
जो तू माझा न करिसी अंगीकार । सांगेन वेव्हार संतांमर्धी ॥ २॥ 
तुजविण र्त आणिकांचे ठायी । ऐस कोण ग्वाही दावी मन ॥ ३ ॥ 
तुका ह्मणे काय धरूनी गुमान । सांग उगवून पाडुरंगा ॥ ४ ॥ 

| ॥ ९२५८ ॥ 

काय करूं आन दैवतं । एका विण पंढरीनार्थ ॥ १ ॥ 
॥ ध्रु. ॥ सरिता मिळाली सागरीं । आणिकां नांवां कैची उरी ॥ 
अनेक दीपीचा प्रकारा । सूर्य उगवतां नारा ॥२ ॥ 
तुका हणे नेणें दुर्जे ।॥ एका विण पंढरीराजें ॥ ३ ॥ 

॥९२६॥ 
काय करू करमाकमं । बरें सांपडले वर्म ॥ १ ॥ 
॥ धरु. ॥ होसी नामा च सारिखा । समजाविली नाहीं लेखा ॥ ७ ॥ 
नाहीं वेचावेच जाला । उरला आहेसी संचला ॥ २ ॥ 
तुका झणे माझे । काय होईल तुझ्या ओझ ॥ ३ ॥ 








६ त. गातां तुझे.-२ दे. “ ख्ाही ” याचे “ गाही ” केलें आहे.-* पं. भान.-४ दे. 
स. तारिका, 


वकारामाचे अभग, ₹१५ 


॥ ९२७ ॥। 
एकाएकी हातोफळी । ठाया बळी पावले ते ॥ १ ॥ 
॥ प्रु.॥ आल्ली देवा शक्तिहीन । भाकूं तेणे करुणा ॥ ७ ॥ 
पावटणी केला काळ । जया बळहोते ते॥२॥ 
तुका ह्मणे वीर्यावीर । संतधीर समुद्र ॥ ३ ॥ 

॥ २९८ ॥ 
पुढिलाचें इच्छी फळ। नाहीं बळ ते अंगीं ॥१९॥ 
॥ घु.॥ संत गेळे तया ठाया । देवराया पाववी ॥७॥ 
ज्येष्ठांची कां आह्यां जोडी । परवडी न लमो॥२॥ 
तुका ह्मणे करी कोड । पुरवी लाड आमुचा ॥ ३॥ 

॥ ९२५९ ॥| 
कैवल्याच्या तुलयां घरीं । रासी हरी उदंड ॥ १ ॥ 
॥ धु. ॥ मजसाटीं कां जी वाणी । नव्हे धणी विभागा ॥ ७ ॥ 
सर्वा गुणी सपुरता । ऐसा पिता' असोनी ॥२॥ 
तुका हणे पांडुरगा । जालों सांगा सन्मुख ॥ ३ ॥ 

॥९३०॥ 

आपल्ल्या तुती रूपासी समजा । कासया वरजा आरसिया ॥ ॥॥ 
॥ भु.॥ ह तो नव्हे देहबुद्दीचें कारण | होइल नारायणे दान केळं ॥.४५॥ 
बब्रूचेया बाणे व्मासि स्प्शांवे । ह तों नाहीं ठावें मोकलित्या ॥२॥ 
तुका हणे बहु मुखें या वचना । सत्याविण जाणा चाल नाहीं ॥ ३॥ 


९ त. पे शक्तिद्वीरग.-२ पे. उदंडा.--३ पे. नही.-४ पै. कासीया.-५ प. मुख, *पं. ३ पे. नहो.-४ पै. कासीया.-" ये. मख, *व. दा 
हब्द नाही. 


इ३६ श्रीविठक. 


॥९३९॥ 
न मनावी चिंता तुलीं संतजनीं । हिरा स्पटिकमणी केवि होय ॥ ९ ॥ 
॥ भु. ॥ पडिला प्रसंग स्थळा त्या सारिखा । देखिला पारिखा भाव 
कांही ॥७४॥ 
बहुतांसी भय एकाचिया दंडे । बहुते या तोंडं वचनासी ॥ २॥ 
तुका झगे नाहीं वैखरी बा सर । करायाचे चार वेंडे वेडे ॥३ ॥ 
॥ ९३२ ॥ 
यथाविधि पूजा करी । सौमोग्री तोंवारे हे नाहीं ॥ ९१ ॥ 
॥ धु. ॥ आतां माझा सवे भार । त दातार चालविसी ॥७ ॥ 
मंगळ तें तुलसी जागां | नारायणा कायत ॥ २॥ 
तुका ह्मणे सर्मार्पैला । तुज विठ्ठला देहभाव ॥ ३ ॥ 
॥९२३३ ॥ 
भवासंधूर्चे ह तारूं । मज विचारूं पाहातां॥ १ ॥ 
॥ धु. चित्तीं तुझे धरिन पाय । सुख काय तें तेथें ॥ ४७ ॥ 
माझ्या खुणा मनापाशीं । त॑ या रसी बुडाले ॥ २ ॥ 
तुका झणे वर्म आलें । हातां भले ह॑ माझ्या ॥ ३ ॥ 
॥ ९३४ ॥ 
पाहाता श्रीमुख सुखावले सुख । डोळियांची भूक न वजे माझी ॥ १॥ 
॥ ध्रु. जिव्हे गोडी तीन अक्षरांचा रस । अमृत जयास फिके पुढं ॥७ ॥ 
श्रवणीची वाट चोखाळलीशुद्ध । गेळे भेदाभेद वारोनियां) २ ॥ 
९ दे. स्तळा.-२ पे. बहुता.-३ पै. सामुग्री.- ४ पे. आहो जाणा.- « प. बुडाली,- 
६ पं. हे वि.-७ प, निवारलने. 


३ कक. 





-महामळें मन होतं ज॑ गांदळं । शुद्ध चोखाळर्ले स्पटिक नैस ॥ ३ ॥ 

तुका ह्मणे माह्या जीवाचे जीवन । विठ्ठळ निघान सांपडले ॥ ४॥ 
॥९३५ ॥ 

हा चि परमानंद आळंगीन बाहीं | क्षेम देतां ठायीं दैत तुटे ॥ १॥ 

॥ध्रु.॥ बोळायासि मात मन निवे हेषेचित्त | दुगी वाढे प्रीत प्रेमसुख ॥चका 

जनांत भूषण वैकुंठी सरता । फावले स्वहिता सर्वभावे ॥ २ ॥ 

तुटला वेव्हार माया लोकाचार । समूळ संसार पारुषला॥ ४३ ॥ 

तुका ह्मणे. हा विठ्ठल चि व्हावा । आणिकी या जीवा चाड नाहीं ॥४ १ 

| ॥ ७२६ ॥ 

आमुची कृपाळू तू होसी माउली । विठळे साउली शरणागता ॥ १ ३ 

॥ ध्रु. ॥ प्रेमपान्हा स्तनीं सदा सर्वकाळ । दृष्टि हे निर्मळ अमताची ॥॥ 

भूक तान दुःख वाटो नेदा सीण । अंतरींचा गुण जाणोनियां॥ २ त्रे 

आशा तुग्णा माया चिता दवडी दुरी | ठाव आल्या करीं खेळाबया ॥३॥ 

तुका ह्मणे लावी संताचा सांगात । जेथे न पेवे हात कळिकाळाचा ॥ छी. 
॥ ९७२७ ॥ 

जेथे जावे तेथं कपाळ सरिस । लाभ तो विशेषे संतसंगे ॥ १ ॥ 

॥ धर. ॥ पूर्व पण्ये जारे होती सानुकूळ । अंतरायमूळ नुपजे तेथ, ॥4ाः 

भाग्य तरी नव्हे धन पत्र दारा । निकट वास बरा संतांपा यी ॥९ ती 

तका ह्मणे हे चि करावी मिरासी । बळी सतांपार्शी द्यावा जीव ॥ ३. 





 नणाणाणापयणा क्या विका डी 





र्‍या पणा एग पणाचा णा 





ती | बभपच्णणश 11 ण प१ी”ची?ण?0) हब्सब्ु अं“ माचा 


९ दे. हरुषें. त. इर्षे. पे. हच,-२ पै. प्रेमसुखे.-* सरतां ! -४ पे. झगे तो हा.-- 


७ १ भाणीक,--६ त. पं. विदोष संतसंगे.-७ त. पे. अंतराय मूळ. 
ह. ह. 





"३०३८ श्रीषेहट 


॥ ९३८ ॥ 

आतां कांहीं सोस न करीं आणीक । धरीन ते एक हेचि दढ ॥१९॥ 

॥ ध्रु.॥ जेण भवासध॒ उतरिजे पार । तुटे हा दुस्तर गभेवास ॥ ७ ॥ 

जोडीन ते आतां देवाचे चरग । अविनाश धन परमार्वय॥ २॥ 

तुका ह्मणे बरा जोडला हा देह । मेनुष्यपणे इहलोका आलों ॥ ३ ॥ 
॥ ९३९ ॥ 

जतन करीन जीवें । शुद्ठभावे करूनी ॥ ९॥ 

॥ घु. ॥ विठठळ विठ्ठल हें धन । जीवन अंतकाळीरचे ॥४॥ 

वेंदेळ हे संचित सारू । बरवा करूं उदिम हा ॥२ || 

तुका ह्मणे त्ददयपेटी । ये संपुटी सांटवू ॥३॥ 
॥९४०॥ 

एवढा प्रम भावे । तेणे संपर्टी राहाव ॥ ९ ॥ 

॥ धु. ॥ होय भक्ती केला तैसा । पुरवी धरावी ते इच्छा ॥४॥ 

एवढा जगदानी । मांगे तुळसीदळ पाणी ॥ २ ॥ 

आला नांवा रूपा । तुका जण जाला सोपा ॥ ३ ॥ 
॥ ९७४१९ ॥ 

; भाग्य ऐसी जाली जोडी । आतां घडी विसंभेना ॥ ९ ॥ 

॥ घु. ॥ बिटेवरि समचरण । संती खुण सांगितली ॥ ७ ॥ 

अवघे आतां काम सारूं । हा चि करूं कैवाड ॥ २॥ 

तुका ह्मणे खंडूं खेपा । पढे पापापुण्याच्या ॥ ३ ॥ 

 १पे.पुढे-२त. पॅ. मनुष्य पणा. - ३ त. अत जीवन काळेंचे.- ४ पे. वरदळ.- 

% त. विसंबेना. पं. विसंबो. 








कारासॉचें भा % सह ल १. व कि 
ण: 
५ र “3 ति ् (र कि श्र 
च का. 





॥९४२ ।। 
पतित्रते जैसा भ्रतार प्रमाण | आहां नारायण तैशापेरी ॥ १ ॥ 
सर्वमार्वे लोभ्या आवडे ह धन । आल्यां नारायण तैशापरी ॥२॥ 
तुका हणे एका्वेध जाळे मन | विठ्ठला बाचून नेणे दुजे ॥ ३ ॥ 
॥९४२ ॥ 
विठठळ गीती गावा विहळ चि ध्यावा । विठल उभा पाहावा विटेवंरी ॥१॥ 
॥ धर. ॥ अनाथाचा बध विठठळ छपासिंध | तोडी भवबध यमपारा॥ व्र 
तो चि शरणागतां हा विठ्ठल मुक्तिदाता. | विठ्ठल या संतांसमागमे ॥२॥. . 
विठ्ठळ गुणनिधि विठ्ठळ सवे सिद्धि । लागली समाधि विठलनामे ॥३॥ 
विठ्ठलाचे नाम घेतां जाळे सुख । गोडावळ मुख तुका हाणे ॥ ४.॥ | 
॥९४४॥ 
विठो सांपडावया हातीं । ठावी जाळी एके गती । 
न धरी भय चित्ती । बळ किती तयाचे ॥ ९॥ 
॥ घु. ॥ लागे आपण चि हाती । किंव भाकावी काकुलती । 
करी मग चित्तीं | असेल त॑ तयाचे ॥ ७ ॥ 
एकालिया भावबळे । कें सांगडे तो काळें । 
वेष्णवांच्या मेळे । उभा ठाऊे हाकेसी ॥ २॥ 
बांधा माझिया जीवासी । तुका ह्मणे प्रेमपाशी । 
'न सोडीं तयासी । सर्वस्वासी उदार ॥ ३ ॥ 


कलक-त्कपयकणटणाच एकडील क 2020 क्क ककटेदीट कल्क टाटा कवक 
क्ळरकाशणी किनार जलआुखध ..1. क कमळायजा यावकनयममाडामा 





९ प. तयापरी.--२ पं. एको.-* पं. तयापें. दे. त. तयाचें 


"३४.० श्रापिडळ. 


॥९४५॥ 

वाट वैकुंठी पाहाती । भक्त कै पां येथ येती । 
तयां जन्ममरणखंती । नाहीं चित्ती परलोक ॥ ९ ॥ 
॥ घु.॥ धन्यधन्य हरिचे दास । तयां सुलभ गर्भवास . 
ब्र्मादिक करिती आस । तीर्थावास भेटीची ॥ ७ ॥ 
कथाश्रवण व्हावयास । यमधर्मा थोर आस । 
पाहे रात्रदिवस । वाट कर जोडोनियां ॥ २ ॥ 
राद्वेसिद्दी न पाचारितां | त्या धडिती हरिभक्तां ॥ 
मोक्षसौयुज्यता । वाट पाहे भक्तांची ।॥ ३ ॥ 
असती जेथे उभे ठेळे । सदा प्रेमसुख घाले । 
आणीक ही उडद्डरिले । महादोषी चांडाळ ॥ ४ ॥ 
सकळ करिती त्यांची आस । सवभावे ते उदास । 
धन्यभाग्य त्यांस । तुका ह्मणे दरूषणे ॥ ५ ॥ 

॥९४६॥ 
सोनं दावी वरी तांब तयापोटी । खरियाचे साटी विकू पाहे॥ ९ ॥ 
॥ धरु.॥ पारखी तो जाणे तयाचे जीवींचे | निवडी दोहींचे वेगळाले ॥ ७॥ 
क्षीरा नीरा कैसें होय एकपण | स्वौदी तो चि भिन भिन काढी॥२॥ 
तुका ह्मगे थीता नाँंगवळा चि खोटा । अपमान मोटा पोवईल ॥ ३ ॥ 

॥ ९४३ ॥ 


फोडुने सांगडी बांधली माजासी | पैल थडी कैसी पावे सहजी ॥ ९ ॥ 


शण कशी 





पाववील. ६ पं. पावेल. 


तुकारामाचे अभग. शका 


५ धु.॥ आपला घात आपण चि करी | आणिकां सांगतां नाइके तरी॥च्छा 
भुकेभेणें विष घेऊ पांहे आतां । आपल्या चि घाता करूपाहे ॥२॥ 
तुका हणे एक चालतील पुढे | तयांसी वांकडे जातां ठके ॥| ३ ॥ 
॥ ९४८ ॥ 
उपकारासाटीं बोळां हे उपाय । येणंविण काय आल्यां चाड ॥ १ ॥ 
बडतां हे जन न देखवे डोळां | येतो कळवळा हझणडाने ॥ २ ॥ 
तुका ह्मणे माझे देखतिळ डोळे । भोग देते वेळे यईल कळों ॥ ३ ॥ 
॥९४९ | | 
आठवे देव तो करावा उपाव । येर तजीं वाव खटपटा ॥ ९ ॥ 
॥ धु.॥ होई बा जागा होई बा जागा| वाउगा कां गा सिणसील ॥ ४७ ॥ 
जाणिवेच्या भारे भवाचिये डोहीं । बुडसी तों कांहीं निघधेसि ना॥२॥ 
तुका हणे देवा पावसील भावे । जागतां तें ठावे कांही नव्हे ॥ ३ ॥ 
॥ ९५० | 
माझ्या मुखावाटा नयो ह वचन । व्हावें हे संतान द्रव्य कोणां ॥ ९ ॥ 
1 धु. ॥ फुकाचा विभाग पतनदुःखासी । दोहींमुळे त्यासी ते चि साधे ॥ ६ 
नाईकावी निंदा स्तुति माझ्या काने । सादर या मनं होऊनिया ॥ २ ॥ 
तुका झणे देव असाध्य यामळे । आशामोहजाळे गुंतल्या ॥ ३ ॥ 
॥ ९५१९ । 
चित्त ग्वाही तेथें लौकिकाचें काई । स्वहित तं ठायां आपणापं ॥१॥ 
॥ धु.॥ मनासी विचार तो चि साच भाव । व्यापक हा देव अंतर्बाही॥४॥ 





१ पं., आणोक.-२ दे. त. देऊ.--३ आपला चि घाता. त. आपला चि घात.--४च. 
बोलतो हे -५ त. चाड आह्लां.-६ पं. देखव इं डोळां.-७ पॅ. खटपट.-८ पं. कां तिण- 
सोल.-९ पै. करही.-९० प. नये.-९१ पे. सुखाचा.-९२ पं. साध्य-१९३ त. भाई- 
कावी.-९४ पं. व्यापला. 


३४२. श्री विठ्ठल, 


शुद्ध भावा न लगे सुचावा परिहार । उमंटे साचार आणिके ठायी ॥२॥ 
मोगित्यासी काज अंतरीचे गोड । बाहिरल्या चाड नाहीं रग ॥ ३ ॥ 
तुका हणे भाव शुद्ठ हें कारण । भाट नारायग होईल त्यांचा ॥ ४ ॥ 
॥९०५२ || 
नव्हतीं माझे बोळ । अवघे करिता विठल ॥ १ ॥ 
॥ धु. ॥ कांहीं न बरावी खंती । हित होइल धरा चित्ती ॥७॥ 
खोटी ते अहता | वाट टाकिली सांगतां ॥ २ ॥ 
ज्याचें तो चि जाणे | मी मापाडं तुका ह्मणे ॥ ३ ॥ 
॥ ७०५३ ॥ 
वासनेच्या मुखीं अदळूनि भीतें । निवांहापुर्त॑ कारण तें ॥ ९ ॥ 
॥ घ्रु.॥ या नांवे अतरा आला नारायण । चित्तसमाधान खुण त्याची ॥६७॥ 
सर्वकाळ हा चि करणें विचार | विवेकी सादर आतमत्वाचे | २ ॥ 
तुका हणे जॉ जो भजनासी वेळे । अंग तों ता. कळे सन्निवता ॥३॥ 
॥९५४ ॥ 
चितनें अधित राहिलो निश्वळ । ते चि किती काळ वाढवावे ॥ १ ॥ 
॥ ध्रु. ॥ अबोल्याचा काळ आतां ऐशावरी । वचनाची उरी उरली नाही 
व 1४ ॥ 
करू आला तों तों केला लवलाहो । उरा च संदेहो दिला नाहीं ॥२॥ 
तुका ह्मणे मोह परते चि ना मार्गे | झणउने त्याग त्याग जाला ॥३॥ 
॥९५५ ॥ 
निर्गुणाचे घ्यावे गुणासी दर्शन । एकाएकीं भिन्न भद घडे ॥ ९॥ 


१ पॅ. शुद्ध भाव-. २ त. पं. वोळे.-* प. आ्गे.-४ पै. ऐशजापरी.-% दै. संदेहे.- 
६ पं. निगुणासी. * प. हें कडवे नाई 


तुकारामाचे अभंग, ३.४३ 


नाधरु.॥ तुलां आहां आतां न पेढे यावरी । आहो त॑ चि बरी जेथे तेव | ६१॥ 

आपणापासुनी नसावें अतर । वे चिले उत्तर हणडाने ॥ २ ॥ 

तुका हणे अंगा आळी केठिगता । आमच्या अनंता तुझां ऐसी ॥ ३ ॥ 
॥९«५६ | 

तज च पासाव जोलोसा निर्माण | असावे ते भिन्न कासयाने ॥ १ ॥ 

॥ ध, ॥ पाहावा जी ठायीं करने विचार| न्यंन कोठे फार असेचि ना 

॥ ४ ॥ 

'ठेविलिये ठायी आज्ञेचे पाळण । करून जतन राहिलोसे ॥ २ ॥ 

तुका हणे आतां बोलतसे स्पष्ट । जाली क्रियानष्ट तुझणसा ॥ ३ ॥ 
॥९८७॥ 

प्रातिभंग माझा केला पांडुरंगा । भक्तिरस सांगा कां जी तुला | ९॥ 

॥ ध.॥ हणऊाने कांहीं न ठेवी "चि उरी । आलां वमोवरी एकाएकीं ॥४॥ 

न देखां चि कांहीं परती माघारी । उरली ते उरी नाही मळी ॥ ९॥ 

तुका हणे आला अतंरासी खंड । तरि माझे तोड खवळिल ॥ ३ ॥ 
॥ ९५८ ॥ 

ल॑ंटिका ऐसा लणतां देव । संदेहसा वाटतसे ॥ ९ ॥ 

॥ धर, ॥ ऐसें आळे अनुभवा । मज ही सेवा करितां ॥ ४७ ॥ 

शुन्याकारी बहु मोळा । भेंडोळा हे पवाडे ॥ २ ॥ 

तुका ह्मणे ताळी नाहीं । एके ठायी चपळत्वे ॥ ३ ॥ 
॥९८९ ॥ 

जेशासाःटी तैसें हावे । हं बरवे कळलेसे ॥ ९॥ 


९ दे. त. कटिन्यता.--२ त. पै. जालासे.- दे. त. नन्य, पं. न्यन्य.-४ पं. परतो.. 
% त. अंतरा.--६ पै. लाटेक| देव झणतां ऐसा 


३४५०४८ श्रीविहरू. 


»॥ धर. ॥ उदास तूं नारायणा | मी ही हणा तुल्ली च॥ ७ ॥ 
ठका मेहाठक जोडा । जो धडफुडा लागासी ॥ २॥ 
एकांगी च भांडे तुका । नाहीं धोका जीवित्वे ॥ ३ ॥ 
॥९ई३ई० ॥ 
बहुतां रीती काकुलती ! आलो चित्ती न धरा च ॥ १ ।। 
॥' ध्रु. ॥ आतां काशासाटीं देवा । मिथ्या हेवा वाढवू ॥ ४७ ॥ 
तुह्यां आहां जाली तुटी । आतां भेटी चिंतने ॥२॥ 
तुका हणे लाजिरवार्गे । अधीर जिणे इच्छेचे ॥ ३ ॥ 
॥ ९६१५ ॥ 
आश्चर्य तें एक जालें । मना आलें माझिया ॥ १ ॥ 
॥ परु. ॥ मढ्यापाशी करुणा केली । तैसी गेली वथा हे ॥ ७ ॥ 
नार्‍यावा तो कैसा राग । खोटं मग दखोानि॥ २॥ 
तुका ह्मणे केचा बोला । शोध विठ्ठला माझिया ॥ ३ ॥ 
॥ ९६२ ॥ 
मागायाची नाहीं इच्छा । जो मी ऐसा संकोचो॥ १ ॥ 
॥ धु. ॥ लटकियाची न करू स्तृति । इच्छा चित्ती धरूने ॥४॥ 
हिशोबे ते आले घ्यावे । हे तो ठावे सकळांसी ॥ २ ॥ 
लुका हणे स्वामेसेवा । येये देवा काशाची ॥ ३ ॥ 
॥९६३ ॥ 
पाठवणें पडणें पायां । उद्गार वांयां काशाचा ॥ ९॥ 





१ पे. उदार -२ प. मद्दाठका.-२ दे. त. आधर,--४ पं. पाटवणे. 


दुकारामाचे अभेग, ३ श्कु 


4 प्र. ॥ घडलें 'त॑ भेटीसर्व । [दसेल बरवे सकळां ॥ ७ ॥ 

न घडतां दृष्टादष्टी । काय गोष्टी कोरड्या ॥ २ ॥ 

अबोल्यानें असे तुका । अंतर ऐका साक्षीत ॥ ३ ॥ 

॥ ९६४ || 

अभयाचे स्थळ । ते ह॑एक अचळ ॥ ९ ॥ 

॥ घु. ॥ तरि धरिला विश्वास । ठेला होउनियां दास ॥ ७ ॥ 

पुरळी आवडी । पार्यी लागलीसे गोडी ॥ २ ॥ 

तुका ह्ॅणे कंठीं नाम । अंगीं भेरळेसे प्रेम ॥३ ॥ 

॥९६५॥ 

सदेह निरसे तारे रुचिकर । फिक्यासी आदर चवी नाही ॥ १ ॥, 

॥ धर. ॥ आतां नको मज खोट्यानें फटवू | कोठे येऊं जाऊं वेळोवेळां 
॥४॥ 

गेला तारे काय जीवाचे सांकडे | वांचडानि पुढे काय काज ॥ २ ॥ 

तुका हणे कसीं निवडा जी बरं । केलीं तैसी पोरं आळीपार्यी ॥३॥ 

॥९७६६॥ 

बंदे वाणी परि दुळभ अनुभव । चालीचा चि वाहो बहुतेक ॥ ९१ ॥ 

॥ धर. ॥ आही ऐसे केसं राहावें निश्वळ । पाठिळागा काळ मिंतितसे 
॥६॥ 

बाढवितां पोटं देभाचे पसारे । येतील माघारे मदला तोटे ॥२॥ 

तुका झणे बर जागवितां मना । तुमच्या नारायणा अंभयं करं ॥ ३ 





ह ऑऑशवशृऑुशायृरऑआाााश॒॒ााकाआााजा॒ज॒ा॒वयब॒जजजजजबजब॒जजजजज्बयबबबबब. अइ र्‍णणण पणि णणि पणपापणीणणीणप?८0??)२८?१? पणाच्या 


९ पै, एका.-२ दे. भरले सप्रेम.-शपे. अनुभवो.-४ द. पाठिलाग.-«, त. अंभयंकरे. 


३8४ | श्रीविठैल 


॥९७६७॥ 
उग चि ह मन राहातं निश्वळ ॥ तारे कां तळमळ साट होती ॥ १॥ 
॥ घु. ॥ काय तुमचीं नेणों कवतुक विंदानं । स्वोत्तमपगे खेळतसां ॥४॥ 
नानाऊंदे आह्यां नाचवावे जीवां । वाढवाव्या हांवा भलत्यापुढ ॥२ ॥ 
तुका ह्मणे तुली आपुली प्रतिष्ठा । वाढवावया चेष्टा करीतसा ॥ ३ ॥ 
॥ ९६८ ॥ 
आह्ली बळकट जालों फिराउनी । तुमच्या वचनी तुल्ां गोऊ ॥ ९ ॥ 
॥ घर. ॥ जाळे तेव्हां जाळें मागील ते मार्ग । आतां वर्मलागे डावी जाली 
॥ ४ || 
तोडावया अवघ्या चेष्टांचा संबध । शुद्धापार्श| शुद्ध बद्ध व्हावे ॥२॥ 
तुका ह्मणे आह्मां आत्मेत्वाची सोय । आपण चि होय तैसा चि तू ॥३॥ 
॥९६९ || 
तुही साच नपेक्षाळ हा भरवसा । मज जाणतसां अधीरसे ॥ १ ॥ 
॥ धु. | कासया घातला लांबणी उद्घार | ठेवा करकर वारूनेयां ॥४॥ 
सुटों नये ऐस कळले निरूतं । कां घ्यावे मागते आळवनि ॥ २ ॥ 
तुका ह्मणे तुत्ली सभाग्य जी देवा । माझा तुझ्या केवा काय आला ॥३॥ 
॥ ९७० || 
' तुत्लां होइल देवा पडिला विसर । आलीं ते उत्तर यत्न केळें॥ १ ॥ 
॥ पु. ॥ पतितपावन ब्रीद मिरविसी । याचा काय देसी झाडा सांग 
॥४॥ 


सन्मा पाचा ऱ्या ना तपणा तीच 





१0 तय कचक..०१.२.--:::4:२. :--:<4-/-५५-८-->..- चा 


९ त. साठ.--२ पे. आतमत्वी.-४ पे. पतन. 


आहाच मी नव्हं अर्थाचं भकेळं । भलत्या एका बोळे वारेन त्या ॥२९॥ 
तुका ह्मणे देह देईन सांडणे । सहित अभिमाने आवाळूनि ॥३॥ 
*. || ९७१ || 
जडला अगाअर्गी । मग ठेवी प्रसगीं । 
कांही उरीजोगी । लोकीं आहे प्रती ॥ ९ ॥ 
॥ घर. ॥ ठेवी निवाराने आवी । अवकाशतो चि बद्धी । 
सांपडली संधी । मग बळ कोणासी ॥ ४७ ॥ 
गळा बांधेन पायीं । हाली नेदी ठायिचा ठार्या । 
निवाड तो तई । अवकळा केल्या ॥ २ ॥ 
तुका ह्मणे ठावे | तुद्ली असा जी बरव । 
बोभाटाची सवे। मुळीहुनी विठोबा ॥ ३ ॥ 
॥ ९७२९ || 
आही शक्तिहीन । कैस कराळ तें नेणं । 


यी 


लिंगाडाच्या गुणे । खोळंबला राहिला ॥ ९ ॥ 

॥ घर. ॥ माझे मज देई देवा । असे ठेविला तो ठेवा । 
नाही करीत हेवा | कांही अधीक आगळा ॥। ७ ॥ 
नाहीं गळां पडला झोंड। तुमचे ते चि माझे तोड । 
चौघां चार खंड । लांबणी हे अनचित ॥ २ ॥ 

नाहीं येत बळा । आतां तुह्लासी गोपाळा । 
ी तका ह्मणे गळा । उगवा पायां लागतो ॥ १३ ॥ 


शी 


न्न पलव व िनल्ळमम्मिििंं[खेयमंह,कााकायाां््ब्व॒ाकडमममगलवया 


१ पे सांपडलो.--२ प आहा --* पै. असल तो ठेवला ठेबा.--8 त. पे पार्यी. 





हब. अका 


३ध्ह््ट श्रीविठ्ठल. 


॥ ९9७३ ॥ 
काय रुपेविण धालावे सांकडे । निश्चिती निवाडे कोण्या एका ॥ ९ ॥ 
॥ धु. ॥ आहों तैसी पुढें असा दीनपणं । वेचूनि वचने करुणेची ॥ ७॥ 
धेरू भय आतां काय वाहों चिंता । काय करूं आतां आप्तपणे ॥२ ॥ 
तुका हणे आही भावहीन जीव | हणउनी देव दुरे दुरी ॥ ३ ॥ 

॥ ७७४ | 
नाहीं उल्लघिळं कोणाचे वचन । मज कां नारायण दुरी जाला ॥ ९ ॥ 
॥ धु. ॥ अंशंकितें मनं करीं आळवण | नाहीं समाधान निश्चितीचे ॥७॥ 
दासांचा विसर हें तां अनुचित । असे सवे नीत पायांपार्शी ॥२ ॥ 
तुका ह्मणे तुलञां लाज येत नाहीं । आल्या चिताडोही बुडवितां ॥ ३ ॥ 

॥ ९७५ ॥ 
जीव जायवरी सांडी करी माता । हे तो. आश्चर्यता बाळकाची ॥ १ ॥ 
॥ धु.॥ दुर्बळ कीं नाहीं आइकत कानीं | काय नारायणी न्यून जाळे ॥४॥ 
क्षणक्षणा माझा ने घ्यावा सांभाळ | अभाग्याचा काळ ऐसा आला ॥ २ ॥ 
तुका ह्मणे नाहीं वचनासी रुचि । फल कटे चि तं तं होय ॥ ३ ॥ 

॥ ९७६ ॥ 
हझणउनी दास नव्हे ऐसा जालो । अनुभवे बोलो स्वामीपुढे ॥ ९ ॥ 
॥ धु.॥ कां नाहीं वचन प्रतिउच्राचे । मी च माझ्या वेचे अंद्राहासे ॥ ७॥ 
कासयाने गोडी उपजावा विश्वास । प्रीती कांहीं रस वांचुनियां॥| २ ॥ 
तुका ह्मणे अगा चतुरा शिरोमणी । विचारावे मनीं केशीराजा ॥ ३ ॥ 








९ पे. धरूनि.-२ पं. आप्तपणे.-२ पे. आद्वोकित मर्म, दे. दांकितमने.-9 पं. असो. 
« दे. ने घावा.-६- पे. वचनाची.-७ प. अट्टाइस्ये त. आटाहास्पे. 


तुकाशछ्ाथे अभंग, ३०% 


॥ ९७७ ॥ 
काय आतां आह्लीं पोट चि भरावे । जग चाळवावे भक्त ह्यूण ॥ ९ ॥ 
॥ धु.॥ ऐसा तारि एक सांगा जी विचार | बहु होतो फार कासावीस ॥६४ 
काय कवित्वाची घालूनियां रूढी । करू जोडाजोडी अक्षरांची ॥ २॥ 
तुका ह्मणे काय शुंपोनि दुकाना । राहों नारायणा करुनी घात | ३ ॥ 
॥ ९9७८ ॥ 
वर्म तारे आह्मां दावा । काय देवा जाणे मी ॥ १॥ 
॥ घरु.॥ बहुतां रंगी हीन जालो । तरि आलो शरण ॥ ७ ॥ 
द्याळ जरि तुत्ली धीर । होईल स्थिर मन ठायी ॥ २ ॥ 
तुका ह्मणे सत्ताबळें । लडिवाळे राखावीं॥३ ॥. 
॥ ९७९ ॥ 
सांगों काय नेणा देवा । बोळाची त्या आवडी ॥ १ ॥ 
॥ धु.॥ वांयां मन चकुर करा | विश्वंभरा विनोदे ॥ ४७ ॥ 
आवडीच्या करा ऐसें । अंतर्वासे जाणतसा ॥ २ ॥ 
तुका ह्मणे समाधाने । होइन मनं मोकळा ॥ ३ ॥ 
॥ ९८० |॥ 
नि्धाराचे अवघे गोड । वाटे कोड कौतुक ॥ ९ ॥ 
॥ घु. ॥ बैसलिया भाव पांयीं । बरा तई नाचेन ॥ ४२ ॥ 
स्वामी कळे सावधान । तरि मन उल्हासे ॥२ ॥ 
तुका हणे आश्वासाबं । प्रेम द्यावं विले ॥ ३ ॥ 


हिंग अ डे 





णा प्ण ण पणा 





वे 


१ पै. गुफोनि.-२ प. सांगो देवा नेणा काय । बोलाचिये आवडी ॥ ९ त. विडु्के, 


१३७५० श्रीविठ्ठल, 


॥९८१॥ 
जाली तडातोडी । अवषीं पांडेला उघडीं ॥ ९ ॥ 
॥ धु. ॥ नव्हां कोणांची च कांहीं । तुझे भरलिया वाहीं ॥ ७ ॥ 
पारुषला संवसार । मोडली बैसण्याची थार ॥२॥ 
आतां ह्मणे तुका । देवा अंतरे राखो नका ॥ ३ ॥ 
॥ ९८२ |! 
आधार तो व्हावा । ऐसी आस करी देवा ॥ १९ ॥ 
॥ घु. ॥ तुहांपाशीं काय उ । काय वेचे समावाने ॥ ७ ॥ 
सेवेच्या अंमिलावं । मन बहु जालें पिसें॥ २ ॥ 
अरे भक्तपराधीना । तुका हणे नारायणा ॥ ३ ॥ 
॥९८३ ॥ 
तुमचा तुललीं केला गोवा । आतां चुकवितां देवा ॥ ९ ॥ 
॥ धरु, ॥ कैसें सरे चाळवणें । केलें काशाला शाहाणे ॥ ७ ॥ 
कासया रूपा | नांवा आलोाते गा बापा ॥ २ ॥ 
तुका हश आतां । न सरे हवाले घालितां॥ ३ ॥ 
॥ ९८४ ।॥ 
माझी भक्ती भोळी । एकविध भावबळी ॥ १ ॥ 
॥ प्रु.॥ मी कां फडेन निराळा । ऐसा सांडूनि सोहळा ॥ ७४ ॥ 
आतां अनारिसा । येथे न व्हावे सहसा ॥ २ ॥ 
तुका हणे जोडुनि पाय । पढें उगा उभा राह ॥ ३ ॥ 


९ पै. पढिली..-२ दे. पारुशला.-* दे. अभिळासे.-४ प. आझो.-५पं. कासया हो रूपा. 


तुकारामाचे अभंग . वि 


॥९८८॥ 
आहे तरि सत्ता । ऐेशा कारेतो बारता ॥ ९ ॥ 
॥ घु. ॥ अंगसंगाची उत्तरं । सलगीसेवेने लेकरे ॥ ७ ॥ 
तरी निकटवासं । असां आशकेच्या नासे ॥ २ ॥ 
तुका ह्मणे रूची । येथे मिलता केची ॥ ३ ॥ 
॥९८६॥ 
काळ सारावा चितनें । एकांतवासीं गंगास्नानें । 
देवाचें पूजन । प्रदक्षणा तुळसीच्या ॥ ९ ॥ 
॥ धु. ॥ युक्त आहार विहार । नेम इंद्रियांचा सार । 
नसावी बासर । निद्रा बहु भाषण ॥ ४७ ॥ 
परमार्थ महाधन । जोडी देवाचे चरण । 
व्हावया जतन । हे उपाय लाभाचे ।॥ २ ॥ 
देह समार्पिजे देवा । भार कांहीं च न घ्यावा । 
होइल आघवा । तुका झगे आनंद ॥ ३ ॥ 
॥९८७॥ 
मऊ मेणाहून आह्ली विष्णुदास । कठिण वज्ञास भेदू ऐसे ॥ ९ ॥ 
॥ धु.॥ मेळे जित असो निनोनियां जागे। जो जो जंजे मागे तं तं देऊ॥ ७॥ 
भले तारे देऊ गांडीची लगाटी | नाठ्याळा चि गांठी देऊ माथां ॥२९॥ 
मायबापाहूनि बहु मायावत । करू घातपात शात्रहूनि ॥ ३ ॥ 
अमृत त काय गोड आह्मांपुढे । विष ते बापुडे कडू किती ॥ ४ ॥ 


नाप परण्णणपणा 





९ दे. प. अशंकेच्या.-२ पे. तुळसीची.-* दे. वेहार. त. वेव्हार.-४ पै. इंद्रियासी- 
सार.--« त. करावया.--६ दे. मेनाहूने.७ त. निजेलिया.-८ दे. त. जो जो जो जें मागे.-< 
९ त. नाठयाळाचा. पे. नाटाळाचे काटी 


हड. 'श्रीविहठळ, 


तुका हणे आलली अवघे चि मोड । ज्याचें पुरे कोड त्याचेपारे ॥ ५ ॥ 
॥९८८॥ 
गाढवाचे तानं । पालटलं क्षणक्षणं ॥ १ ॥ 
॥। धर. ॥ तैसे अधमाचे गण । एकविध नाहीं मन ॥ ७ ।। 
उपजता बरं दिसे । खूप वाढता तं नासे ॥ २९ ॥ 
तुका ह्मणे भुकते वेळे । वेळ अवेळ न कळे ॥ ३ ॥ 
॥ ९८९ ॥ 
विटाळ तो परद्रव्य परनारी । ये्थनि जो दुरी तो सोवळा ॥ ९ ॥ 
॥ पध. ॥गेदं पथ कांही न धरावी उपाधी | स्वाधीन चि बद्दि करुनी ठेवा ॥ ४॥ 
विचाराचे कांही करावे स्वहित । पापपुण्यांचीत भांडबळ ॥ ९२ ॥ 
तुका हणे न लगे जावे वनांतरा । विश्व विशमरा सारिखे चि ॥३॥ 
॥९९० || 
कल्पतरु रुया नव्हती बाभळा । परविती फळा इईंच्छितिया ॥ १९ ॥ 
उदंड त्या गाई ह्लैसी आणि डोळ्या । पारि त्या निराळ्या कामधेन ॥२॥ 
तुका ह्मणे देव दाखवील दृष्टी । तया सर्वे भेटी थोर पुण्य ॥ ३ ॥ 
॥ ९९१ ।॥ 
जळो प्रेमा तैसा रंग । जाय उेडोने पतंग ॥ ९ ॥ 
॥ ध्रु. ॥ सास्‌साटीं रडे सून । भाव अंतरींचा भिन ॥७॥ 
मैंद मखीचा कावळा । भाव अंतरी निराळा ॥ २ ॥ 
जैसी -वंदावनकांती । उत्तम धॅरू नये हाती ॥ ३ ॥ 














या ची 


९ पं. येथांन दुरी तो सोवळा.-२ पं. गद पद्य.-* त. पापपुण्याचीत पे. पापपुण्या- 


ति.-४ पे इच्छी तया.-% दे. भुलोनि.-६ दे. घरू पे हाता 





बके घ्यान घरी । सीम केरूति मासे मारी 4 ४ 
तुका ह्मणे सर्प डोळे । तैसा कथेमा्जी खुले ॥ ५ ॥ 
॥ ९९२ ॥ 
वेशा नाही बोळ अवगुण दूषीळे । ऐशा बोला भले झणें क्षोभा ॥ १ ॥ 
॥ धु. ॥ कोण नेणे अन्न जीवाचे जीवन । विषमेळवण विष होय ॥ ४ ॥ 
सोनं शुद्ध नेणे कोण हा विचार । डांक हीनवर केळं त्यासी ॥२॥ 
याती शुद्ध परि अधम लक्षण । वांयां गेले तेणे सोगं हीते ॥ ३ ॥ 
तुका हणे शूर तो चि पावे मान । आणीक मंडण भार वाही ॥ ४ ॥ 
॥ ९९७३'॥ 
अणुरणीयां थोकडा । तुका आकाशाएवढा ॥ १ ॥ 
॥ ध्रु.॥ गिळुने सांडिळं कॅळिवर | भव भ्रमाचा आकार ॥ ७ ॥ 
सांडिली त्रिपटी । दीप उजळला घर्टी ॥२ ॥ 
तुका हणे आतां । उरलो उपकारापुरता ॥ ३ ॥ 
॥ ९९४ ।॥ 
धन्य आजि दिन । जालें संताचे दरान ॥ १ ॥ 
॥ ध्रु. ॥ जाली पापातापा तुटी । दैन्य गेळें उठाउठी ॥७॥ 
जाळे समाधान । पार्यी विसांवळं मन ॥ २ ॥ 
तुका ह्मणे आले घरा | तो चि दिवाळीदसरा ॥ ३ ॥ 
॥ ९९८ || 
हें चि माझे धन । तुमचे वदावे चरण ॥ १ ॥ 


९ प. धरून -९ पे. झणा,-३ पै. हीणवर.-४ पे. सोंगहीत.-« पं. अणु्रेणया.-- ६ प 
कलीवर, 





्डे 


र्ल्ण्य् 
४] 
३3. 





॥ धु. ॥ येणं माग्यें असो जीत । एवढं समर्पूनी चित्त ॥ ७ || 
सांभाळिलें देवा । मज अनाथा जी जीवा ॥ २९ ॥ 
जोडूनियां कर । तुका विनवितो किंकर ॥ ३ ॥ 


-<कहहिकध्ययतगाव्यमकळयककककककककककललकककककतकीनयापणीकणीनीणणी 0 )0)ीी 0000 ी0!00)0ती)ी !|])ी0शी ती 00 ती तीपण 


॥ ७७६ ॥ 
फजितखोरा मना किती तुज सांगो । 
नको कोणा लागों मार्गे मार्गे ॥ ९ ॥ 
॥ घु. ॥ स्नेहवादें दुःख जडलेंसे अंगी । 
निष्ठुर ह जगी प्रमसुख ॥ ६४ ॥ 
नैदास्ताते कोणी करा दयामाया | 
न॑ घरीं चाड या सुखदुःखे ॥ २ ॥ 
योगिराज कां रे न राहाती बैसोनी । 
एकिये आसनीं या चि गणे ॥-३ ॥ 
तुका हणे मना पाहे विचारून । 
होई रें कठिण वजञाऐसे ॥ ४ ॥ 

॥ ९७९७ | 
जळो माझी ऐसी बुद्धी । मज घाली तुजमधीं । 
आवडी हे विवि । निषेधी चि चांगळी ॥ १॥ 


ह... के री 


॥ धर. ॥ तूं स्वामी मी सेवक । उंच पद निच एक । 


ऐसें करावें कोतुक । नको करू खंडणा ॥ ४६ ॥ 
जळ न खाती जळा | वक्ष आ_लिया फळा | 


९ पे. जडले इं आ्गी.-९ दे. त. दयामया -$ पं. न धर्री वाड तया सुखदुःखा.- 


४ त. पं. वज्न.एसा.-५« प. उर्चानच पद एक. 


श्क्द 





भोक्ता निराळा । तेणें गोंडी निवडिंलळी ॥ २ ॥ 

हिरा शोभला कोंदंश । अळकारी मिरवे सोनं | 

एक असतां तेणें । काय दुर्जे जाणावें ॥ ३ | 

उष्णें छाये सुख वांटे । बाळें माते पान्हा फुटे | 

एका एक भेटे । कोण सुख ते काळी ॥ ४ ॥ 

तुका ह्मणे हित | हे चि मानी माझे चित्त । 

नव्हे आतां मुक्त । ऐसा जाला भरवसा ॥ ५ | 

॥ ९९ ८॥ 
मनीं वसे त्याचे आवडे उत्तर | वाटे समाचार घ्यावा ऐसें ॥ १ ॥ 
॥ धु. ॥ जातीचे तें झुरे येर येरासाटी । वियोग हो' तुटी नेघे कधी 
॥७॥ 

टींची अपेक्षा बारता आदर | पुसे नव्हे वीर मागुताळं ॥ २ ॥ 
का ह्मणे माझ्या जीवाचे जीवत | सोडरे हारेजन प्राणशसखे ॥ ३ ॥ 


6८५. -६/ 


॥ ९९५९ ॥ 
नव्हे आरागूक पारे मनीं वाहे । होईल त्या साहे पांडुरंग ॥ ९ ॥ 
॥ धु. ॥ पंढरीसि जावे उद्दगे मानसीं । धारल्या पावसी संदेह नाहीं 
॥ ९ 
नसो बळ देह असो पराबजीन । परि हुं चित टाफी नको॥२॥ 
तुका ह्मणे देह पडो या चिंतनें | पुढं लागे येगें याजसाटी ॥ ३ ॥ | 





नणीणीणाकणीशीह णाल लकण लणल कळक रका, 


९ पं. झुरे येश०-२ पं हे-९ दे त. वगता आदर.-8४ पे. साह्ये.--५ दे. उदेग. त. 
उद्येग.-६ पं. पुढतीलागे ०. 





३५६३४. न्या वडर 


॥ ९१०१०० | 
कोठ देवा आळे अंगा थोरपग । बरं होते दीन होतां तरीं ॥ १ ॥ 
॥ परु. ॥ साधन ते सेवा संतांची उत्तम । आवडीनें नाम गोईन तं ॥ ७ ॥ 
न पसतें कोणी कोठे ही असतां । समाधान चित्ताचिया सुखे ॥२॥ 
तुका ह्मणे जन अव्हेरिते मज । तरी केशीराज सांभाळिता ॥ ३ ॥ 
॥१००१ । 
चतुर मी जालो आपुल्या भौवता । भारवेविण रिता फुर्ज अंगी ॥ ९॥ 
॥ धु. ॥ आतां पुढें वांयां जावे ह तें काई । कामक्रोवे ठायीं वास केला 
॥ ७ ।!| 
गुणदोष आले जगाचे अंतरा । भूताच्या मत्सरावरी बुद्धि ॥ २ ॥ 
तुका ह्मणे करूं उपदेश लोकां । नाहीं जालों एका परता दोषा ॥३॥ 
॥ १००२९ | 
धन्य ते संसारा । दयावत जे अंतरीं ॥ १९ ॥ 
॥ धरु. ॥ येथें उपकारासाठी । आले घर ज्यां बैकुठीं ॥ ६४ ॥ 
लटिके वचन । नाहीं देहीं उदासीन ॥ २ ॥ 
मधुरा वाणी ओटीं । तुका हणे वाव पोटीं ॥ ३ ॥ 
॥१९१००३ ॥ 
कँटल्याविण नव्हे मांडा । अळसे धोंडा पडतसे ॥ ९ ॥ 
॥ धु. ॥ राग नको धरू मनीं । गांडमणी सांगतो ॥ ७ ॥ 
तरटापुढे बरे नाचे । सुतकाचे मुसळ ॥ २ ॥ 
१ पं. होतो.-२ पै. गाईजेते.-३ पे स्फुंद.--४ पै. एका दोषा परता.-५ दे. पैकर्ठी.- 
६ पं. कांडिल्या कुटिल्या होतो मांडा ।-७ त. गांडमनी. 


तुकारामाचे अभंग. श५ 9 


तुका हणे कोठी सार । करी फार शाहाणे ॥ ३ ॥ 
॥ ९१००४ ॥ 
कळों येतं तरि कां नव्हे । पडती गोवे श्रमाचे ॥ ९ ॥ 
॥ धु. ॥ जाणतां चि होतो घात । परिसा मेत देवा हं ॥ ७ ॥ 
आंविसासाटी फासा मान'। पाडी धनइच्छा ते ॥ २ ॥ 
तुका हणे होणार खोटे । कर्म मोटे बळिवेत ॥ ३ ॥ 
॥१०५०५॥ 
मोकळे मन रैझळ वाणी । या चि गुणीं सपल्न ॥ ९ ॥ 
॥ घु. ॥ लक्ष्महेत ऐशा नावें । भाग्य ज्यावे तरि त्यांनी ॥ ७ ॥ 
नमन नम्रता अंगीं । नेघे रंगी पालट ॥ २ ॥ 
तुका ह्मणे त्याच्या नांवे । घेतां व्हावे संतोषी ॥ ३ ॥ 
॥ ९०१६ ॥ 
शेवटीची विनवणी । संतजनीं परिसावी ॥ १ ॥ 
'॥ पु. ॥ विसर तो न पडावा । माझा देवा तुसांसी ॥ ४७ ॥ 
पुढे फार बोलों काई । अवघें पार्यी विदित ॥ २ ॥ 
तुका ह्मणे पडिलो पायां। करा छाया रुपेची ॥ ३ ॥ 
'॥ ९१-०७ || 
करितो कवित्व ह्मणाल हे कोणी । नव्हे माझी वाणी पदरींची ॥ १॥ 
॥ धु. ॥ माझिये युक्तीचा नव्हे हा प्रकार । मज विश्वंभर बोलवितो ॥ ४१॥ 
काय मी पामर जाणे अर्थभेद । वदवी गोविंद ते चि वदे ॥ २ ॥ 


अकळ. का 


९ प. काटी सार.-२१ पै. मात देवा हे.-$ “आमिष ताट” अते भता. 


३५८ श्रीविठ्ठल, 


निमित्त मापासी पैसविलो आहें । मी तों कांहीं नव्हे स्वामिसत्ता॥ ३ ॥ 
नुका झ्णे आहे पाईक चि खरा । वागवितों मुद्रा हे॥४॥ 
॥ ९१००८ | 

आहीं गावे तुली कोणीं कांहीं न ह्मणावें । 

ऐस तव आलां सांगितले नाही देवें1॥ १ ॥ 

॥ घु. ॥ हणा रामराम टाळी वाजवा हाते । 

नोचा डोला प्रेमे आपुलिया स्वहित ॥ ४७ ॥ 

सहज घडे तया आळस' करगे तें काई । 

अग्नीचे भातुके हात पाळितां कां पायीं || २॥ 

येर्थे नाही लाज भक्तिभाव लोकिक । 

हांसे तया घडे ब्रह्महत्यापातक | ३ ॥ 

जया जैसा भाव निरोपण करावा | 

येथे नाही चाड ताळविताळ या देवा ॥ ४ ॥ 

सदेव ज्यां कथा काळ घेडे श्रवण । 

तुका हणे येर जन्मा आळे पाषाण ॥ ५ ॥ 

॥९००%७ || 

देव घ्या कोणी देव घ्या कोणी । आइता आला घर पुसोनी ॥१॥ 
॥ धु. ॥ देव न लगे देव न लगे । सांटवणेचे रुपळे जागे ॥ ४७ ॥ 
देव मदला देव मंदला । भाव बडाला काय करूं॥२॥ * 
देव घ्या फुका देवघ्या फुका | न लगे रुका मोल कांहीं ॥३॥ 


कळक. कसली २११0 प0ी0पा णिणीण 


९५ त. प. निमित्ये-२ पं. ना नाचा-३ त. पोळितां.-४ पै. तांटवणाचे 


1 ती 
क वि . ५ ि 
रामाचे "क्या हि... 
"71. 7'./॥िक* १५ अमग ह 1] 
१ झु ा र्‍ शत्यु 
चें अभंग. 





तुकारा 
भ्व्ठे 





दुबळा तुका भोवंविणं । उधारा देव घेतला रुणं ॥४ ।! 

॥ १०१० ॥ 
विष्णमय सर्व वेष्णवांसी ठावें । येरांनीं बाहावे भार माथां ॥ १ ॥ 
॥ ध.॥ साधनं संकटे सर्वालागीं सीण । व्हाबा लागे क्षोण अहंमान ॥७॥ 
भाव. हा कठीण वज्ञ हे भेदवे । परि न छंदवे मायाजाळ ॥ २ ॥ 
तका हणे वम भजनं चि सांपडे । येरांसी तो पंड ओस दिशा ॥३॥ 


॥९१९०९१९ || 
कौतनाची गोडी । देव निवडी आपण ॥ १९ |! 
॥ धरु. ॥ कोणी व्हा रे अधिकारी । त्यासी हरि देईल ॥ ६ ॥ 
वैराग्याचे बळ । साही खळ जिणावे ॥२॥ 
उरेल ना उरी । तुका करी बोभाट ॥ ३ ॥ 
॥ ९०९९ || 
कायावाचामन ठेविळं गाहाण | घेतळे तज्ञ रिण जोडीलागीं ॥ १९ ॥ 
॥ध्रु.॥ अवघे आळे आंत पोटा पाडेल थीत | सारूनि निश्चित जाली देवापच्ही 
द्यावयासी आतां नाहीं तोळा मासा | आधील मवेशा तुज ठावी॥२॥ 
तुझ्या रिणे गेले बहुत बांध्रोन । जाले मजहून थारयोर ॥ ३ ॥ 
तुका ह्मणे तुझे खती जे गुंतलं । करूनि आपुले घेई देवा ॥ ४.॥ 
| धुर्वक-अभंग २८. 
॥१₹९१०१३॥ 
करिसी को न करिसी माझा अगीकार | हा मज बिचार पडिला देवा ॥ १॥ 
॥ घु.॥ देता कोन देसी पायाच दशन | हणऊनि मन स्थिर नाहा ॥७॥ 


 आवनयकळासीकवळव कळळव्कक स क्कयण ण णणपककककेकसकककेक्यकयणाणापतीणणणीणा कणा पासा पणा ह खयबबआआडड्ार 


ण्णाप्प्पाप्णि घायला 


९ प. भावहीन.-२ त'. अडंभाग ३ त. मायाजाळा.--४ त. गळ.-५ पै. निश्वीव 


महा ० श्रींविद्ठळ. 


बोलसी कीं न बोलसी मजसवें देवा । हणोनिर्या जवा भय वाटे ॥ २॥ 
होईल कीं न होय तुज माझा आठव । पडिला संदेह हा चि मज ॥ ३॥ 
तुक्का हणे मी तों कमाईचे हीण । झणऊनि सीण करीं देंवा ॥४॥ 
॥१०१४ ॥ 
ऐसा माझा कोण आहे भीडभार । नांबाचा मी फार वांयां गेलां ॥१॥ 
॥ धरु. ॥ काय सेवा रुज॒ आहे सचाबळ | ते मज राउळ छृपा करी ॥ ४॥ 
काय याती शुद्ध आहे कुळ कर्म । तेणें पडे वर्म तुझे ठायी ॥२॥ 
कोण तपोनिध दानधमसीळ । अंगीं एक बळ आहि सचा ॥ ३ ॥ 
तुका ह्मणे वांयां जालो भूमी भार |! होईल विचार काय नणो ॥ ४ ॥ 
॥ ९१०९५ | 
साच मज काय कळों नये देवा । काय तुझी सेवा काय नव्हे ॥ ९॥ 
॥ भु. ॥ करावे ते बरं जग समाधान । सेवावे हवन न बोलावं ॥७॥ 
शुद्ध माझा भाव होइल तुझे पायी । तरि च हँ देई निवडाने ॥ २॥ 
उचित अनुच्चित कळो आली गोष्टी । तुझे ळपादष्टी पांडरगा ॥ ३ ॥ 
तुका हणे मज पायांसर्वे चाड । सांगसी ते गोड आहे मन ॥ ४ ॥ 
॥ ९१०९६॥ 
नाहीं कांटाळलो परि वाटे भय । करावे तें काय न कळतां॥ १ ॥ 
॥ भु. ॥ जन वन आह्लयां समान चि जालं | कामक्रोध गेले पावटणी 
॥ ४ ॥ 
घडऊरमी शत्रु जिंतिळे अनंता । नामाचिया सत्ताबळे तुझ्या ॥२॥ 








९ पे. की नव्हे तुज ०-२ दे. मा कमाईचे. पै. कमाईचा.-- ३ दे. त. काहे.- ४ स. 
जनसमाधान.-« पे, बालवे.-६ प. केल.-७ पै, मिकिले. 


तुकाशमाचें अभंग. 1 


मुख्य धर्म आह्मां सेवकांचा ऐसा | स्वामी करी शिरसा पाळावे तें 
॥ ३ ॥ 
हझणऊनि तुका अवलीाकुनी पाय | वचनाची पहि वास एका ॥ ४ 1 


॥९०९७ |] 
बांयांविण वाढविला हा कळौकिक । आणिला लटिक वाद दोघां ॥ १॥ 
॥ धर. ॥ नाहीं ऐसा जाला देव माझ्या मर्ते | भुकेळ जेविते काय जाणे 
॥६४॥ 
हाब्दज्ञानं गौरविठी हे वैखरी । साच तें अंतरी बिबे चिना॥२॥ 


१ 


जाली परंदेशी गेले दोन्ही ठाय । संसार ना पाय तक्षे देवा ॥ ३ ॥ 
तुका ह्मणे मार्गे कळी येतें ऐसं । न घेतो ह पिसे लावूनियां ॥ ४ ॥ 
॥१०९ऐ८ || 
न कळे तत्त्वज्ञान मूढ माझी मती । परि ध्याती चि्ची चरणकमळ ॥१॥ 
॥ धर. ॥ आगमाचे भेद मी तो काय जाणं । काळ तो चिंतन सारीतरस 
॥९७॥ 
कांही नेणे परि ह्मणवितो दास । होइल त्याचा त्यास अभिमान २॥ 
संसाराची सोय सांडिला मारग । दुराविळें जग एका घार्य ॥ ३ ॥ 
मागिल्या लागाचें केळेसे खंडण | एकाएकीं मन राखियेळे ॥ ४ ॥ 
तुका ह्मणे अगा रखेमादेवीवरा । भक्तकरूणाकरा सांभाळावे ॥ «८ ॥ 
॥ ९०९९ || 
इतुळे करी देवा ऐके हे वचन । समूळ अभिमान जाळीं माझा ॥ ९॥ 


क हटतथालप्शाणण पी?”पा”चीशीहट . कोधणपणीण णाचा ाच पणा पापा 





ऑरफशिशिशिनिकिशिणि र्शिशिशितणिफिणीणीणीणी0ी0ी?0ी0?0 चा ्यीन्यामळाळनयाननवक 


९ दे. मा काप०. त. मी त॑ काय ०.--२ पं. सुकमादेबीबरा-२ प. आतां करुणाकर, 


३६२ श्रवैबि्ठल. 


॥ धर. ॥ इतलं कर्री देवा ऐक € गोष्टी । सर्व समदृष्टी तज देखं ॥६॥ 
इतुळे करा देवा विनवितो तुज । संतांचे चरगरज वदी माथा | २ ॥ 
इतुले करीं देवा ऐके हे मात | त्ददयी पंढरीनाथ दिवसेरात्री ॥ ३ ॥ 
भलतिया भावे तारी पंढरीनाथा । तुका हणे आतां शरण आलो ॥४॥ 
॥१०२९०॥ 
तुझा दास ऐसा ह्मणती लोकपाळ । ह्मणऊान सांभाळ करी माझा ॥९१॥ 
॥ध्रु.॥ अनाथाचा नाथ पतितपावन | हे आतां जतन करी नाम ॥ ७॥ 
माझे गुण दोष पाहातां न लगे अंत | ऐसं माझें चित्त मज ग्वाही ॥२॥ 
नेणें तुझी कैसी करावी हे. सेवा । जाणसी तृं देवा अंतरींचे ॥ ३ ॥ 
श्वूका हणे तूं या ळपेचा सिंधु । तोडी मवबंधु माझा देवा ॥ ४ ॥ 
॥१९०२१ | 
जाणावे ते काय नेणावे तें काय । ध्यावे तज्ञे पाय हं चि सार ॥ १॥ 
॥ध.॥ करावे ते कायन करावे ते काय | ध्यावे तजे पाय हं चि सार ॥७॥ 
बोलावे ते काय न बोलावें ते काय । ध्यावे तज्ञे पाय हं चि सार ॥२॥ 
जावे ते कोठे न॑ जावे ते आतां । बरवे आठवितां नाम तुझें ॥ ३ 
तुका झणे तू करिसी ते सोपे । पृण्ये होती पापे आमुच्या मते ॥ ४॥ 
॥ (०२२ | 
नको ब्रह्मज्ञान आत्मस्थितिभाव । मी भक्त तू देव ऐसं करीं ॥ ९ ॥ 
ध्रु ० ॥ दावी रूप मज गोपिकारमणा | ठेवीन चरणांवरी माथा ॥७॥ 
पाहोनि श्रीमख देइन आलिंगन । जीवे निबलोण उत्तरीन ॥ २ ॥ 
९ पै. संतचरणरज ०-९ पे, दिवसराती.-३ पे. कळे. ४ प. ते... पेत स्पेचा- 
है दे. न बजाव भातां.-७ प. मती.-८ पं. ठेवद 


तुकारामाचे अभंग. ३.६३ 


पसतां सांगेन हितगुज मात । वैसोनि एकांत सुसगोाष्टी ॥३॥ 

तुका ह्मणे यासी न लावीं उशीर ॥ माझें अभ्यंतर जागोनियां ॥ ४ ॥ 
॥ ९०९२३ 

मार्ग शारणागत तारेले बहुत । हणती दीनानाथ तुज देवा ॥ १ ॥ 

॥ध्र.॥ पाहिळे अपराध नाहीं याती कुळ| तारिळा अजामेळ गणिका मभिछीं 

॥४७॥ 

अढळपदीं बाळ' बैसविला धुरु । क्षीराचा सागरू उपमन्या ॥ २ ॥ 

गर्जेद्रपश॒ नांडियें जळचरं । भवसिंधुपार उतारेळा ॥ ३ 

प्रल्हाद अश्नींत राखिला जळांत । विषाचे अमत तुझ्या नामे ॥ ४ ॥ 

पांडवां संकट पडतां जडभारी | त्यांचा तूं केवार्री नारायगा ॥ ५ ॥ 

तुका झणे तू या अनाथाचा नाथ | ऐकोनियां मात शारंण आलो ॥ ६] 
॥ ९०२०४ ॥ 

तुझा हरणागत जालों मी अंकित । करीं माझं हित पांडुरंगा ॥ ९ ॥ 

॥ धु. ॥ पतितपावन तुझी ब्रीदावळी । ते आतां सांभाळी, मायबापा ॥७॥ 

अनाथाचा नाथ बोळतीळ संत । ऐकोनियां मात विश्वासलो ॥ २ ४ 

न करावी निरास न धरावें उदास । देई याचकास रुपादान | ३ ॥ 

तुका झणे मी तों पातकांची रासी । देई पायापासी ठाव देवा ॥ ४ ॥ 
॥ ९१०२५७ ॥ 

सर्वस्वाचा त्याग ता सदा सोवळा | न लिंपे विटाळा आग्ने जैसा ॥१ ॥ 

॥ ध.॥ सत्यवादी केरी संसार सकळ | अलिप्त कमळ जळी जसं ॥६४॥ 

घडे ज्या उपकार भंतांची ते दया । आत्मस्छिति तया अंगीं वसे ॥ २ ॥ 


णा ण “णापपप?णा"9प?प२?पटापसीा न परपणप पणी) 


र द.त उपमन्ये.-२ पै. नाडिला -३ त. प. जळत.--४ व. बोलवी ते.-५ पे. क- 


रितां.--६ पै. अलिप्त तो जळकमळ जैसा.-७ त. तैसें -८ त. भताची हे दया. दे अता 
वषी दया 








2३०६४ 'श्रीविहळ 


नो'बोले गुणदोष नाइके जो कानीं । वर्ताने तो जनीं जनादन ॥ ३ ॥ 
''लुका हणे वर्म जाणितल्याविण | पावे करितां सीण सांडीमांडी | ४॥ 
| ॥१९१०२>०६ ।॥ 

कुळधर्म ज्ञान कुळवर्म साधन । कुळधर्म निधान हातीं चढे ॥ ९॥ 
॥ धर. ॥ कुळधर्म भक्ति कुळधर्म गति । कुळधर्म विश्रांति पाववील ॥ ४॥ 
कुळधर्म दया कुळधर्म उपकार | कुळधर्म सार साधनाचे ॥ २ ॥ 
कुळधर्म महत्त्व कुळवर्म मान । कुळधर्म पावन परलोकीर्चे ॥ ३ ॥ 
तुका ह्मणे कुळधर्म दावी देवी देव | यथाविध भाव जरी होय ॥ ४ ॥ 

॥ ९१०२७ || 
: पुण्य परउपकार पाप ते परपीडा | आणीक नाहीं जोडा दुजा यासी ॥१॥ 
॥प्रु.॥ सत्य तो चि धम असत्यते कर्म । आणीक हे वर्म नाहीं दुजें ॥४॥ 
गाति ते चि मुखीं नामाचे स्मरण | अधोगति जाण विन्मुखता ॥ २॥ 
संतांचा संगे तो चि स्वर्गवास | नर्क तो उदास अनर्गळा ॥ ३ ॥ 
तुका हलणे उघडे. आहे हित घात । जयाचे उचित करा तैसं ॥ ४ ॥ 

॥ ९१०२८ ॥ 
न वजे घांयां कांहीं ऐकतां हरिकथा | आपण करितां वांयांनवजे ॥ १ ॥ 
॥ध्रु.॥ न वजे वांयां काही देवळासी जातां | देवासी पुजितां वांयां न वजे ॥४७॥ 
न वजे वांयां कांहीं केलिया तीर्थ | अथवा कां ब्रृंत बांयांन वने ॥२॥ 
न वजे वांयां जालें संतांचे दरशीन | शुद्ध आचरणवायां नवजे॥३॥ 
तुका झणे भाव असतां नसतां । सायास कारेतां वांयां नवजे ॥ ४॥ 


य वटमीचकट “ककल कक टाप केलीकल्रणण कल्याणी ट्ट "न या जा अर) कलक ऱनदा --- हट टन र क आळा तक म अक वि अनेकानेक आळा गानाळचमडयाण 


१ प.न. त. ना.-२ त. पं. कुळधर्मे भाक्त कुळधर्म गति.-$ त. पै. कुळधर्म दया 
कुळधर्मे उपकार.-४ त. पे. कुळधर्म महत्व कुळधर्म मान.-« दे. त. विन्मुखते.-६ त. 
सांगात.-७ प. अनर्गळ.-<८ पै. केलियाही वीर्य. त. कालिया तोर्थे.-९ त. ब्रते. 





३7% 


॥ १९०२५ | 
चित्तीं धरीन मी पाउळं सकुभार । सकळ बिढार संपत्तीचे ॥ ९ ॥ 
॥ध्रु.॥ कंठीं धरि मी नाम अमृताची वछी। होईल राहिली शीतळ तनु ॥४४॥ 
पाहेन श्रीमख साजिरे सुंदर । सकळां अगर लावण्यांचे ॥२९॥ 
करिन अंगसंग बाळकाचे परी । बसेन तों वरी नेतरीं कडियि ॥३ ॥. 
तुका हमगे हा केला तैसा होय | धरिली मने सोय विठोबाची ॥ ४ ॥ 
॥ ९०३० || 
बाळ मातिपार्शी सांगे तानभूक । उपायांचे दुःख काय जाणे ॥। १॥्ु०॥ 
तयापरी करीं पाळण है माझे । घेडअनियां ओझे सकळ भार ॥ ७ ॥ 
कासया गुणदोष आणिसील मना । सवे नारायणा अपरावी ॥२॥ | 
सेवाहीन दीन पातकांची रासी । आतां विचारिसी काय ऐसे ॥ ३ ॥ 
जेणें काळे पायीं अनसरलळे चित्त । निर्धार हे हित जाल ऐसं ॥४॥ 
तुका ह्मणे तुझ्ली तारिले बहुतां | माझी कांहीं चिंता असो देवो॥ ५॥ 
॥ ९०३१९ ॥ 
जीवनावांचूनि तळमळी मासा । प्र कार हा तैसा होतो जीवा ॥ ९ ॥ 
॥ धृ ० ॥ न संपडे जाळे भूमिगत धन । चरफडी मन तयापरी ॥ ४१ 
मातेचा वियोग जाल्या हो बाळा । तो कळवळा जाणा देवा ॥ २॥ 
सांगावे ते किती तुझांसी प्रकार | सकळांचे सार पाय दावी ॥ ३ ॥ 
ये चि चिंते माझा करपळा भीतर । कां नेणां विसर पडिला माझा ॥ ४ ॥ 


तुका झणे तू हे जाणसी सकळ । यावरि रुपाळ होई देवा ॥ ५ ॥ 


९ दे. त. सकुमारे.-२ प॑ नुतरे. त. नुवर.-३ पे. अनुतळे.-४ असा. द्यावी-_« पे. 
जाहोळेया बाळा । होतो कळवळा.-६ पे. देग.-*पे. “मी” हा इब्द नहीं. 


शट श्रीवि्ठळ, 


॥ १०३२ ॥ 
शरण आले त्यासी न दावीं हे पाठी । ऐका जगजेठी विज्ञाना ॥ १ ॥ 
॥ध्रु.॥ अळविती तयांसी उत्तर झडकरी । द्यावे परिसा हरी विज्ञापना ॥४॥ 
गांजिलियाचें करावे धांबणे | वनंती नारायणे परिसावी हे ॥ २ | 
भागलियाचा होई रे ब्रिसांवा । परिसावी केशवा विज्ञाना ॥ ३ ॥ 
अकिताचा भार वागवाबा माथां । परिमादी अनंता विज्ञाना ॥ ४ ॥ 
तुका हणे आह्यां विसरावे ना देवा । परिसावी हे देवा विज्ञापना ॥ ८ 

॥ ९५०३३ । 
कोण आल्या पसे सिगळे भागळे । प्तजविण उगले पांडुरगा ॥ ९ ॥ 
॥ धु. ॥ कोणापाशी आल्लीं सांगावें सुखदुःख । कोण तानभूक निवारील 

| ७ ॥ 
कोण या तापाचा करील परिहार । उतरील पार कोण दुजा ॥२॥ 
कोणापे इच्छेचे मागावे भातुर्के । कोण कवतुर्के बझावील ॥ ३ ॥ 
काणावरी आहल्लीं करावी हे सत्ता । होईल साहाता कोण दुजा ॥ ४॥ 
तुका हणे अगा स्वामी सर्वे जाणां । दंडवत चरणां तुमच्या देवा ॥०॥ 

॥९१०३४ ॥ 
तेव्हां धाळे पोठ बेसलों पंगती । आतां आहल्लां मक्तिपांग काई ॥१॥ 
॥ घरु.॥ थांबा केला आतां थई वो घांबोन | येथे काई करणें न लगे संदेह 

॥ ६५ ॥ 








१ पे शाग्ण आली त्यासी ने दावी पाठी. त. न द्यावी.- २ पे. देवा -- ३ पै. पारेसावी 
केटर.-8 प सांगा.-% पे. ताहान -६ भार -७ दे. होईल धावगे | तया कायी करणें 
रागे सय] ॥ त. तया काई करणें लागे संदेह ॥ 








गायनाचा आतां कोठें उरला काळ । ओनंई सकळ मरी आलें ॥२॥ 

देवाच्या सख्यत्वे विषमासी ठाव । मध्ये कोठें वाव राही सके ॥ ३॥ 

'तेव्हां जाळी अवघी बाधा वाताहात । प्रम त्हृदयांत प्रवेशले ॥ 8 १ 

तका हणे आलली जितिळें भरवसा । देव कोठें दासा मोकलिंतो ॥५॥ 
॥९१०३५॥ 


त 
॥। 


रे कां पवाडे गर्जती प्राण । असता नारायग शक्तिहीन ॥ . ॥ 
धरु. | कीर्तीविण नाहीं नामाचा डांगोरा | येर कां इतरां वाणीत ना 
॥ ४७% 1] 
तारे च हणा तो आहे चिरंमीब । केलियाचा जीव सखी गण ॥ २ ॥ 
चांगळेपण हे निरूपमता अगी । बाणळ श्रीरगी ह्णऊनि ॥ ३ ।॥ 
तारे च हा थोर सांगितले करी । अभिमान हरीश्‍झार्रा नाही. ॥ ४ ॥ 
तुका हणे तरि करिती याची सेवा । देळायाशीं हेवा नाहीं कुडं ॥५॥ 
॥९०३६ ॥ 
अविट हें क्षीर हरिकथा माउली । सेविती सेविली वेष्णवजनीं ॥ १ ॥ 
॥ धु, ॥ अमत राहिलें लाजोनि माघारे । येणं रसे थोरे ब्रह्मानदे ॥४॥ 
पतित पातकी पावनपंगती । चनुभुंज होती देवाएसे ॥ २ ॥ 
सर्व सुखं तया मोहोरती ठाया । जेथे दाटणी या वैष्गवांची | ३ ॥ 
निग॥ हु सोंग धघारेळे गणवत | धरूनियां प्रीत गाये नाचे ॥ ४ ॥ 
तका झंग्रे केली साधने गाळणी । सलभ कोर्तनीं होउनि ठेला ॥ ५ । 


९ पं आमंद.-२ त दे. निर्पायता -३पे सेविता सविली.--४ प. मोह ती. त. मोद्दो 
२ १॥.-०७ त. निगुण भ!कार झाला गुणवंत पं. इंकडवें नाही. 





रश श्रॉविहळ, 


॥ ९०३७॥ 
संसारसोहळे भोगितां सकळ । भक्तां त्याचें बळ विटोबाचें ॥ ९॥ 
॥ध्रु.॥ भय चिंता धाक न मनिती मनीं | भक्तां चक्रपाणि सांभाळीत ॥४॥ 
पापपुण्य त्यांचें धरूं न शके अंग | भक्तांसी श्रीरंग सर्वभावे ॥ २ ॥ 
नव्हती ते मुक्त आवडे संसार । देव भक्तां भार सर्व वाहे | ३ ॥ 
तुका ह्मणे देव भक्तां वेळाईत | भक्त ते निश्चित त्याचियानें ॥ ४ ॥ 

॥ ९०२८ ॥ 
'देवासी अवतार भक्तांसी संसार । दोहींचा विचार एकपर्णे ॥ १ ॥ 
॥ धर. ॥ भक्तांसी सोहळे देवाचिया'अगे । देव त्यांच्या संगे सुख भोगी 

॥९७॥ 

देवें भक्तां रूप दिळासे आकार | भक्ती त्याचा पार वाखाणिला ॥२ ॥ 
एका अंगीं दोन्ही जालीं ही निर्माण | देवभक्तपण स्वामिसेवा | ३ ॥ 
तुका ह्मणे येये नाहीं मिन्नभाव । भक्त तो चि देव देव भक ॥ ४ ॥ 

॥ ९१०३९ । 
हुंबरती गाये तयांकडे कान । केवल्यनिधान देउने ठाके ।! १ ॥ 
॥ध्र.॥ गोपाळांची पूजा उच्छिष्ट कवळी | तेणे वनमाळी सुखावला ॥७॥ 
चोरोनियां खाये दुध दहीं लोणी । भावे चक्रपाणि गोविला तो ॥२॥ 
निष्काम तो जाला कामासी ल॑पट । गोपिकांची वाट पाहात बैसे ॥३॥ 
जगदानी इच्छी तुळसीएकदळ । भावाचा सकळ विकिला तो॥ ४॥ 


ह आग्यी के 


तुका हणे ह चि चैतन्य सावळें । व्यापानि निराळे राहिलेसे ॥ ५॥ 


नस्य 





८८ --ाापटट- "ल साना पाकचा | पण? पपप च ण०0 ण) ब्णाणणाप ७२? ब्दजाप्पापण पडका प ण "पणापपणाणाणणपी पणा 





९ त. भक्तासी तें वळ विटोबाचें.-२ त. चिची.--२ त्यांचा.-४ त. हे निश्र्वीत.--५« दे. 
वेतन्ये. 


तुकारामाचे अमंग, ३३४ 


॥१०"४०॥ 
समर्थांसी नाहीं वणावर्णभेद । सामद्री ते सर्व सिद्ध घरीं ॥ १ ॥ 
॥ घु. ॥ आदराचे ठायी बहु च आदर । मागितले फार तेथे वाढी ॥४॥ 
न ह्मणे सोडरा सुंल्दद आवश्यक । राजा आणि रंक सॉरिखा चि ॥ २॥ 
भाव देखे तेथें करी लेंडबड | जडा राखे जड निराळें चि ॥३ ॥ 
कोणी न विसंभे याचकाचा ठाव | विनवुनी देव शंका फेडी ॥४॥४ 
तुका हणे पोट भरुनी उरवी । धॉलं ऐसं दावी अनुर्नवें ॥ ५ ॥ 
1१९१०४९ ॥ 
आलें भरा केणं । येरेझार चुके जेणं ॥ १९ ॥ 
॥ घु.॥ उभे केलें विटेवरी । पेठ इनाम पंढरी ॥ ७ ॥ 
वाहाती मारग । अवघे मोहोरळले जग ॥ २ ॥ 
तुका ह्मणे माप | खरं आणा माझे बाप ॥ ३ ॥ 
॥ ९०४९२ ॥ 
लट्वमीवछभा । दिनानाथा पझ्ननाभा ॥ १ ॥ 
॥ धरु ० ॥ सुख वसे तुझे पार्यी । मज ठेवी ते' चिठायीं॥७॥ 
माझी अल्प हे वासना । तूं तो उदाराचा रागा ॥ २ ॥ 
तुका झगे भोगे । पीडा केली धांव वेगे ॥ ३ ॥ 
॥ ९०४३ ॥ 
करी ऐसे जागे । वेळोवेळां पायां लागे ॥ ९ ॥ 
॥ परु ० ॥ प्रेम झोबो ' कठी । देह घरणिये लोटी ॥ ७ ॥ 


९ प.-सिद्ध सवे-२ पं. ते त..< ३ सुत्दद सोईरा. दे. सुहुद.- ४ प. सास्खे ची... 
७ त. बडबड.-६ पै. कोणा. ७ त. प. आले.- ८ त. अनुभव. पे. अनुभषा.-- ९ दे. थे. 


वेरझार.--९० प. “ते वचि” याबद्दल “ तये .”--९९ पे. झोबे.--* पे. “ अल्प ” हब्द नाहीं. 
व्य 








राहे लोकाचार । पडे अवघा विसर ॥ २ ॥ 
तुका हणे ध्यावे । तुज व्येमिचारभावे ॥३ ॥ 
॥९०४४॥ 
टाळ दिंडी हातीं । वैकुंठींचे ते सांगाती ॥ ९॥ 
॥ घु ० ॥ जाल तरी कोणी जा गा । करा सिदोरी ते वेगा ॥४॥ 
जाती सादाबीत । तेथ असो द्यावे चित्त ॥ २॥ 
तुका ह्मणे बोळ । जाती बोलत विठठळ ॥ ३ ॥ 
॥ १०४५॥ 
वांयां जातो देवा । नेणं भक्ती करू सेवा ॥ १ ॥ 
॥ प्र, ॥ आतां जोडोनियां हात । उभा राहिला निवांत ॥ ४ ॥ 
करावे तें काय । न कळे अवलोकितों पाय ॥ २ ॥ 
तुका हणे दान । दिलें पदरी घेईन ॥ ३ ॥ 
॥९०४६ ॥ 
जीव खादला दैवेतं । माझा येणं महाभते । 
झोबरे. निरूते । कांहीं करितां न सुटे ॥ ९ ॥ 
॥ धरु, ॥ आतां करू काय । न चले कारितां उपाय । 
तुझ्ां आह्मां सये । विघडाविघड केली ॥ ७ ॥ 
बोलतां दाश्विती । मी बो पडियेलें भ्रांती । 
आठव हा चिर्ती । न ये ह्मणतां मी माझें ॥२॥. 
भलते चि चावळे । जना अवघिया वेगळे । 





अ 


त य यय 
४ त. दे. विभीचारभावे.-- २ हे. त. देवत.- ३ पे केल्या ४ दे. सय. पे. सण्प.--- 
* धं. विधडाविषडी.-६ पं. “आठवह[” यावदल “ आठवण.”--* दे. “चे” शब्द नाही. 


तकरिंनोर्यि अमंग, 3 
च्व्ठो रि 


नाठवती बाळे । आपपर सारिखे ॥ ३: ॥ 

नका बोला सेये । मज बचन न साहे । 

बैसोल त्या राहे । उग्या वाचा खुटोनी ॥ ४ ॥ 

तुत्तां आह्यां भेटी । नाही जाली जीवेसाटीं । 

तुका हणे दृष्टी । पाहा जवळी आहे तो ॥ ८ ॥ 

॥ ९०४१ | 
जीवींचा जिव्हाळा । पाही आपुलिया डोळां ॥ १ ॥ 
॥ पु. ॥ आहां विहळ एक देव येर अवघे चि वाव ॥ ४ ॥ 
पुंडलिकाचे पाठीं । उभा हात ठेवुनि कटी ॥ २ ॥ 
तुका हणे चित्तीं । वाहू रखुमाईंचा पती ॥ ३ ॥ 
॥ ९०४८ ॥ 
माझं आराधन । पढरपुरांचे निधान ॥ १९ ॥ 
॥ धु. ॥ तया एकाविण दुजं । कांही नेणं पंढरीराज ॥ ७ ॥ 
दास विठ्ठलाचा । अंकित अकिला ठायींचा ॥ २ ॥ 
तुका हणे आतां । नव्हे पालट सर्वथा ॥ ३ ॥ 
॥ ९०४०७ ॥ 

आतां आहां हें चि काम । ने विसंभावें तुझें नाम । 
वाहुनियां टाळी । प्रेमसुखं नाचावं ॥ ९॥ 
॥ भु. ॥ अवधी जाली आराणूक । मार्ग पुढें सकळिक । 
जिपुटीचे दुःख । प्रारब्ध सारिलं ॥ ७ ॥ 





९ पं. सव्य -२ पे. बेसल्या.-२ दे. पंढरपुरचें.-< ४ पे. गाचे गोऊं तुझें नाग्र.-- « द. 
“प्रेम सुखे " याबदल “ सुखे आनंदे.”-६ पे. प्रार्ने, * पे. “एका ” झब्द नाही. 


३्ळ्ये श्रीविठ्ठल, 


गोदातर्ट निर्मळें | देव देबांची देवळं । 
संत महंत मेळे । दिवस जाय सुखाचा ॥ २ ॥ 
तुका ह्मणे पंढरीनाथा | आणिक नाहीं मज चिता । 
योगक्षेम माथां । भार तुझ्या घातला ॥ ३ ॥ 
॥९१७५५८०॥ 
चोर्टें सुन मारिले टाळे । केडं करी परि न संडी चाळे ॥ १ ॥ 
॥ धर. ॥ ऐसे एक दुराचारी गा देवा । आपुलिया जीवा घात करी ॥४५॥ 
नाक गेळं तरि लाज ना विचार । हिंडे फजितखोार दारोदारी ॥२॥ 
तुका हणे कर्म बळिवत गाढे । नदी तया पुढेमार्ग सरो ॥ ३ ॥ 
॥९०२१॥ 
माने मुक्त जाले भेणें ग्भवासा । आह्मां विष्णुदासा सुलमतो ॥ ९ ॥ 
॥ ध्र.॥ अवघा चि संसार केला ब्रह्मरूप । विठ्ठलस्वरूप ह्मणोनियां ॥६४) 
पुराणीं उपदेश साधन उद्गट । आह्मां सोपी वाट वैकुंठींची ॥ २ ॥ 
तुका ह्मणे जनां सकळांसहित । घेऊ अखंडित प्रेमसुख ॥ ३ ॥ 
॥ ९०५२ | 
न करावी स्तुति माझी संतजनीं । होईल या वचनीं अभिमान ॥ ९ ॥ 
मारे भवनदी नुतरंवे पार । दुरावती दूर तुमचे पाय ॥ २ ॥ 
तुका हणे गर्व पुरवील पाठी । होईल माझ्या तुटी विठोबाची ॥ २॥ 


॥ ९१०५३ ॥ 
तुमचिये दासींचा दास करूनि ठेवा । आशीर्वाद द्यावा हा चि मज ॥१॥ 


थय्याणणा"ी "ण शत 0 जा णे णपणिणाणाणधीण कणीणाणा्णण 








अट पणापपाप्कणाक पणा??? लस तयाणीणा प)?ण?प१णीणीण ?१?पी”0ी0 णणा न्या 


९ पै. आहीो.-२ पं. भेसोने निवांत सुख भोगं. 


तुकासंभारचे. अभंग. ३७३ 


नवविधा काय बोलिली जे भक्ती।ध्योबी माझ्या हातींसंतजनीं॥ २ ॥ 
तुका ह्मणे तुमच्या पायांच्या आधारें । उतरेन खरे भवनदी ॥ ३ ॥ 
॥९०७५४॥ 
चोर टॅकाचे निघाळे चोरी । आपलें तैसं पारखे घरी ॥ १ ।। 
॥ घु. ॥ नाहीं नका नागवे आपण | गमाविले कान हात पाय ॥६५॥ 
बुद्धिहीन नये कांहीं चि कारणा । तयासवें जाणाते चि सुख ॥ २ ॥ 
तुका ह्मणे नाहीं ठाउक वर्म । तयांसी कर्म वोडवलें ॥ ३ ॥ 
॥ १०५. ॥ 
समर्थाचे बाळ कीविलवबाणं दिसे । तरी कोणा हांसे जन देवा ॥ १ ॥ 
अवगुणी जरी जाले ते वोंगळ । करावा सांभाळ लागे त्याचा ॥ २ ॥ 
तुका ह्मण तैसा मी एक पतित । पँरि मुद्रांकित जालो तुझा ॥ २ ॥ 
॥ १०५६ | 
गाढवाचे अंगीं चंदनाची उटी । राखेसवे भेटी केली तेणें ॥ १ ॥ 
॥ घु. ॥ सर्हज गुण जयांचे देहीं । पॉळंट कांहीं नव्हे तया ॥ ६ ॥ 
माकडाचे गळां मोलाचा मागे | घातला चावुनी टाकी थुंकोनि ॥२॥ 
तुका ह्मणे खळा नांबंडे हित । अविद्या वाढवी आपुलें मत ॥३॥ 
॥१०५७०॥ 
नेणे सुन चोर पाहुणा मागता । देखून भलता भंकतसे ॥ १ ॥ 
९ प. ह्यावी.-२ प. धरो.--३ पं. नादी कांहीं नफा०.-- ४ पॅ. नव्हे--« त. तयासी वे 
कर्म०.-६ पं. दास.-७ दे. राख तया तेणें केलीसे भेटी.-८ पं. सहज तो गुण०- ९ ब. 


जयाचा.-१९० पे पालटतो कांही ०.-९१९ माकडाचिया गळां मोलाची तो मणि ॥ घावला 
भोवाने थुंकाने टाकी ॥ ९९ १. नावडे ते हित.-९३ पं. मत भापलं वे. 


र रफी 1 रश श्रीबिंहळ. ढ 


॥ पु.॥ शिकविले कांहीं न चळे तया । बोलियेळे वांयां बोळ जाती ॥४४ 
क्षीर ओकानियां खाय अमंगळ | आपली ते ढाळ जाऊनेदी ॥ २ ॥ 
वंदू निदूं काय दुराचार । खळाचा विचार तुका हणे ॥ ३ ॥ 
॥ १०५८ ॥ 
जन मानवले वरी बाह्यात्कारी । पेसा मी अंतरी नाही जालो ॥ १ ॥ 
॥ ध्रु. ॥ हझणउनी पंढरीनाथा वाटतसे चिंता । प्रगट बोलतां लाज वाटे ॥७॥ 
संतां ब्रह्मरूप जालें अवघें जन । ते माझे अवगुण न देखती ॥ २ ॥ 
तुका ह्मणे मी तों आपणांसी ठावा । आहे बरा देवा जैसा तैसा ॥ ३ ॥ 
॥९१०५%९ | 
काम क्रोध माझे जीताती शरीरीं । कोवळे त॑ वरी बोलतसे ॥ ९ ॥ 
॥प्रु.॥ कैसा सरतां जालों तुझ्या पार्यी | पांडुरंगा कांहीं न कळे हें ॥४१॥ 
पुराणींची ग्वाही वदतील संत । तैस नाहीं चिच शुद्ध जाळं ॥२॥ 
तुका ह्मणे मज आणूने अनुभवा । दाखवी हे देवा साच खरं ॥ ३ ॥ 
॥९०६० ॥ 
स्ताति करीं जैसा नाहीं अधिकार | न कळे विचार योग्यतेचा ॥ ९॥ 
॥प्रु.॥ तुमचे मी दास संतांचे दुबळ । करूनि सांभाळ राखा पायीं ॥७॥ 
रामळृष्णहरि मंत्र उच्चारणा | आवडी चरणां विठोबाच्या ॥ २ ॥ 
तुका हणे तुमचे सेविती उच्छिष्ट । क्षमा करीं धीट होऊनियां|। ३ ॥ 
॥९०६१९॥ 
बहु द्रवरी ॥ वेठी ओश्ञे होतें शिरीं ॥ १ ॥ 


“७ लाणी0000000ऑ??0?ि१कटॅशॅशिशॅिननॅ"ॅ0िशशिकिणिशि?शशिसससपििॅॅि?”0ॉ४?१ि१४00?0ी0?0ी?0000ी0 00 0? 0? ण ३ |” 0 कॉणिशिक?0?ी?१0णशी९? री 
९ पै. नचले ते तया.-२ पे. वेदू निदूं संतां काय०.-३ त. दुराचारी थोर.-४ द. त' 


मानविळे.--“५. त. कइसा०. प. केसा मी सरता ०-६ पे. तुमचा.-७ पं वेटी. 


तुकारांमॉर्ने अभंग. डड 


॥ धु. ॥ आतां उतरला भार । तुती केला अंगीकार ॥ ४ ॥ 
बहु काकुळती । ओली मार्गे किती ॥ २९ ॥ 
तुका ह्मणे देवा । आजि सफळ जाली सेवा ॥ ३ ॥ 
पाईक--अभग ११. 
॥९०६२ || 
पाईकपणें जोतिळा सिद्घांत । शूर धरी मात वचन चित्ती ॥ ९ ॥ 
॥ धु.॥ पाइकावांचून नव्हे कधी सुख । प्रजांमध्ये दुःख न सरे पीडा ॥४॥ 
वारे व्हावे पाइक जिवाचे उदार | सकळ त्यांचा भार स्वामी वादे ॥२ ६ 
पाइकीचें सुख जयां नाहीं ठावे । विग त्यांनीं ज्यावे बांयांविण || ३ ॥ 
तुका ह्मणे एका क्षणांचा करार । पाईक अपार सुख भोगी ॥ ४ ॥ 
॥ ९१०६३ ॥! 
पाइकीर्चे सुख पाइकासी ठावें । हणोनियां जीवें केली साटी ॥ ९॥ 
॥ घु.॥ येतां गोळ्या बाण साहिळे भडमार ॥ वर्षतां अपार वृष्टि वरी ॥४९॥ 
स्वामी पुढे व्हावे पडतां भांडण | मग त्या मंडन शोमा दावी॥२॥ 
पाइकानीं सुख भोगिळें अपार । शुद्ध आणि धीर अंतर्बाही ॥ ३ ॥ 
तुका ह्मणे या सिद्धांताच्या खुणा | जाणे तो शाहाणा करी तो भोगी ॥४॥ 
॥ ९०६४ || 
पाइक तो जाणे पाइकीचा भाव | लीग पर्ग ठाव चोरवाट ॥ ९ ॥ 
॥ध्र.॥ आपणां राखोनि ठकावें आणीक । घ्यावे सकळीक हरूनियां ॥४४ 
येऊ नेदी लाग लागी नेदी माग । पाईक त्या जगस्वामा मानी ॥२॥ 


कनकअानापीकानरा याणा हाल टीट- 


९ पं. आलो अस मार्गे ०-२ पे. पाईक हणे -२ दै. सुर. पं. त. दार.-४ पे. तरीचे 
पाईक.-९ दे. जिवाचा.-६ पं. लाग बग टाव०. 


१) द श्रीविहल. 


'ऐसं जन केळं पाइक पाइके | जया कोणी भीक न घलिती ॥३ ॥ 
तुका हणे ऐसे जयाचे पाईक | बाळिया तो नाईक त्रेळोकीचा ॥ ४ ॥ 
॥९०६५ ॥ 
पाइकांनी पथ चालविल्या वाटा । पारख्याचा सांटा मोडोनियां ॥ १ ॥ 
॥ध्रु.॥ पाराखिये ठायीं घेउनियां खांगे | आपले त॑ जन राखियेलें ॥ ४ ॥ 
आधारेंविण जं बोलतां चावळे । आपलळेंते कळे नव्हे ऐसें ॥२ ॥ 
सांडितां मारग मारिती पाईक | आणिकांसी शीक लागावया ॥३ ॥ 
तुका झणे विश्वा घेऊन विश्वास । पाईक तयास सुख देती ॥ ४ ॥ 
॥९०६६॥ 
पाईक तो प्रजा राखोनियां कुळ । पारखिया मूळ छेदी दुष्टा ॥१ ॥ 
॥ घु. ॥ तो एक पाईक पाइकां नाईक | भाव सकळीक स्वामिकाजीं ॥६४६॥ 
तृणवत तनु सोनें ज्या पाषाण । पाइका त्या भिन्न नाही स्वामी ॥२९॥ 
विश्वासावांचानिे पाइकासी मोल । नाहीं मिथ्या बोळ बोलिलिया॥ ३॥ 
तुका ह्मणे नये स्वामी उणेपण । पाइका जतन करी त्यासी ॥ 8 ॥ 
॥ ९१०६७ ॥ 
थनीं ज्या पाइका मानितो आपण | तया भिते जन सकळीक ॥९॥ 
॥ धु. ॥ जिवाचे उदार शोभती पाईक । मिरवती नाईक मुगुटमणि 
॥६१ ॥ 
आपुलिया सत्ता स्वामीचे वैभव । भोगिती गौरव सकळ सुख ॥ २॥ 
कमाइची हीणें पडिली उदंड । नाहीं तयां खंड येती जाती ॥ ३ ॥ 
बुका ह्मणे तरि पाइकी च भली । थोडीबहुत केली स्वामिसेवा ॥| ४ ॥ 
 रप.ब्रेलोकोचे-र त. खाण-शत.पे.दृष्टार्‍र्‍.र्‍..|||.1 


तुकारामाचे अर्मग. २२५ 


॥1 ९०६८ ॥ 
पोइकपणें खरा मुशारा । पाईक तो खरा पाइकीर्ने ॥ १ ॥ 
॥ पु. ॥ पौईक जाणे मारिते अंग । पाइकासी भंग नाही तया ॥४७॥ 
ऐके दोही घरीं घेतलं खाणं । पाईक तो पणं निवडला | २ ॥ 
करूनि कौरण स्वामी यश द्यावें । पाइका त्या नांवं खरेपण ॥३॥ 
तुका ह्मणे ठाव पाइकां निराळा । नाही स्वामी स्छळा गेल्याविण ॥ ४ ॥ 
॥ ९०६९ ॥ 
उंच निंच कैसी पाइकाची ओळी । कोण गाढे बळी निवडिले॥ ९ ॥ 
॥ धरु.॥ स्वामिकाजीं एक सर्वेस्वे तत्पर । एक ते कुचर औशाबद्द ॥४१॥ 
प्रसंगावांचूनि आणिती आंविर्भाव । पाईक तो नांव मिरवी वांयां ॥२॥ 
गणतीचे एक उंच निच फार | तयांमध्ये शर विरळा थोडे ॥ ३ ॥ 
तुका हणे स्वामी जागे त्यांचा मान । पाईक पाहोन मोल करी ॥४॥ 
॥ ९०७० ॥ 

एका च स्वामीचे पाईक सकळ | जैस बळ तसं मोळ तया ॥ ९१ ॥ 
॥ध्रु.)॥ स्वामिपदी एकां ठाव उंच स्थळीं । एक तीं निराळीं जवळी दुरी॥ ६५ ॥ 
हीन कमाइचा हीन आन ठाव । उंचा सवे भाव उंच पद ॥ २ ॥' 
पाइकपणं तो सर्वत्र सरता । चांग तरी परता गांढ्या ठांब ॥३ ॥ 
तुका ह्मणे मरण आहे या सकळां | भेणें अवकळा अभय मोळ ॥ ४ ॥ 

९ पै. प्राइकपणें तो खरा ०.-२ पै. पाईक तो जाणे०.--३ पे. एक दोही.-४ त. पार: 
ण.-% त. पं. नोव.- ६ पै. बोली ( दे. त. वोळी )- ७ त. गाढे. ८ पं. आशा बहु.- 


९ दे. त. पे. आयुभाव.-९० त. पे. जैसे तैतें बळ मोल०.-१९९ पे. एकते नि०त. एके 
बे नि०.-९९ पे. बाव. 


३७९ श्रीविंड़ळ 


॥ १९०७१ ॥ 

प्रजी ता पादक ओळींचा नाईक । पोटासाठी एक नशी तिशी ॥ ९ ॥ 
॥ध्रु.|आगळें पाऊल आणिकांसी तरी । पळती माधारीं तोडिजेती ॥४१॥ 
पाठीवरी घाय ह्मणती फटमर । घडा अगे शूर मान पावे॥ २ ॥ 
घेईल दरवडा देहा तो पाइक | मारी सकळीक सवे हरी ॥ ३ ॥ 
तुका हणे नव्हे बोलाचे कारग | कमाईचा पण सिद्धी पावि॥ ४ ॥ 

॥ १०७२ || 
जातींचा पाईक ओळखे पाइका । आदर तो एका त्याचे ठायी | ९॥ 
॥ध्रु.॥ धरितील पोटासाटीं हैतियेरं|कळती तीं सरं वठीचींसीं ॥ ७ ॥ 
जातीचे ते असे खरं घायडाय । पारखिया कायपाशी लोपे ॥ २ ॥ 
तुका ह्मणे नमं दव म्हूण जना । जालियांच्या खुणा जाणतसो ॥ ३ ॥ 

॥ ९१०७३ ।। ॥१९११॥ 
बुद्धीचा पाळट धरा रे कांही । मागुता नाही मनुष्यदेह ॥ ९ ॥ 
॥ध्रु. आपुल्या हिताचे न होती सायास । गृहदाराआसधनवित्त ॥४॥ 
अवेचिते निधान लागलं ह हातीं । भोगावी विपत्ति गर्भवास । २ ॥ 
यावें जावे पढे ऐसं चि कारण । भोगावे पतन नरकवास ॥ ३ ॥ 
तुका ह्मणे वरी आठव या देहीं । नाहीं तारे कांही बरं नव्हे ॥४॥ 

॥ १०७४ ॥ | 
आह्मी पतितांनीं घालावे सांकडे । तुलां लागे कोडं उगवण ॥ ९ ॥ 
॥ध्रु.॥आचरतां दोष न धरू सांभाळ । निवाड उकल तुला हाती ॥४॥ 


९ त. धाव.-२ दे प. अग.-३ प. हातियेर. त. हातीयेर.--४ त. येरं.-« प. वेटीसी- 
ची.--६ पै जातीच असे खरे डाये घाये । सारखिया काय पासी लोपे ॥ - ७ पै. म्हण.- 
८ दे. नव्हती.--९ प, अवचिता निधान लागले से हाती -१० पं. लागी. 





कय 


न घेतां कवडी करावा कुंढीकर । पाचारितां देवा नामासाठी ती! शती 
दयासिधु नाम पतितपावन । हे आह्यां वचन सांडलं ॥ ३ ॥ 
तुका हगे करूं अन्यायाच्या कोटी । छयावेत पोटी तू चि देवा अळा 
॥ ९१०७५ ॥ 
जो भक्तांचा विसावा । उभा पाचारितो धांबा ॥ १ ॥ 
॥ पर. ॥ हातीं प्रेमाचे भातुर्क । मुखीं घाली कवतुके । 
मवासंधू सुखं । उतरी कासे लावूनि॥ ७ ॥ 
थोर भक्तांची आस । पाहे भोवताली वास ॥ २. | 
तुका हणे रपादानी । फेडी आवडींची घ्णी ॥३ ॥ 
॥ ९१०७६ ॥ 
अखंड तुझी जया प्रीति । मज दे त्यांची संगति । 
मग मी कमळापति । तुंज नाणीं कांटाळा ॥ १ ॥ 
॥ धर, ॥ पडोन राहेन ते ठायीं । उगा चि संतांचिये पार्यी 
न मर्ग न करीं कांहीं । तुझी आण विठोबा ॥ ६४ ॥ 
तुती आह्मी पीडो ज्यानें | दोन्ही वारंती एकानं । 
बेसलो वरगें । हाका देत दारेशीं ॥ २ ॥ 
तुका हणे या बोला । चित्त द्यावें बा विला । 
न पाहिजे केला । अवघा माझा आव्हेर ॥ ३ ॥ 
॥ ९०७७ ॥ 
पुनीत केळं विष्णुदासीं । संगे आपुलिया दोषी ॥ १ ॥ 


क्व ह बिडबशशनशववववववआजजजजयवपपपप्ा हिंग कि न न (> हि अ ३. 





९ पै. कडाव.-- २ पे. जया तुझी - ३ पै. तुज वा नाणी कंटाळा०, दे. तुज नार्नी.- 
४ पे. आण गा विठोबा.-% प. जन.-६ पे. वारतील कान.--७ पं. हारासी.--८ पं. भावा. 


३८८५ श्रीविहळ. 


॥ भरु. ॥ कोण पाहे तयांकडे | वीर विठलाचे गाढे । 
अशुभ त्यांपुढं शुभ हा्उनियां ठाके ॥ ७ ॥ 
प्रेमसुखाचिया रासी । पाप नाही ओखदासी ॥२॥ 
तुका हणे त्यांनीं । केली वैकुठ मेदिनी ॥ ३ ॥ 

॥ ९०७८ ॥ 
जॅन देव तरी पायां चि पडावे । त्याचिया स्वभावे चाड नाही ॥१॥ 
अग्नीचे सौजन्य शोतनिवारण । पालवीं बांधोनि नेतां नये ॥ २ ॥ 
तुका झ्णे विच सपे नारायण । वंदांवे दुरोन शिवा नये ॥ ३ ॥* 








हण याभा्टरतीला योरेणीणाणण पसचण यणण्लाणप पीता णार 


९ दै. ' ठाक ' याच्यापुढे ' गाढे! असा शोध घातला आहे.-९ पं. जग.- * याच्या 
पुढे “ भक्तमागवत ०', ' पंडित वेदिक०' ' माझी मज०', व ' वैष्णवाची याती ०', हे 'चार 
अभंग तळेगांवच्या प्रतीत रामेश्वर भटाचे आहेत. देहूच्या व पेढरपुरच्या प्रतीत ' भक्तभाग- 
वृत ०), हा मात्र आहे. यापैकी प्रत्येक अभंगात तुकारामाची प्रशांसा इ०आहे, त्याच्या शेवटच्या 
करडव्यांत “ झणे रामेश्वर ” असं आदे यांवर तळेगावच्या प्रतांत “ रामेश्वर भ० अ०४” असें 
सदर आहे इत्यांदे कारणांवरून ते चार अभंग रामेश्वर भट याचेच आहेत असं खचिव 
समजते हणून ते येथे फक्त टिपेत दाखल केळे आहेतः- 

रामेश्वरभट याचे अभंग ४. 

॥ ९०७९ | 

भक्त भागवत जोवन्मुक्त संत । माह्मा अत्यद्वुत चराचरी | 
ऐसिया अनंतामाजी तूं अनंत । लीलावेश होत जगत्राता ॥ ९॥ 
॥ ध्ु.॥ ब्रह्मानंद तुर्के तळे आला तुका | तो हा विश्वसखा क्रीडे जनीं ॥७ ॥ 
शास्त्रा श्रेष्ठाचार अविरुद्ध क्रिया । तुझी भक्तराया देखियेली | 
देऊन तिळाजुळी काम्य निषिद्वासी । विधिविणे योगेशी ब्रझमापंण | २ ॥ 
संव म्रहमेळा जगधंद्या मिळी । ५७ उदयाचळी भानु तुका । 
संत वंदे तीथ गौतमी हरिकथा । तुकया नर तिंहस्ता भेटो आली॥ ३ ॥ 
शांवि पतित्रते जाळे पारे नयन । काम संतर्पण निष्कामता | 


तुकारामाचे अमग, ३८१ 


॥ १०५७९॥ 
भूत भविष्य कळों यांचे वर्तमान । हे ता भाग्यहीन त्यांची जोडी ॥ ९ ॥ 
॥ धु.॥ आह्ती विष्णुदासी देव घ्यावा चित्ते । होणार तं होते प्रारब्व ॥४॥ 
जगरूदीसाटीं घातलें दुकान । जातो नारायण अंतरोने ॥२ ॥ 


तुकाह्मणे हा हो प्रपंच गाढा । थोरली ते पीडा रिद्दिसिट्ठी ॥ ३ ७ 





९ त. परारब्ध.-- २ दे. त. घातला.-२ त. परपंच०. पै. प्रपंच व्वि गाढा, 


हकक कक कणा टणपच्कीळटट नाणीती मण्यन्याडण्यानामवडनबकडयड क टेट 





सहभ नया पपपाप0 १0 0 000. णी?) च बण ण)? 








(३९८० वृष्ठांवरील टीप. ) 

क्षमा क्षमापणें प्रसिद्ध प्रथा जगी । तें तो तुझ्या अंगी मार्तमंत ॥ ४॥ 

दया दिनानाथा तुवां जीवावेली । विश्वी विस्वारली कौर्ते तुझी । 

बेदवावयबाहु उभारिला ध्वज पूजिले देव ह्विज सर्वभूर्ते ॥ ॥५ 

अधर्म क्षयव्याधि धमोशी स्पशेला । तो त्वां उपच्चारिला अनन्यभक्ति । 

ब्रह्म ऐक्यभांवे भक्ति विस्तारली | वाक्यें सपळ केलीं वेदविहिते ॥६॥ 

देहबादवे जात्या भभिमानं बंचळां | तो मी उपोक्षेली न पाहिजे । 

न घडो याचे पार्या बद्धीचा व्यभिचार । मागे रामेश्वर रामचंद्र ॥ ७॥ . 
॥ ९०८० || 

पंडित वोदैक अथवा दडाग्रंथी । परि सरी न पबती तुकयाची । 

शास्त्र ही पुराणं गोता नित्य नेम । वाचिताती वर्म न कळे त्यांसी ॥ ९॥ 

॥ प्रु. ॥ कर्म अभिमाने वर्ण अभिमान । नाडले ब्राह्मण कलियुगी ॥७॥ 

तैसा नव्हे तुका वाणी व्यवसाई | भाव त्याचा पार्यो विठोबाचे । 

अमताची वाणी वरुषला शुद्ध । करी त्या अशुद्ध ऐसा कोण ॥२॥ 

'चहूं वेदांचे हें केले विवरण । अथे ही गहन करूनेयां ॥ 

उत्तम मध्यम कनिष्ट बेगळे । करुनी निराळे ठेविले ते॥ ३॥ 

भक्तिज्ञार्न आणि बेराग्ये आगळा.। ऐसा नाहीं डोळा द्वेरबियेला । 

जप तप यज्ञ लाजविली दाने । हरेनाम कोतेने करूनेयां ॥ ४॥ 

मागे कवीश्वर जाळे थोर थोर ।.नेले कळिबर कोणें सांगा । 

हणे रामेश्वर सकळा पसोनि । गेला तो विमानी बेसोनियां ॥ ५ ॥ 


8-1 श्रीविहळ- 


॥ १०ट्र०॥ 
॥ घोंगड्याचे अभंग-॥ १२ ॥ 
ढकिलें काळा मारिली दडी । दिली कुडी टाकोनियां ॥ ९ ॥ 
॥ प. ॥ पांघरलां बहु काळें । घोंगडे बळें सांडवळे ॥ ७ ॥ 
भये ऐसा लाग वरी । परतं दुरी लाले ॥२॥ 
तुका हणे आड सेवा । लाविला हेवा धांदली ॥ ३ ॥ 


बाचणीणतण धा पपपापशाण 0 ण 


१९ पे. पांघरला.-२ पे.ऐशा.-३ पे. लपाला. 


2000020020... “आ... कन हिना अजथ णिला ण णणीफणण?प0शीशीीणी”णी?” लटक चेशीणण0 णणणणशशाणणकनळकळायाडवमेळडीमीकनळाने 
अ्लपणापणणा?णाण१ण?५0२?णा णा 





(२९८० पृष्ठावरोल टोप, ) 


॥ ९०८९ ॥ 
माझी मज आली रोकडी प्रचित । होऊनि फजित दुःख पावे ॥ ९॥ 
॥ प्रु. ॥ कांही द्वेष त्याचा करितां अंतरी | व्यथा या शरेरी बहुव जाली ॥७॥ 
ज्ञनिश्वरे मज केला उपकार । स्वर्भा सविस्तर सांगितलें ॥२॥ 
तुका सर्वा श्रेष्ठ प्रिय आह्मां थोर | कां जे अवतार नामयाचा ॥ ३ | 
त्याची तुज कांहीं घडली रे निंदा । हझणानि हे बाधा घडली तुज ॥ 8 ॥ 
आतां एक करीं सांगेन तें तुला । हारण जाई त्णला निश्चपे्ती ॥ ८ ॥ 
दशर्ने चि तुझ्या दोषा पारहार । होय तो विचार सांगतला ॥६॥ 
तो चि हा विश्वास धर्रन मानर्सी । ज.य कोर्तनासी नित्य काळ ॥ ७॥ 
झणे रामेश्वर त्याच्या समागर्मे । जाले हें आराम देह मारे ॥८॥ 
॥१०८२९॥ 
वैष्णवांची याती वाणी जो आपण । भोगी तो पतन कंमपाकी ॥९॥ 
॥ धु ॥ ऐशी वेद श्रुति बोलती पुराणे ॥ नाही तं दुषण हरिभक्ता ॥७॥ 
उंच निंच वणे न हमणावा कोणी | जे कां नारायणी प्रिय जाळे ॥२॥ 
चहूं वर्णाती द्दा असे अधिकार । करितां नमस्कार दोष नाही ॥ २ ॥ 
जैसा झाळिप्राम न झणावा पाषाण । होय पज्यमान सर्वत्रासी ॥ 8 ॥ 
गुरू परत्र दवाचा ता देव । त्यासी तो मानव झणं नये ॥ ५ ॥ 
हणे रानेश्वर मामी जे रंगले । स्वये चि वे जाळे देवल्प ॥ ६६ 


तुकासमाचे अभंग. कर्‍्डड, 


॥ "८१ ॥ 
घांगाडेयांचा पालट केला । मुलांमुलां आपुल्यांत ॥ ९ ॥ 
॥ धु.॥ कान्होबा तो मी च दिसं । लाविले पिसे सवगडियां ॥ ७ ॥ 
तो बोले मीउगाच बैसे । आनारिसं न दिसि ॥२॥ 
तुका ह्मणे दिलें सोंग । नेदी व्यंग जाऊ देऊं ॥ ४३ ॥ 

॥ ९१०८२९ ॥ 
खेळां लागलो सुरकवडी । माझी घोंगडी हारपली ॥ १ ॥ 
॥ परु. ॥ कान्होबाचे पडिला गळां । घेई गोपाळा देई झाडा ॥ ६ ॥ 
मी तां हागे उघडा जालो । अवघ्या आलों बाहेरी ॥ २ ॥ 
तुका हणे बुद्धि काची । नाहीं ठायींची मजपाशी ॥३ ॥ 

॥ १०८३ ॥ 
घांगडियांची एकी राशी । त्याचपाशी तं ही होतें ॥ १ ॥ 
|| भु. ॥ माझियाचा माग दावा । केला गोवा उंगवों द्या ॥ ४ ॥ 
व्हावे ऐसें निसंतान । घेईन आन तुजपाशी ॥ २॥ 
तुका ह्ये लाहाण मोठा । सांडा ताठा हा देवा ॥ ३ ॥ 

॥ १०८४ ॥। 
नाहीं तुझे उगा पडत गळां । पढ गोपाळा जाऊं नको ॥९॥ 
॥ ध्रु. ॥ चाहाड तुझे दाविन घरीं | बोलण्या उतत नाहीं ऐसी ॥ ७ ॥ 
तुलां आह्यां पडदा होता । सरला आतां सरोबरी ॥ २ ॥ 
तुका हणे उरती गोठी । पडिली मिठी, न सुटे ॥३ ॥ 


९ पे. नेदो व्यंग जाउ देवा. दे. त. बेंग. --२ पे. लागली.-- ९ पं. उगड द्या. 
४ पं.घेवी..- ८ पं. मांडवा. 


३८४ श्रीविठ्ठल, 


॥ १०८८५ ॥ 
तुझां आह्मां उरी तोवरी । जनाचाररी ऐसे ' तेसी ॥१॥ 
॥ धर. ॥ माझे धोंगडे टाकुन देई । एके ठायीं मग असां ॥४॥ 
विरोधाने पडे तुटी । कपट पोटी नसावे ॥ २ ॥ 
तुका हणे तूं जाणता हरी । मज वेव्हारी बोलविसी ॥ ३ ॥ 
॥ १०८६ ॥ 
मुळींचा तुत्यां लागला चाळा | तो गोपाळा न संडा॥ ९ ॥ 
॥ धर. ॥ घ्यावें त्याचे देणें चि नाहीं । ये चि वाही देखतसो ॥ ७ ॥ 
माझी तरी घोंगडी मोठी । गांडीची लगोटी सोडिस ना॥ २ ॥ 
तुका हणे म्यां सांडिली आशा । हुंगिळा फांसा येथुनियां ॥ ३ ॥ 
॥१९७८७॥ 
घोगडियास घातली मिठी । न सोडी साटी केली जीवें ॥ ९ ॥ 
॥ धु.॥ हा गे चोर धरा धांवा कोणी | घरांत राहाटे चहूं कोणी ॥ ७ ॥ 
नोळखवे म्यां धरिला हातीं । देहा दीप माय लाविली वाती॥ २ ॥ 
नै पावे धांवरणे मारितो हाका । जनाचारीं तुका नागवला ॥ ३ ॥ 
॥ ९१८८ ॥ 
आतां मी देवा पांबरो काई । भिकेचे तं हीउरे चिना॥ १॥ 
॥ पु. ॥ सदेव दुबळे नेणं चोर । देखोन सुनाट फोडितो घर ॥ ७ ॥ 
नाहीं मजपाशी फुटकी फोडी । पांचांनीं घोंगडी दिली होती"। २ ॥ 
तुका हणे जना वेगळे जालें । एक चि नेलं एकल्याचें ॥ ३ ॥ 


याणा र------- ण्यमळमममममानन डा आडवा 1. गी 


१ दे. ऐस. पे. आहे.-९ पं. बाहि. दे. वाहि.-४ पं. हुंगळा.-४ पे. कोने.-५« दे. दे. 
ह्यादिप०.-६ पं. न पवे मारितो०.--७ दे. सदेव. त. संदेव.--८ प. पांचा धोगडी. 


तुकारामाचे अभग, श्क्ड 


१०८९ ॥ 
मी माजं करित होतां जतन । भीतरिल्या चोर घेतलं खाने ॥'१ ॥ 
॥ धरु. ॥ मज आल्याविण आधी च होता । मज न कळतां मजे माजी ॥४५॥ 
घांगडं नेलं घोंगड नेळं । उघडे केळे उघड चि ॥ २ ॥ 

तुका ह्मणे चोरटा चि जाला साव । सहज चि न्याय नाहीं तेथें ॥ ३ ॥ 

॥ ९१०९० || 
घोंगडं नळ सांगा मी कोणा । दुबळें माझं नांगीत मना ॥ १ ॥ 
॥ ध्र.॥ पुढें तें मज न मिळे आतां । जवळी सत्ता दाम नाहीं ॥ ७॥ 
सेंटे महाजन ऐका कोणी । घोंगडियाची करा शोधणी ॥ २ ॥ 
घोंगडियाचा करा बोभाट । तुका ह्मणे जंव भरला हाट ॥ ३ ॥ 

॥ ९०९९ ॥ 
माजं धोंगडं पडिले ठायीं । माग तया पायी सांपडला ॥ १ ॥ 
॥ धु. ॥ चोर तो भला चोर तो भला। पाठेसी घातला पुंडलिक ॥४॥ 
चोर कुठोरि एके चि ठायी । वेगळें पाहावे न॑ लगे कांहीं ॥ २ ॥ 
आणिकांची ही चोरळीं आधीं । माझें तयामधीं मेळविलळं ॥ ३ ॥ 
आपल्या आपण शोधिलं तीही । करीन मी ही ते चि परी ॥ ४ ॥ 
तुका हणे माझे हित चि जाळे । फाटके जाउन घेडके आलें ॥५॥ 


॥ १२ 
॥ १०९२ | 


सर्प भलोन गंतला नादा । गोरुडिये फांदां घातलासे । 
१ पं. घेतली खाण, त. घेतले खान.--२ पं. मजपार्शे,--२ पं. उघड चि.-8 पं. सह 


न्याय. त. सहज चि न्याव.-« पे. नाणिवी.-६ पे. त. शोधनी.--७ दे. नलगेच कांही... 
८ पै, वेहि.-९ दे. धडक व्वि आळे.-९० पं. गारुडिये फांदा घालीवसे. 


३.८६ श्रीविठ्ठल. 


हिंडवुनि पोट भरी दारोदारी । कांडुने पेटारी असेर्या ॥ ९ ॥ 
८. ७). > 


॥ धरु. ॥ तैसी परी मज जाली पांडुरंगा । गुंतलो तो मी गा सोडीं आर्ता ॥ 
माझं मज कांहीं न चलेसे जालें । रर्पा तुनन करितां ॥ ४६२ ॥ 
आविस मीन लावियला गळीं । भक्ष तो गिळी ह्णउनियां । 
काढाने बाहेरी प्राण घेऊं पाहे । तथे बापंमाये कवण स्या ॥ २ ॥ 
पक्षी पिळयां पातळें आशा । देखोनियां फांसा गुते बळे । 
मरण नेणें माया धांबानि बोसरे । जीविखे ना जालीं बाळे ॥। ३ ॥ 
गोडपणें मासी गुंतळी लिंगाडीं । सांपडे फडफडी अधिकाअधिक । 
तुका ह्मणे प्राण घेतला आशा । प्रेढरीनिवासा घांब घाली ॥ ४ ॥ 

॥१०९३ ॥ ॥९२॥ 
यातिहीन मज काय तो. अभिमान । मानी तुज जन नारायणा ॥ ९ ॥ 
॥ धु. ॥ काय सुख मज तयाची हे खती । आपुलाला घेती गुणभाव ॥ ७ ॥ 
द्रव्यांमळें माथां वाहियेली चिंधी । होन जयामर्धी होता गांठी ॥२ ॥ 
तुका झगे जन वंदितो वेगळा । मजसी दुबळा काय चाड ॥ ३ ॥ 

॥ ९१०९४ ॥ 
शीतळ साउली आमुची माउली । विठाई वोळली प्रमपान्हा ॥ ९ ॥ 
॥ प्रु.॥ जाऊनि वोसंगा ख्थिन वोरस । ळोगलें तं इच्छे पीइन वरी ॥ ७॥ ' 
कृपा तन॒ माझी सांभाळी दुभनि । अमृतजीवनी लोटलीसे॥ २ ॥ 
आनंदाचा ठाव नाही माझे चित्ती । सागर तो किती उपमेसी ॥ ३ ॥ 
सैर जाये पडे तयेसी सांकडं । सांभाळीत पढे मागं ऑस ॥ ४ ॥ 
"रुप. पेटारे असिरया.-- २ पं. गुंतलो मी०.- ३ पं. रुपा हे तुज०.- ४दे. मिनु. त 
मीनु.-" त. पं. लावियेला.- दे. त. बापुमाये.-७ पं. पोलोया पातले. त. पीलिया पातले.- 
८ प. सायासे धावोने ०.--<९ प. जीवित्वा नास जाली ०.-१ ० प. आधेकाधिक.-९९ दे. पं, 
इव्यमुळें.-९२ पं. छागेळ.-९३ दे. त. माझा.-९४ पं. त. असे. 


तुकारामाचे अभंग, श्ट्फ 
तुका हरणे चिंता कैसी ते मी नेणें । लडिवाळ तान्हे विठाईचे ॥५॥ 


रामचारेच--अभंग ॥। १४ ॥ 


॥ ९०९५० ॥ 
रामा वनवास । तेणें वसे सव देशा ॥ ९ ॥ 
॥ घु. ॥ केलें नामार्चे जतन । समर्थ तो नव्हे मिन ॥४॥ 
वनांतरी रंडे । ऐसे पराणीं पवाड ॥ २ ॥ 
तुका ह्मणे क्रषिनेम । ऐसा कळोनि कां भ्रम ॥ ३ ॥ 
॥ १०९६ ॥ 
राम हणे ग्रासोग्रासीं । तो चि जेविला उपवासी ॥ १९ ॥ 
॥ घु. ॥ धन्यधन्य त॑ शरीर । तीर्थात्रतांचें माहेर ॥ ६४ ॥ 
राम हणे करितां धंदा । सुखसमाधि त्या सदा ॥ २ ॥ 
राम झणे वाट चाली । यज्ञ पाउलापाउलीं ॥ ३ ॥ 
राम ह्मणे भोगीं त्यागी । कर्म न लिंपेत्या अंगीं ॥ ४ ॥ 
ऐसा राम जपे नित्य । तुका हणे जीवन्मुक्त ॥५ ॥ 
॥९१०९%७ | 
तारी एंसे जड | उदकावरी जो दगड ॥! ॥ 
॥ धु.॥तो हान करी ते काई । कांरे लीन नव्हां पायी ॥४॥ 
साळा मनुष्य जाली । ज्याच्या चरणाचे चाली ॥२॥ 
वानरां हाती लंका । घेवविली ह्मणे तुका ॥ ३ ॥ 


५५-४८: “न्न 





न--८----५---पना प पशा प ०0 न्ऱ्या 





९ पं. वस्त (ओस.)-२ प. तो जेविला ०.--३ पं.करी धंदा ०.-४ दे. वाटे.-% पे. तो चि 
मुक्त--६ त. तो-७ पं. व्हाना.-८ पं. सीळा होवी मनुष्य ८. 


१ श्रीविठ्ठल, 


॥ ९०९८ ॥ 
राम हणतां राम चि होइजे । पदां बैसोन पदवी घेईजे ॥ ९॥ 
॥ धृ ॥, ऐसं सुख वचनीं आहे । विश्वासे अनुभव पाहे ॥ ७ ॥ 
रामरसाचिया चवी । आन रस रुचती केवी ॥२ ॥ 
तुका हणे चाखोनि सांगे । मज अनुभव आहे अंगे ॥ ३ ॥ 
॥ १०९५९ ॥ 
रामराम उत्तम अक्षरं । कठीं धरिळीं आपण शंकरे ॥ १ ॥ 
॥ध्रु.) कैसी तारक उत्तम तिहीं लोकां।हळाहळ शीतळ केलें शिवा देखा ॥२॥ 
हा चि मंत्र उपदेश भवानी । तिच्या चुकल्या गर्भादियोनि ॥ २ ॥ 
जुंनाट नागर नीच नवे । तुका हणे म्यां धरिळें जीवे भाव ॥ ३ ॥ 
॥ ९९००५ | 
राम हणतां तरे जाणतां नेणतां । हो का यातिभलता कुळहीन ॥ ९ ॥ 
॥ध्रु.॥ राम हणतां न लगे आणीक सायास। केळे महा दोष तेही जळती|७॥ 
राम हणे तया जवळी नये भूत । कैचा यमदूत ह्मणतां राम ॥ २ ॥ 
राम हणतां तेरे भवसिंधुपार । चके वेरक्षार ह्मणतां राम ॥ ३ ॥ 
तुका हणे ह सुखाचे साधन | सेवी अमृतपान एका भावें ॥ ४ ॥ 
1१९१०९१ ॥ 
पँक आला राम रावणासी सांगती । काय निदसुरा निजलासी भूपाति ॥९॥ 
॥ ध्रु. ॥ अवघे लंकेमाजी जाले रामाचे दूत । व्यापिले सवंत्र बाहेरी 
भीतरी आंत ॥ ७ ॥ 


िडडळा क डड डी 





९ पै. पद छेवियीजे.-- २ लोकी | हाळ हाळ ०.-% दे. जुन्हाट.-४ पं. हमणती.- 
« त. इं तो तुखाचं«. 


तुकारामाचे अभंग. श्श्ड 


अवघे अंगलग तुझे वधियेले बीर | होई शरणागत किंवा युद्धासी सादर ॥२॥ 
तुका झणे एक्या भावें रोमेसी भेटी । करूनि घेई ओतां संबंधेसी तुटी ॥३॥ 
॥ ९१९१०२ || 

समरंगणा आला । रामे रावण देखिला ॥ ९ ॥ 
॥ धर. ॥ कैसे भीडतील दोन्ही । नांव सारुनियां रणी ॥ ६ ॥ 
भ्रमसुखाचे संधान । बाणे निवारिती बाण | २ ॥ 
तुकयास्वामी रघुनाथ । वर्म जाणोनि केली मात ॥ ३ ॥ 
॥ ९९०३ ॥ 
केला रावणाचा वध । अवघा तोडिला संबध ॥ १ ॥ 
॥ पु. ॥ ल॑काराज्ये बिभीषणा । केली चिरकाळ स्थापना ॥ ४७ ॥ 
औदॉर्याची सीमा । काय वर्ण रघुरामा ॥२॥ 
तुका ह्मणे माझा दाता । रामं सोडविली सीता ॥ ३ ॥ 
॥ ९९०४ |॥ 
रामरूप केली । रामं कौसल्या माउली ॥ १ ॥ 
॥ घु. ॥ राम राहिला मानसी । ध्यानी चितनीं जयासी । 
राम होय त्यासी । संदेह नाही हा भरवसा ॥ ४ ॥ 
अयोध्येचे लोक । राम जाळे सकळीक ॥ २ ॥ 
स्मरतां जानकी । रामरूप जाले केपि॥ ३ ॥ 
रावणेसी 'छका । राम आपण जाला देखा ॥ ४ ॥ 
रेसा नित्य राम ध्याय | तुका वंदी त्याचे पाय ॥ ५ ॥ 


१ पं. रामासी.--२९ पं. आतां या या संमधेसी ०.-३. पं. नाव.-४ पं. तुकारबामी.--५, शे. 
काराज्य.-६ दे. त. उदार्यांची.--७ राम.-८ त. पं नाही भरवसा.--९ त. ककी. 


३९% श्रीविठ्ठल, 


॥ ९९०५ || 
आनंदले लोक नरनारी परिवार | शेखभेरीतुरें वाद्यांचे गजर ॥ १॥ 


॥ धु.॥ आनंदे जाला अयोध्येसी आले रघुनाथ | 
अवघा जयजयकार आळगिला भरत ॥ ७ ॥ 
करिती अक्षवांणे ओंवाळिती रघुवीरा | 
लह्ष्मीसहित लह्ष्मण दुसरा ॥२ ॥ 
जाळं रामराज्य आनंदलीं सकळे । 
तुका झणे गाईवत्से नरनारीबाळें॥ ३॥ 
॥ ९१९०६ ॥ 
जालें रामराज्य काय उगे आहांसी । 
धरणी धरी पीक गाई वोळन्याहैसी ॥ ९ ॥ 
॥ घरु.॥ राम वेळोवेळां आत्मी गाऊं ओविये । 
दळितां कांडितां जेवितां गे बाइये ॥ ४ ॥ 
स्वभीं ही दुःख कोणी न देखे डोळां | 
नामाच्या गजरे भय सुटले काळा ॥ २ ॥ 
तुका ह्मणे रामे सुख दिले आपुले । 
तयां गर्भवासी येणे जाणे खटले ॥ ३ ॥ 
॥ ९९०७ ॥ 
अहृल्या जेणें तारिली रामं । गणिका परलोका नेली नार्मे ॥ १ ॥ 
॥ ध्रु, ॥ रामहेरे रघुराजहरे । रामहरे महाराजहरे ॥७॥ 





९ पं. “तुरे यायावाद्याचे .- २ प. “ आनंद जाला अयोध्येसी ७ हें धुपद पूर्वा असून 
४ आनंदले लोक » हे पहिलें कडवे मागून आहे -४ दे. त. जेजेकार.-8 पं. भरथ.-५ 
स, पिका.-६ त. पं. दिभलं, 


तुकारामाचे अभग. ३८७३. 


कंठ शोतळ जपतां हाळपाणी । राम जपेतां अविनाशभेवानी ॥ २ 
तारकमंत्रश्रवण काशी । नाम जपतां बाब्मीक क्रषि ॥ ३ ॥ 
नामजप बीजमंत्र नळा । सिंधु तरती ज्याच्या प्रतापे शिळा ॥ ४ ॥ 
नामजप जीवन मनिजना । तुकयास्वामी रघनंदना ॥ ५ ॥ 
॥९९"८ || 
पी तों अल्प मैतिहीन । काय वर्ण तुक्षे गुण । 
उदकीं तारिले पाषाण । हे महिमान नामाचे | ९ ॥ 
| धु. ॥ नाम चांगले चांगले । माझे कंठी राहो भले । 
कपेकुळ उडद्डरिळे । मुक्त केले राक्षसा ॥ ७ । 
द्रोणागिारि कपिहाती । आणविला सोतापती । 
थोर केली ख्याति । भरतभेटीसमयीं ॥ २ ॥ 
शिळा होती मनुष्य जाली । थोर कीर्ति वाखाणिली । 
ल॑का दहन केली । हनुमंते काशानं॥ ३ ॥ 
राम जानकीजीवन । योगियांच निजध्यान । 
राम राजीवबलळोचन । तुका चरण बेदितो ॥ ४ ॥ 
॥१० 
॥ ९९०९ || 
॥ छोक ख्पी अभंग--६ ॥ 


तुजवांचुनी मागणे काय कोणा । महीमंडळीं विश्वव्यापकजना । 
जीवभावना पूरवू कोण जाणे । तुजवांचुनी होत कां रावराणे ॥ ९ ॥ 


१ पे जपे --२ दे. अविनाश भवाणी --३ त. राममंत्र जप बीज मंत्र०. प. राम जपे बीज. 
दे. नाम जपे बोज मंत्र ०.-४ पं. मतिहीन. 


१९४ श्रीविठ्ठल. 


नसे मोक्लषदाता तिहींमाजि लोकां । भवतारकु त॒जवांचुनि एका । 


ह्य 


मनीं मानसीं चिंतितां रूपनाम .। पळे पाप ताप भये नास काम ॥२॥ 

ह्री नाम ह साच तूझं पराणीं । हरीहातिचं काळगर्भादियोनी । 

करूं मुखबागी कैसी देशभडी । तुजवांचुनि वाणितां व्यर्थ गोडी ॥ ३ ॥ 

भवभजना व्यापॅका लोक तिन्ही । तुज वाणितां श्रमळा शेषफणी ॥ 

असो भावे जीव तुझ्या सर्व पायीं । दुर्जे मागणें आणीक व्यर्थ काई 
॥ ४॥ 

दिनानाथ हे साक्ष तुझी जनासी । दिने तारिलीं पातकी थोर दोषी । 

तुका राहिला पायि तो राख देवा । असें मागतसे तुझी चरणसेवा ॥ ५॥ 

॥१११९१० ॥ 

उभा भींवरेच्या तिरी राहिलाहे । असे सन्मुख दक्षिणे भूख वाहे । 

महापातकांसी पळ कांप थोर । केसे गर्जती घोष हे नामबीर ॥ ९ ॥ 

गुणगंभीर हा धीर हास्यमुख । वदे वदनीं अमृत सवसुख । 

लागले मुनिंवरां हें गोड चिचीं । देहभावना तुटलियासि खंती ॥२॥ 

ठसा घातला ये भूमिमाजी थोर । इच्छादाना हा द्यावयासी उदार । 

जया वोळगती, सिड्धे सर्वठायीं । तुझें नाम हें चांगळें गे विठाई ॥ ३ ॥ 

असे उघडा हा विटेवरि उभा । कटसूत्र हें धरुनि भक्तिलोमा । 

पुढे वाट दावी भवसागराची । विठो माउली हे सिद्दसाधकांची ॥ ४ ॥ 

करावे गुहा धरा पंथ आधीं । जया पार नाहीं सुखा तें च साधी । 

हणे तुका पंढरीस सर्व आलें । असे विश्व हँ जीवनें त्याचि ज्याळं ॥५॥ 


रिण मण्या न्यग्काककमवाडाावववााचान्याा 





१ त. नासे काम.-२ दे. व्यापक.-३ दे. मुनिवरां गोड,-४ दे. आस. 


